मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्माठशाला मंडळ, वाई संचालित मासिक 


गृवभारात 


वर्षे ३५९ ॥। अंक ९ । जून १९८२ 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


मध्यंक्ष घ विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणद्यास्त्री जोद्यी 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 
मे. पु. रेगे, 
संपादक, * नवभारत * मासिक, 


द्वारा : प्राज्पाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


घ्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. विक्षीत, 

व्यवस्थापक, * नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दि प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. स्वातारा ) 


जून १९८२ 
अनुक्रम 
संपादकीय 
दिडीरवनाचे रहस्य १ 
-रामचंद्र चिंतामण ढेरे 
पुनः एकदा उत्तरधरुव-(पूर्वाघे) ११ 
-नी. र. वऱ्हाडपाण्डे 
सोंदर्यशास्त्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न ३१ 
ऱरा. भा. पाटणकर 
भ्रंथ-परीक्षणे ष्र 
-वाळवण, बाहुले, तिसरा रस्ता, 
वाचकांचा पत्रव्यवहार पष 
खलार-संकलन ५७७ 


क य क य ती 
लेखक-परिचय 


क. रा. चि. ढेरे ! धर्म, संस्कृती, साहित्य ह्या क्षेत्रांतील एक अग्रगण्य, व्यासंगी संशोधक; 
७७, झतिवार पेठ, पुणे-४११ ०३०. कै नी. र. बऱ्हाडपांडे $ सेवानिवृत्त चीफ सायकॉ- 
लॉजिस्ट अन्ड डायरेक्टर ऑफ सायकॉलॉजिकल रिसर्च, भारत सरकार; १४, जहांगीर रोड, नवी 
दिल्ली-२. कै. रा. भा. पाटणकर: मुंबई विद्यापीठातील इंग्रजी विभागात अध्यापन करतात; 
९ शाकुंतल, साहित्यसहवास, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. उर शिवाजीराव चव्हाण $ किसन 
वीर महाविद्यालय, वाई येथे मराठीचे प्राध्यापक, वाई-४१२ ८०३, क्र बेदवती करमरकर: 
संक्षोधरक सहायक, पश्‍चिम विभागीय भाषा केंद्र, डेक्कन कॉलेज परिसर, पुणे-४११ ००६, 


संपादक्कीथ 


वैयक्तिक आणि सामाजिक साधना 


पारंपरिक हिंदू साधनेवर नेहमी जो एक आक्षेप घेण्यात येतो तो असा, को ती व्यक्‍्तिकेंद्री 
साधना असते. साधकाचा स्वतःचा मोक्ष हे तिचे साध्य असते आणि म्हणून ती इतरांविषयी उदासीन 
असते. ह्या आक्षेपात किती तथ्य आहे याचा विचार करावा लागेल. एखादा अद्वैतो साधक जर आपण 
घेतला तर आपण एक विशिष्ट, इतर जीवात्म्प़ांहून भिक्च असा जीवात्मा नव्हे, आपण परब्नह्मच आहोत 
हे ज्ञान प्राप्त करून घेणे हे त्याचे साध्य़ असते. हे ज्ञान शाव्दिक, म्हणजे केवळ संकल्पनात्मक नसते. 
व्यक्तीच्या सबंध घारणेला व्यापणारे, तिचे आमूलाग्र परिवर्तन करणारे, विशिष्ट प्रकारच्या भावना 
आणि इच्छा ह्यांतून अपरिहार्यपणे व्यक्‍त होणारे असे हे ज्ञान असते. उदा., सर्वभूती समानत्व, संत्र 
समभावतना, शम, दम इ. मनोवृत्ती हे ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचो जशो साधने असतात तसेच ह्या 
ज्ञानाचे ते आविष्कार असतात. म्हणजे साध्याचे घटकही असतात. मग ह्या साधनेला व्यक्‍तिकेंद्री कसे 
म्हणता येईल ? क्रिवहुना अलग, इंतरांना वज्यं करणारे असे विशिष्ट केंद्र म्हणून व्यक्तित्वाचे विसजेन 
करणे हे तर ह्या साधनेचे साध्य असते. 

पण तरीही असे म्हणता येईल, को स्वतःसाठी ज्ञान प्राप्त करून घेणे हे ह्या साधनेचे साध्य 
असते. ह्या ज्ञानप्राप्तीचे इतरांवर होणारे परिणाम त्यांच्प़ा दृष्टीने लाभदायक असले तरी ते गोण 
असतात, ते केवळ आनृषंगिक असतात. साधक्राचे स्वतःचे ज्ञात हेच त्याचे साय असते. आई मुलांना 
प्रमाने वागविते, त्यांचे संगोपन करते; सेवापरायण डॉक्टर रोग्यांवर उपचार करून त्यांना बरे करतो. 
हो कृत्ये अशी आहेत, को इतरांचे कल्याण होच त्यांचो सरळ साध्ये आहेत. इतरांच्या कल्याणासाठी 
म्हणून करण्यात येणारी ती कृत्ये आहेत. अद्वैती व्पक्‍तीची मोक्षसाघना ही इतरांचे कल्याण साधण्या- 
साठी म्हणून करण्यात येणारी साधता नसते. ती स्वतःचे कल्याण साधण्यासाठी करण्यात येणारी 
साधना असते. स्वतःची जी अवस्या प्राप्त करून घेणे हे ह्या साधनेचे साध्य असते तिचे आविष्कार 
अपरिहार्यपणे इतरांना हितकर असे असले तरी त्यामुळे स्वतःची एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त करून 
घेणे हे साधकाचे साध्य असते ह्या सत्याला बाधा येत नाहो. 

पण ह्या आक्षेपात तकंदोष असणे दाक्प आहे. साधक म्हणून मी केवळ स्वतःला ज्ञानो करू 
पाहतो हा जर नैतिक आक्षेप असेल तर इतरांना ज्ञानी बनविणे, मला शक्‍य असतानाही मी तसे करीत 
नाही, मी केवळ स्वतःची काळजी करतो आणि असे करणे स्वार्थी किवा स्वयंक्रेंद्री आहे असा त्याचा 
अर्थ होईल. पण इतरांना ज्ञानी बनविणे हे जर मला मला त्कत:च अशक्‍य असेल तर तसे मी करीत 
नाही हा आक्षेप होऊ शकणार नाही. उदा., इतरांची पर्वा न करता मी फक्त माझी भूक भागविली तर 
माझे कृत्य स्वार्थी ठरेल. पण माझी भूक भागविण्यासाठी ज्याप्रमाणे मी खातो त्याप्रमाणे इतरांची भ्‌क 
भागविण्यासाठी मी खाऊ शकत नाही. इतरांची भूक भागविण्यासाठी म्हणून त्यांच्यासाठी अन्न शिजवीन, 
त्यांना ते वाढूनही देईन; पण ते त्यांना खावे लागेल, मी ते त्यांच्यासाठी लाऊ शकत नाही. शिक्षक 
विद्यार्थ्यांना काहीतरी शिकवितो, म्हणजे ते समजायला सोपे जावे अशा पद्धतीने त्यांच्यापुढे मांडतो; 
पण शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी समजू शकत नाही, ते विद्यार्थ्यांनाच समजून घ्प़ावे लागते. 'अने बला 
शिकविले! ह्या विधानाचा अर्थ “ ब ला शिकून घेता येईल अशी तजवीज अ ने केली आणि त्यामुळे 


दोन नवभारत जून, १९८२९ 


ब शिकला” असा होतो. * अ ब साठी शिकला ' हे विधानही सत्य असेल. पण त्याचा अर्थ व चा फायदा 
व्हावा म्हणून अ शिकला असा होतो. त्याच्यात ब शिकला असे म्ह॒टलेळेच नाही किवा अभिप्रेत नाही. 
शिक्षण केवळ अ चे झाले आहे. तेव्हा माणूस दुसऱ्यासाठी शिकू शिकत नाही. ज्याचें त्यालाच शिकावे 
लागते. ह्याचप्रमाणे साधक केवळ स्वत:च्या मोक्षापाठी लागलेला असतो हा आक्षेप होऊ शक्रत नाही; 
कारण माणूस दुसऱ्याच्या मोक्षापाठी लागूच शकत नाही. | 

तेव्हा भारतीय आध्यात्मिक साधना आत्मकेंद्री असते हा जो आक्षेप अनेकदा घेण्यात येतो 
त्याचे निराकरण करता येते. आणि सर्वांच्या ठिकाणी एकच आत्मा आहे आणि तोच केवळ सत्य आहे 
असे मानणाऱ्या अद्वेती साधनेचीच केवळ ह्या आक्षेपापासुत सुटका करता येते असे नव्हे तर अंतिमत: 
अनेक भिन्न आत्मे असतात असे मानणाऱ्या विरशिष्टाद्वेती किवा सांख्य साधनेची सुटका करता येते. 
दुसरा एक आक्षेप घेता य्रेईल; पण त्याचीही काळजीपुर्वक मांडणी करावी लागेल. साधनेच्या ह्या 
सवं प्रकारांमध्ये साधकाने आपला स्वार्थ नष्ट करणे. इतरांविषयीची वितुष्टाची भावना पुर्गपणे नाहीशी 
करून त्यांच्याविषयी मंत्रीची व करुणेची भावना प्रवळ करणे हा अनिवार्य आणि अत्यंत महत्त्वाचा 
असा भाग असतो ह्यात शंका नाही. पण तरीही असा आक्षेप घेता येईल, को इतरांच्या ' वास्तव ' 
* भोतिक ' स्थितिविषयीची अनास्थेची वृत्ती ह्या साधनेमध्ये आढळते. दुष्काळात भुकेने व्याकुळ 
झालेल्य़ा गोरगरिबांसाठी दामाजीने, स्वतः धोक| पतकरून धान्याची कोठारे खुली केलो. ह्यात त्याची 
निर्भय वृत्ती, मैत्री आणि करुणा प्रकट होते. पण माणसांना नेहमीच पुरेसे अन्न मिळत राहील, भुकेने 
व्याकुळ होण्याचो, अन्नावाचून तडफडत मरण्याची पाळी कुणावरही येणार नाही अशी तजवोज कर- 
ण्याच्या प्रयत्नात ह्या मैत्रीचा किंवा करुणेचा आविष्कार होत नाही. 

समजा मंत्रीचा किंवा करुणेचा अथे असा लावण्यात आला असता तर कालचे खणणे, अधिक 
धान्य पैदा होईल आणि ते अधिक सकस असेल यासाठी खते शोधून काढणे, आवश्‍यक ते वैज्ञानिक 
संशोधन करणे हा साधनेचा भाग ठरला असता. शिवाय केवळ अधिक धान्य पैदा करून भागणार नाही. 
कुणी भुकेला राहणार नाही ह्यासाठी सर्वांना त्याच्या वाटपात योग्य तो भाग राहील अश्ली व्यवस्था 
असली पाहिजे. योग्य म्हणजे किती ? या प्रश्‍नाचाही मग विचार करणे भाग पडते. थोडक्यात न्याय्य 
अश्या सपमाजव्प्रवस्थेचो कल्पना करावी लागते आणि प्रस्थापित समाजव्यवस्था जर अन्याय्य असेल, 
तर ती बदलून तिच्या जागी अधिक न्याय्य अशा समाजव्यवल्थेची स्यापता करण्याचा प्रयत्त करणे 
हेही आध्यात्मिक साधनेचे एक अंग राहील, 


आध्यात्मिक साधक हा न्यायाच्या पलीकडे गेलेला असतो, त्याने स्वाथे सोडून दिलेला असतो, 
निदान त्याचा तसा नेटाचा प्रयत्न असतो, म्हणून तो स्वतःसाठी भांडणार नाही. इतरांकडून आपल्याला 
जेवढे मिळणे योग्य आहे त्यापेक्षा त्यांनी कमी दिले म्हणून तो त्यांच्याशी भांडणार नाही. नज न्यात 
शेवटच्या माणसासाठीही न्याय असावा म्हणून तो भांडू शकेल. हे भांडणही नि्वर असेल १ 
न्यायासाठी भांडत असतानाही सर्वांनीच, विशेषतः ज्यांच्याकडे कोणत्याही कारणांमुळे वाजवीपेक्षा 
अधिक आहे त्यांनी न्य़ायापलीकडे जावे असेही त्याचे आवाहून असेल. पण स्वार्थ कितो चिवट असतो 
ह्याचे ज्ञान साधकाला असते. तेव्हा कठोर नियमांचे बंधन स्वार्थाला घालून घेणे आणि ह्या नियमांचे 
अपवाद न करता पालन करणे हा साधतेचा एक मार्गे असतो. साधना सर्वांसाठी असते, म्हणजे स्वत:चे 
अंतिम श्रेय साधण्यासाठी ती प्रत्येकाने करायची असते. तेव्हा प्रत्येकाच्या स्वार्थाला मर्यादा आळ्या 
नियम हे न्यायाचे नियम असणे योग्य होईल, म्हणजे मळा जेवढे मिळणे योग्य आहे त्याच्यापेक्षा 
अधिकाची हाव मी धरणार नाही. 

मला जेवढे मिळणे योग्य आहे ते मला मिळाले पाहिजे असा आग्रह मी घरला तर मो स्वार्थी 
ठरणार नाही. पण मी साधकही असणार नाही, कारण साधकाने स्वतःच्या बाबतीत विरक्त मल्य 


आ 


ू! जी -:0::::3 
"कखगघर च्च, 
दिक ब्र 
ळण 


संपादकीय वीन 


पाहिजे आणि इतरांविषयी मंत्री आणि करुणा ह्या वृत्तींचा परिपोष केला पाहिजे. तेव्हा स्वतःसाठी 
न्यायाचा आग्रह तो धरणार नाही (अन्यायी माणसाला अन्याय करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी 
म्हणून तो स्वतःसाठी न्यायाचा आग्रह धरेलही. पण ' मला जेवढे मिळणे योग्य आहे तेवढे मला मिळालेच 
पाहिजे' म्हणून तो न्यायाचा आग्रह धरणार नाही.) आणि स्वतःच्या न्याय्य वाट्यातून इतरांना द्यायला 
तो नेहमीच तयार असेल, ह्यातून इतरांविषयीची त्याची मत्री आणि करुणा दिसून येईल. 

तेव्हा साधक सामाजिक न्यायाच्या आदर्शावर थबकून राहणार नाही. वेराग्य, मंत्री आणि 
करुणा यांच्या साधनेचा सर्व साधकांसाठी असलेला समान प्रस्थानविदू असे सामाजिक न्यायाचे त्याच्या 
दृष्टीने स्वरूप असेल. 


[. जे सामाजिक न्याय हे अंतिम मूल्य मानतात ते स्वतःच्या हिताची कल्पना असणारी आणि 
स्वतःचे हित साधू पाहणारी व्यक्‍ती हे माणसाचे मूल्भूत स्वरूप आहे, आणि समाज हा अशा व्यक्तींचा, 
आपापल्या हितासाठी म्हणून, परस्परांशी सहकार्य करणारा मेळावा आहे असे मानतात. हे जर मानवी 
व्यक्तीचे व मानवी समाजाचे अंतिम स्वरूप असेळ तर समाजात न्यायावर आधारलेल्या नीतीला अनि- 
वार्ये स्थान असेल पण माध्यात्मिक साधनेला स्थान असणार नाही ] 

तेव्हा पारंपरिक भारतीय संघटनेला, तिचा एक आवद्यक भाग म्हणून, सामाजिक न्यायाच्या 
आदर्शाची जोड देता येईल आणि अन्यायी समाजाचे न्यायी समाजात परिवतंन करण्याच्या कार्यक्रमाला 
ह्या साधनेचा भाग वनविता येईल. गांधीजींच्या जीवनात ह्याचे प्रमाण मिळते. मग पारंपरिक साधनेला 
अज्ली जोड का देण्यात आली नव्हती, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 


ह्याचे एक उत्तर असे असणे शक्‍य आहे, को समाजव्यवस्था ही चालत आलेली आहे, ती 
माणसांनी जाणीवपूर्वक रचलेली नाही, आणि म्हणून आपल्याला मान्य असलेल्या तत्त्वांना अनुसरून 
तिच्यात परिवतन करताही येणार नाही, हे सर्वे मानवी प्रयत्नांपल्ीकडे आहे, निसर्गक्रम जसा आप- 
ल्याला स्वीकारावा लागतो त्याप्रमाणे समाजव्यवस्थाही स्वीकारावी लागते असे मानण्यात येत होते. 
आणि ह्याला पूरक असा दुसरा विश्‍वास असा होता, कौ ही चालत आलेली, जवळजवळ निसर्गाचा 
भाग असलेली जी समाजव्यवस्था आहे ती न्यायाच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. तिच्यात सामाजिक 
स्थानांची, अधिकारांची व कतंव्यांची, आणि उपभोग्य वस्तूंची जी वाटणी घालून दिलेली आहे, ती 
न्याय्य आहे; कारण व्यक्‍तीच्या वाट्याला जे येते ते तिच्या पुवेकर्मांना मिळालेळे पारितोषिक किवा 
शिक्षा म्हणून येत असते. माझ्या वाट्याला जर हीन दर्जा किंवा दारिद्रय आले असेल तर ह्या गोष्टी 
शांतपणे, न खचता, सहन करण्यात माझी प्रतिष्ठा असते. ती माझ्या साधनेची सुरुवात असते, शिकंदर 
बादशहाला फाटका अंगरखा घालून भेटायला गेलेल्या डायोजिनिसला बादशहा म्हणाला, “ डायोजिनिस, 
तुझा अभिमान तुझ्या अंगरख्याच्या भोकांतुन डोकावत आहे.” शूद्रत्वाच्या उपाधीतूनही शूद्राच्या 
अंतरात्म्याच्या पावित्र्याचे तेज डोकावू शकेल. 

(पण अर्थात माझा कमंसिद्धांतावर विश्वास नसेल, माझे शूद्रत्व, माझा होन दर्जा आणि 
दारिद्रय माझ्यावर इतरांनी अन्यायाने लादले आहे अश्ली माझी धारणा असेल तर ह्या अन्यायाविरुद्ध 
बंड करण्यात माझी प्रतिष्ठा असेल आणि तो माझ्या साधनेचा प्रारंभही असेल. माझ्या समाजावर 
लादलेल्या ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध बंड करणे हा गांधीजींच्या साधनेचा अनिवार्य भाग होता.) 


व्यक्‍ती जर चातुर्वर्ण्यावर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेमध्ये निःशेषपणे सामावलेली असेल, तर 
तिचे ब्राह्मण किवा शूद्र इ. असणे हे तिचे सारभूत आणि तिला व्यापून टाकणारे स्वरूप ठरते. पण तिचे 
ब्राह्मण किवा शूद्र इ. जे स्वरूप आहे त्याच्या पलीकडे जाणारा जीवात्मा असे जर तिचे खरेखुरे स्वरूप 
असेल, तर तिचे ब्राह्मण किवा शूद्र इ. असणे हे तिचे भगल्तुक आणि तात्कालिक स्वरूप ठरेल, मग 
ब्राह्मण किवा शूद्र म्हणून जो भोग वाट्याला आला असेल तो समचित्ताने भोगणे हा साधनेचा केवळ 


"करखगघरचिचनचज, 
"रव्डटणतणदध 061 

-चफनण 2124) िरळवड् 
घसट! ह्य 


चार नवभारत जून, १९८२ 


प्रारंभ आणि एक भाग राहतो. ब्राह्मण किवा शूद्र म्हणून केवळ दर्जा आणि स्थान, कतंव्ये आणि 
अधिकार किंवा अधिकाराचा अभाव, संपत्ती किवा तिचा अभ्नाव एवढाच भोगवटा वाट्याला येतो 
असे नाही. ह्या भोगवट्याशी जुळणारी अश्ली मानसिक प्रकृतीही-प्रेरणा, प्रवृत्ती, इच्छा, मनःशक्‍्ती 
यांचा समूह- वाट्याला येते. पण ही प्रकृतीही आगन्तुक आणि प्रासंगिक असते. तीही पूर्वकर्मांचे फळ 
असते. जीवात्म्याचे अस्तित्व आणि स्वरूप तिच्या पलीकडचे असते. आणि म्हणून साधना ही नेहमी 
वैयक्तिक असते; सामाजिक उद्दिष्टे व कतंव्ये यांच्या पलोकडे जाऊन जीवात्म्याच्या भवितव्याश्ी ती 
निगडीत असते. 


प्लेटोला चातुवण्ये नसले तरी त्रेवंण्ये अभिप्रेत होते. पण प्लेटो समाजव्यवस्था दिलेली असते 
असे मानीत नव्हता. माणसे, सर्व माणसे नसली तरी कर्तबगार माणसे, समाजाची रचना करतात हे 
त्याला माहीत होते. ग्रीक नगरराज्यांची घडी ज्यांनी वसविली ते स्मृतिकार किंवा ' कायदा-दाते' 
ग्रीकांच्या स्मरणात होते. आणि प्लेटोच्या डोळ्यांपुढे जुन्या ग्रीक नगरातील काही लोकांती दुसऱ्या 
बेटांवर किंवा प्रदेशात जाऊन नवी नगरराज्ये वसविली होती आणि जाणीवपूर्वक त्यांची घडी घाळून 
दिली होती अशी उदाहरणे होती. तेव्हा माणसे समाजव्यवस्था घालून देतात आणि टिकवून धरतात 
किवा बदलतात हे प्लेटोला दिसत होते. अर्थात आदश किवा न्याय्य समाजव्यवस्थेची कल्पना करणे 
आणि तिला अनुसरून समाजाची घडी घालून देणे ही माणसांची जबाबदारी असते. तेव्हा सामाजिक 
जीवनाचे नियमन करणे हे ज्ञानी माणसाचे अटळ कतंव्य असते. 


प्लेटोला माणसाच्या उच्छृंखल, प्रमाथी वासनांची आत्यंतिक भीती होतो. त्यांचे नियमन केले 
नाही तर माणसांना आणि त्यांच्या झुंडींना त्या कुठेही भरकटत नेतील अशी त्याची भीती होती. पण 
आत्म्याच्या वासनात्मक भागातून हे नियमनाचे तत्त्व उदयाला येत नाही. ते वेगळे असते आणि त्याचा 
उगम माणसाच्या विवेकशक्तीत (रोझन) असतो. पण विवेकशक्‍्तीचो देणगी सर्वे माणसांना मिळालेली 
नसते. ज्यांना ती मिळालेली असते ते अर्थात स्वतःचे नियमन करू शकतात. पण इतरांचेही नियमन 
त्यांना करावे लागते. ही त्यांची जबाबदारी आणि त्यांचा अधिकार असतो. ते समाजाचे योग्य शासक 
असतात. पण एवढेच नव्हे. प्छेटोच्या मताप्रमाणे आध्यात्मिक साधना आणि मुक्‍ती ह्याही विवे 
शक्‍तीवर आधारलेल्या असतात. अंतिम सत्‌-तत्त्वाच्या साक्षात दशंनात ही मुक्ती अमी नी र 
आणि बोद्धिक ज्ञान हा ह्या साक्षात दर्शनाचा आव्यक असा आधार असतो. तेव्हा ज्यांन मान 
शक्‍ती चे देणे लाभलेले नाही (किवा अतिशय क्षीण प्रमाणात लाभले आहे) साच्या ् र का 
मोक्ष नाही. त्यांचा मोक्ष केवळ सामाजिक असतो, विवेकशील शासकांकडन नियंत्रित ग ुधमवन 
मोक्ष असतो. प्लेटोच्य़ा मताप्रमाणे जीवात्मे मूलत:च भिन्न प्रकारचे आहेत आणि म्हण ह झर ग्या 
भवितव्यही भिन्न प्रकारचे असते. हणून त्यांचे अंतिम 


भारतीय प्रतिभान वेगळे आहे. जीवात्मे मूलतः एकाच प्रका 
र हा रचे असतात, त्यां 
चो भिन्न सामा- 


जिक स्वरूपे आगन्तुक असतात, म्हणून सर्वांनाच मोक्षाचा आणि मोक्षाची साधना करण्य 
आहे. साधना सामाजिक भूमिका आणि तिचे फलित यांच्या पलीकडे जाणारी असते 'म'नप्रकार 


दिंडीरवनाचे रहस्य* 


रामचंद्र चिंतामण ढेरे 


माझे मित्र प्रा. माणिकराव धनपलवार यांनी 
अलीकडच्या काही वर्षांत आपल्या चार-पाच लेख- 
टिपणांतुन आणि कान्हो त्रिमलदासाच्या ' पुंडलीक 
चरित्रा'ला जोडलेल्या प्रस्तावनेतून श्री विठुठुलविषयक 
अध्ययनक्षेत्रात महत्त्वपूणे भर टाकली आहे.' प्रस्तुत 
विषयाच्या संदर्भात त्यांना ज्या ज्या वेळी काही 
नवी सामग्री आढळली किवा जुन्या सामश्रीतून नवे 
अर्थ आणले, त्या त्या वेळी त्यांनी स्फुट स्वरूपातच 
आपले संशोधन मांडले. प्रस्तुत विषयाचे समग्र 
अध्यरयनक्षेत्र दृष्टीपुढे ठेवून त्यांनी हे संशोधन 
मांडलेले नाही तरीही त्यांच्या या स्फुट लेख-टिप- 
णांतुन अनेक अपूर्व, अलक्षित साधनांकडे लक्ष वेधले 
गेले आहे आणि श्रीविठ्ठुलाचे समग्र शोधदर्शन घेऊ 
पाहणाऱ्यांसाठी अनेक सत्यवेधी सूचने व्यक्‍त झाली 
आहेत. 

अनुबंध' (गुलबर्गा) त्रेमासिकाच्या अलीकडच्या 
एका अंकात (५.२, जुल ते सप्टेंबर १९८१) त्यांनी 
लिहिलेला ' विठ्ठल म्हणजे शिव ' हा लेख असाच 
अनेक दृष्टींनी क्रांतिकारक आहे. त्यातील नवी, 
अलक्षित सामग्री आणि अद्भुत, सत्यवेधी सुचने 
यांचा सामग्य्याने विचार करायचा झाला, तर 
त्यासाठी एक विस्तृत लेखमालाच लिहावी लागेल. 
या लेखात्त त्यांनी आपल्या प्रतिपादनाच्या ओघात, 
प्रतिपाद्याला एक पुष्टी देण्याच्या हेतूने दिडीरवना- 
संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचन घडविले भाहे. ते लिहितात : 

“ पंढरपूर याचे प्राचीन नाव * पौंडरीकक्षेत्र ' 
असल्याचे प्रसिद्ध आहे. पौंडरीकक्षेत्र म्हणजे शिव- 
क्षेत्र. महाराष्ट्रात शके एक हजारच्या नंतर पंढर- 
पूरचे विष्णुक्षेत्रात रूपांतर झाले असले, तरी 


न. भा. ९ 


दक्षिणेत “ पौंडरीकक्षेत्र ' म्हणून प्रसिद्ध असलेले 
तिरुवारुर ' हे स्थळ शिवक्षेत्रच आहे. तिरुवारुर 
( तमिळनाडू ) चे क्षेत्रदेवत त्यागराज होय. हां 
त्यागेश्‍वर किंवा शिव प्रारंभी चोळ राजांचे व पुढे 
तंजावरच्या मराठी राजांचे कुलदेवत होता. 
क्रिया पुंडरीकपुरीं । राहूनिया वृत्रारी । 
नित्य त्यागेशाची पूजा करी । ज्यो म्यां दिनश्यावंरी 
पूजियेला ॥। 
(' त्यागराजमाहात्म्य ' ३.३ ) 
असा ' पुंडरीकवुर' म्हणून तिरुवारुरचा स्पष्ट उल्लेख 
“त्यागराजमाहात्म्य ' ' यात आला आहे. (नटराज या 
दैवतामुळे प्रसिद्धी पावलेले चिदंबरम्‌ हे शिवक्षेत्रही 
तिरुवारुरुजवळच असुन त्यासही “ पुंडरीकपुर' असे 
म्हणतात.) या शिवक्षेत्राच्या परिसरात दिडीरवन 
नामक प्रदेश आहे; आणि या प्रदेशाचे सुचन “दिडि- 
वन या ग्रामनामाने होते. या गावास तमीळमध्ये 
* तिडिवनम्‌ * असे म्हणतात. हे गाव मद्रास-तंजावर 
लोहमार्गावर आहे. यावरून दिडीरवनातच अस- 
लेल्या पंढरपुरचे क्षेत्रदवत शिव होते, हे स्पष्ट आहे. 
दोहोत फरक एवढाच की, तिरुवारूरचे शिवक्षेत्र 
तसेच अबाधित राहिले, तर पंढरपुरच्या दैवताचे 
शिवरूपत्व जाऊन त्या जागी वैष्णवमूर्तीची प्रति- 
ष्ठापना झाली. 


प्रा. धनपलवारांच्या या प्रतिपादनातील अनेक 
विधाने त्यांनी नव्याने सूचित केलेल्या आणि पूर्वीच 
उपलब्ध झालेल्या अशा सवे सामग्रीची सुक्ष्म तपा- 
सणी करून पारखून घ्यायला हवीत. उदाहरणार्थ, 
“ पंढरपूर हे पुंडरीकपुर आहे; तिरुवारूर आणि 
चिदंबरम्‌ या दक्षिणेतील दोन ख्यातनाम क्षेत्रांचे 


२ नवभारत 


पर्यायनामही “ पृंडरोकपुर ' असेच आहे. ही दोन्ही 
क्षेत्रे पूर्वीपासून आजपर्यंत शिवक्षेत्रे आहेत आणि 
म्हणून पंढरपूर हे पूर्वी शिवक्षेत्र होते, ” ही त्यांची 
मांडणी जज्लीच्या तशी मान्य करता येण्यासारखी 
नाही. पंढरपूर द्दे पूर्वी शिवक्षेत्र होते, हे वेगळ्या 
प्रमाणांनी सहज सिद्ध करता येते. स्वतः प्रा. 
घनपलवारांनीही पूर्वी ' जीवन-विकास ' मधील 
: वेष्णवांच्या पंढरीची शेव परंपरा ' या आपल्या 
लेखात त्यांच्या परीने तसे सिद्ध करून 
दाखविले आहे. “* पुंडरीकपुर ' या नावातून फक्त 
पंढरपूरच्या संदर्भातच त्याचे शिवप्रधानत्व व्यक्‍त 
होते आहे; तिरुवारूर आणि चिदंबर या शेव 
क्षेत्रांच्या * पुंडरीकपुर ' या पर्यायनामांच्या अर्थाशी 
त्याचा संबंध आहे, म्हणून तसे व्यक्त होते आहे, 
असे मात्र नव्हे. प्रा, धनपलवार यांना पंढरपुरच्या 
संदर्भात * पुंडरीकपुर ' या नावातून सहज व्यक्‍त 
होणारे शिवप्रधानत्व जाणवलेले नाही : पुंडरीक हा 
मूळचा पुंडरीकेश्‍वर आहे; पंडरंगे या महागय्रामाचा 
तोच मूळचा अधिष्ठाता देव आहे. पंढरपुरात 
श्रीविठ्ठलाची विष्णु-कृष्ण म्हणून नव्याने प्रतिष्ठा 
वाढविणाऱ्या वेष्णवांनी / वैष्णव क्षेत्रोपाध्यायांनी 
तेथील ज्या मूळच्या लोकप्रिय देवतांचे वुष्णवीकरण 
करून त्यांना विठ्ठल-परिवारात समाविष्ट केले, 
त्यांपैकी पुंडरीकेश्‍वराला त्यांनी भक्‍तराज पुंडरीकाचे 
नवे वैष्णव चरित्र प्रदान करून आणि दर्शनाचा 
अग्रमान देऊन  विष्णु-दास ' बनविले आहे. पंढर- 
पुरात विठ्ठल हाच पुर्वी शिव होता आणि नंतर 
विष्णु-कुष्ण बनला, असा पुरावा मात्र उपलब्ध नाही. 
जी गोष्ट ' पुंडरीकपुर ' या नामसाम्याची आहे 
तशीच गोष्ट * दिडीरवना 'च्या सात्निध्याची आहे. 
तिरुवारूर आणि चिदंबरम्‌ या शिवक्षेत्रांच्या सन्निध 
दिडीरवन आहे ; पंढरपूरच्या सल्चिध दिडीरवन 
आहे ; म्हणून पंढरपुर हे शिवक्षेत्र आहे, ही त्यांची 
सांडणीही अगदी * पुंडरीकपुर ' या नामसाम्यावर 
आधारलेल्या मांडणीसारखीच आहे. तिरुवारूर, 
चिदंबर आणि पंढरपुर या तीनही क्षेत्रांच्या चोक 
तीत 'पुंडरीकपुर' या नामातुन एकच विशिष्ट 
सांस्कृतिक आशय व्यक्‍त होतो, हे जोवर आपणांस 
स्पष्ट करता येत नाही अथवा या तिन्ही 


क्षे त्रांच या 
सन्निध असलेल्या दिडीरवनाच्या 


नामरह्स्यातून 


जून, १९८२ 


आणि ते सन्निध असण्याच्या प्रयोजनातून त्यांच्या 
अधिष्ठात्या देवतांचे एकत्व प्रकट होते, हे जोवर 
आपणास दाखविता येत नाही, तोवर या दोन 
साम्यांना शोधदृष्ट्या गांभीये प्राप्त होऊ शकत 
नाही. त्यासाठी प्रा. धनपलवार यांनीच नव्हे, तर 
प्रस्तुत शोधविषयात रस घेण्याऱ्या सर्वच अभ्य्रास- 
कांनी या तिन्ही स्थानांच्या सांस्कृतिक परंपरांचा 
आणखी खोल शोध ध्यायला ह्वा, 


दिंडीवन । तिंडीवन आणि दिंडीरवन 

तिरुवारूर आणि चिदंबरम्‌ या शिवक्षेत्रांच्या 
परिसरात एक.  दिडीवन! या नावाचे गाव आहे 
आणि तमिळ भाषेत ते * तिडीवन' या नावाने 
ओळखले जाते, ही प्रा. धनपलवार यांनी पुरविलेली 
माहिती मात्र वेगळ्या कारणाने महत्त्वाची ठरते 
आहे; पंढरपूर आणि श्रीविठठुल यांवर काही विक्षेष 
प्रकाश टाकण्यासाठी ती उपकारक ठरते आहे. 
तमिळ-द्रमिल-द्रविड यांत जो त-द या अक्षरांचा 
अभेद दिसतो (त द योरभेद:), तो ध्यानी घेता 
तिडीवन आणि दिडीवन यांतला उच्चारभेद त्यांच्या 
एकत्वाला बाध आणीत नाही, हेही स्पष्ट होते. 

हे तिडीवन ( दिडीवन ) नामक गाव तमिळ- 
नाडूतील दक्षिण अर्काट जिल्ह्यात असून, जिंजीपासुन 

अवघे अठरा मैलांवर आहे. ते दक्षिण लोहमार्गा- 
वरील रेल्वेस्टेशन असल्यामुळे तमिळनाडूच्या 


प्र री 
प शि तयाचा स्थाननिदेश सहज आढळतो. 
1; ग यात्रिकाने सिद्ध केलेल्या * श्रीभारतवर्षीय 


या स्थानाचे वर्ण दे ण' या हिंदी ग्रंथात तिडिवनम्‌ 
वणन देताना प्रारंभीच त्याच चे 
भीच त्याच्या नावा 
र्ह्स्य खुले केले चत्य 


आहे. श्री. ठा वानिवाल 
जोहरी नावाचे हे यात्रिक चिता, ह 


४) रि स्त्रि 
बत (ति का तिण्डिवनम्‌ अपभ्रंश हँ; 
च क अर्थ ' इमळीका जंगल! होता है । ” 

“ जोह्री यांच्या मते “€ तिडिवनम्‌ हा 


तित्रिणी 
त्याचा अर्थ ९ ;: क्त नावाचा अपभ्रंश असुन 


प असा आहे. ” चिचेचे झाड 
रा त तिति, तितिडी, तित्तिडी, 
ओळखले बात क, तितिणी, तित्रिणी या नावाने 
वापरात आहे १ तूळ त क 
नावे वेगवेगळी संस्कृतातील तितिड आदि चिचेची 

नेसून उच्चारविविधतेने वेगळी वाट- 


दिंडीरवनाचे रहस्य - 


णारी ती एकाच शब्दाची रूपे आहेत. ही उच्चार- 
विविधता बहुधा एखाद्या मूळ दक्षिणी शब्दाच्या 
कृत्रिम संस्कृतीकरणाच्या प्रयत्नातून आलेली असावी, 
असे दिसते. यांपैकी तितिड, तितिल हे पर्याय आपण 
दृष्टीपुढे ठेविले आणि त-द-ड यांच्या व ल-र 
यांच्या अभेदाचे भान राखले, तर तिडिवत, दिडिवन 
आणि दिंडीरवन हे शब्द त्यापासूनच बनले आहेत 
आणि त्या सर्वांचा अर्थ ' चिंचेच्या झाडांचे बन? 
असा आहे, असे मानायला अडचण उरत नाही. 


श्री. जौहरी यांनी, तमिळनाडूमधील तिडिवनम्‌ 
हे स्थान ' चिंचेच्या झाडांचे बन! या अर्थाचे आहे, 
हे स्पष्ट केळे आहे. आता जर तोच अथे, वस्तुस्थि- 
तीचे साक्षात्‌ निरीक्षण करून पंढरपुरच्या दिडीर- 
वनाला लागू पडत असेल, तर भाषिक दृष्टीने विचार 
करून आपल्या हाती आलेल्या निष्कर्षाला सत्याची 
प्रतिष्ठा आपोआपच प्राप्त होईल. 


पंढरपुर येथे गावाबाहेर लक्ष्मीतीर्थाजवळ नदी- 
काठी दिडीरवन या नावाचे एक स्थान आहे. याच 
भागात “ लखूबाईचे मंदिर ' आहे. लखूबाई नावाच्या 
या देवीचे मूल रूप अनघड शेंदरी तांदळ्याचे आहे 
आणि तिचे मूतिरूप गजलक्ष्मीचे आहे. ही लखूबाई 
म्हणजेच कृष्णावर रुसुन दिडीरवनात येऊन राहि- 
लेली रुक्मिणी होय, असे मानले जाते. हिच्या 
पुजादींचा अधिकार आता बडवे मंडळींकडेच आहे. 
कोळ्यांच्या म्हसादेवीचे मंदिरही लखूबाईच्या मंदि- 
राजवळच आहे. ही “ रुसलेली रुक्मिणी? ( अर्थात्‌ 
लखूबाई ) आजही ज्या दिडीरवन नामक बनात 
नांदते आहे, ते बन चिचेच्या झाडांचेच आहे, हे 
कोणाही (भाविक वा अभाविक ) यात्रिकाला 
स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहता येईल. या बन।!त काल- 
परवापर्यंत चिंचेची सात मोठी झाडे होती. त्यांना 
श्रद्धेने ' सप्तर्षी ? मानले जात असे. यांपैकी एका 
झाडाचे खोड तर इतके मोठे होते कौ, ते कोरले तर 
त्याच्या बोगद्यातून बैलगाडी पलीकडे जाऊ शकेल, 
अश्या अतिशयोक्तीने त्याच्या प्रचंडतेचे वर्णन केले 
जात असे, परंतु आता या प्रचंड झाडासकट चार 
चिचेची झाडे पंढरपूर नगरपालिकेने नगरविकास- 
योजना राबवताना तोडून टाकली आहेत, आणि 
फक्त तीनच चिचेची झाडे दिडीरवनाचे नामरहस्य 


उलगडून सांगण्यासाठी साक्षी म्हणून जिवंत राहिली 
आहेत. * 


: पांडुरंगमाहात्म्या'तील नामसूपष्टीकरणकथा 

पद्मपुराणान्तर्गेत मानल्या जाणाऱ्या * पांड्रंग- 
माहात्म्या'त प्रारंभीच्या भागातच दिडीरवनाच्या 
नावाची स्पष्टीकरण-कथा दिलेली आहे. या वनात 
डिडीरव नामक राक्षस राहत होता, त्यामुळे त्याला 
* डिडीरववन * असे नाव प्राप्त झाले होते, असे 
माहात्म्यकारांनी दिलेले स्पष्टीकरण आहे.* या 
डिडीरव राक्षसाला मारण्यासाठी साक्षात्‌ विष्णूने 
मल्लिकार्जुत शिवाचे रूप धारण केले आणि लोह- 
दंडाचा आघात करून डिंडीरवाचा वध केला, असा 
या नामस्पष्टीकरणकथेचा विस्तार पाद्म पांड्रंग- 
माहात्म्यात आलेला आहे. विष्णूने शिवरूप धारण 
करून ( * मल्लिकाजूंनरूपधूक्‌ ह॒रिः ! ) दिडीरवाला 
लोहदंडाने ठार मारले, म्हणून हे स्थान ' लोह्दंड- 
क्षेत्र' या नावाने विख्यात झाले, हा या कथेचा 
शेवट आहे. अर्थातच या नामस्पष्टीकरणकथेत 
दिडीरवन ( < डिडीरववन ) व ( लोहान < 
लोहदंडक्षेत्र ) या दोन मूळच्या स्थाननामांचे कृत्रिम 
संस्कृुतीकरण करून त्या संस्कुतीकृत नावांचे अद्भूत 
स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ; त्याच- 
बरोबर लोहान या स्थानाचा ( लोहदंडक्षेत्राचा ) 
अधिष्ठाता असलेला देव जो मल्लिकार्जून शिव, त्याचे 
वैष्णवीकरण साधण्याचाही प्रयत्न केलेला आहे.” 
स्थाननामांची अशी कथात्म स्पष्टीकरणे देण्याची 
प्रवृत्ती स्थानीय लोकसाहित्यात, स्थलपुराणांत 
आणि सावंत्रिक प्रतिष्ठा लाभलेल्या महापुराणांत वा 
उपपुराणांतही प्रकर्षाने प्रकटलेली आढळते. या 
कथात्म स्पष्टीकरणांत कितोही विचित्रता आणि 
गूढता आढळली तरी सुक्ष्मदर्शी शोधदृष्टीला त्या 
कृत्रिम कथात्म स्पष्टीकरणांमागे लपलेले त्या त्या 
स्थानाचे व स्थानीय परंपरांचे मूलरूप यथाथ 
स्वरूपात दिसु शकते आणि त्या मूलरूपाचे उन्नयन 
अथवा परिवर्तन करण्याच्या हेतूंचेही स्पष्ट देन 
घडू शकते. 


श्रीवेंकटेश आणि श्रीविठ्ठल 


श्रीविठ्ठुलाच्या प्रमुख क्षेत्राशी दिडीरवनाचा 
म्हणजे चिंचेच्या बताचा हा जो संबंध आहे, तो 


३ नवभारत 


केवळ योगायोगाने आलेला आहे, को श्री विठुलो- 
पासनेच्या मूलधारेशी चिंचेच्या झाडाचे काही 
विशिष्ट पवित्र नाते आहे, याचाही शोध घ्यायला 
हवा. असा शोध घ्यायला प्रवृत्त होताच मला प्रथम 
स्मरण होत आहे ते तिरुमले येथील श्रीवेंकटेशाचे 
- श्रीविठुलाशी अनेक बाबतीत समधमित्व प्रकट 
करणाऱ्या दक्षिणेतील आणखी एका लोकप्रिय 
देवाचे. 


श्रीविठुल आणि श्रीवेंकटेश हे दोन्ही समधर्मी 
देव आहेत. दोघेही विष्णूच्या पुराणप्रसिद्ध अवता- 
रांशी अथवा रूपांशी संबंध नसणारे आणि तरीही 
विष्णुरूप पावलेले. सार्‍या दक्षिण भारतात पुरातन 
विष्णुर्पांच्याहान अधिक लोकप्रियता लाभलेले. 
विठ्ठल “ बाळकृष्ण ? मानला जातो, तर वेंकटेश 
“ बालाजी * या नावाने ओळखला जातो. विठठुलाची 
पत्नी राधेचे निमित्त सांगून दिडीरवनात रुसुन 
बसलेली, तर वेंकटेशाची पत्नी भूगूने केलेला 
अपमान पतीने सोसल्यामुळे चिडून प्रथम करवीरात 
आणि नंतर तिरुचान्रमध्ये तिरुमलेपासून पूवेस तीन 
मैल दूर वेगळी राहिलेली. वेंकटेशाच्या पत्नीचे 
नाव पद्मावती तर विठ्ठलाच्या प्रेयसीचे नाव पद्मा. 
गवळी-धनगरांच्या परंपरेतील विठठुल-बीरप्पाच्या 
पत्नीचे नाव पदुबाई आहे, आणि तीही पतीवर 
रुसलेली आहे- किंबहुना तीच पंढरपुरात रुक्मिणी 
होऊन प्रकटली आहि, अशी धनगरांची धारणा आहे. 


विठ्ठुल आणि वेंकटेश यांचे साम्य एवढ्यावरच 
संपणारे नाही. या साम्याचा आपण जो जो वेध घेत 
राहू, तो तो आपण अश! निष्कर्षाप्रत येऊ को, हे 
दोन देव आज वेगळया नामांनी, रूपांनी आणि 
चरित्रांनी दोन वेगळ्या स्थानी नांदत असले, तरी 
ते मूलतः एकाच लोकदेवाचे, भिन्नस्थातीय विकास- 
क्रमांत भित्न बनत गेलेले उन्नत आविष्कार आहेत. 
वेंकटेश हा विठ्ठलाप्रमाणेच शस्त्रहीन आहे, मोनी 
आहे आणि (खालचा) डावा हात कटीवर ठेवून, 
उजव्या हाताने भक्‍तांना वरप्रदात करीत राहिला 
आहे. श्रीविठ्ठलाच्याही चतुर्भूज मूर्ती (दोन) 
आढळल्या असुन, ' उजवा हात वरदमुद्रेत आणि 
डावा हात कंबरेवर ठेवलेला - अज्ञा ध्यानाच्या 
त्याच्या मूर्ती दक्षिणेत ज्ञात झालेल्या आहेत. 


जून, १९८२ 


वेंकटेश्याची अथवा वेंकटेश ज्या ठिकाणी नांदतो 
आहे त्या तिरुमले या क्षेत्राची जी अनेक संस्कृत 
माहात्म्ये रचली ग्रेळी आहेत आणि '* पांड्रंग- 
माहात्म्यांप्रमाणेच जी पूवप्रतिष्ठित पुराणांशी नाते 
सांगताहेत, त्यांपैकी दोन ' वेंकटाचलमाहात्म्ये 
वेंकटेशोपासनेच्या क्षेत्रात विशेष प्रतिष्ठा पावलेली 
आहेत “ : १)वराहपुराणान्तर्गत वेंकटाचलमाहात्म्य 
आणि (२) भविष्योत्तरपुराणान्तर्गत वेंकटाचल- 
माहात्म्य. यांतील दुसरे अधिक भक्‍तप्रिय आहे. या 
इुसर्‍या माहात्म्यात, वेंकटेशाचा एक ( खालचा 
डावा) हात ' नितंबस्थ ! स्थितीत असल्याचे सांगितले 
आहे ( १५, १०३) आणि विशेष म्हणजे त्याच्या 
* कटिन्यस्त करा'चे प्रयोजनही या माहात्म्यात 


विठ्ठुलभक्तिपरंपरेतल्यासारखेच भावरम्यतेने स्पष्ट 
केले आहे ः 


कटिन्यस्तकरेणापि निजपादाब्जगामिनाम्‌ । 

नुणां भवपयोराशि कटिदघ्नं प्रदर्शयन्‌ ॥ 

विराजते वेंकटेशः सम्पत्स्वपि रमापतिः । 
(भविष्योत्तर. वें. मा. १३.८४-८५) 


[ आपल्या चरणकमलांचा आश्रय घेण्यासाठी 
येणाऱ्या मानवांना भवसागर कंबरेइतकाच खोल 
आहे-म्हणजे सहज तरून जाता येण्यासारखा आहे- 


असे कंबरेवर हात ठेवून दाखविणारा वेंकटेश संपुर्ण 
वैभवात विराजतो आहे. ] 


श्रीविठ्ठुलाच्या ' कटिन्यस्तहस्त ! स्थितीचे अगदी 
असेच पारमाथिक प्रयोजन श्रीशंकराचार्यांच्या नावा- 
वरील ' पांड्रंगाष्टका 'त ( इलोक क्र. ३ ) स्पष्ट 
केलेले आहे, हे या अध्ययन-क्षेत्रातील सर्वच जाण- 
कारांना चांगले परिचित आहे. स्तोत्रकार म्हणतात: 
प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां 
नितंब: कराभ्यां धृतो येन तस्मात । 
विधातुवंसत्ये घृतो नाधिकोशः न 
परब्रह्मलिंगं भजे पांड्रंगम्‌ ॥। 
[ माझ्या भक्‍तांना भवसागर हा इतकाच खोल 
आहे, हे दाखविण्यासाठी ज्याने कमरेवर हात ठेवले 
आहेत आणि विधात्याला राहण्यासाठी ज्याने नाभि- 


कोश धारण केला आहे, त्या परब्रह्मरूप पांड्रंगाला 
मी उपासितो. ] 


दिंडीरवनाचे रहस्य ष्‌ 


महाराष्ट्रातील विठ्ठलोपासकांचे अग्रणी श्रीज्ञानदेव 
यांनीही, ' नभ नभाचेनि सळे ' या आपल्या नितांत 
सुंदर गीतात अगदी हाच भाव दृग्गोचर केला आहे : 

कटावरी ठेवूनि हात । जनां दावी संकेत । 

भवजलाव्धीचा भंत। इतुलाचि || (ज्ञा. गा. १५) 
- मराठी संतवाडू्मयात या धारणेचा उच्चार अनेक 
वार झालेला आपणांस आढळून येईल. 
श्रीबेंकटेश आणि चिंचेचे झाड 

वेंकटेशाच्या पावित्र्यसंभारात चिचेच्या झाडाचे 
असाधारण महत्त्व आढळून येते, हे सांगण्याच्या 
निमित्ताने विठठुल आणि वेंकटेश यांच्या समर्धमित्वाचे 
हे दर्शन मी हेतुतःच अगोदर घडविले आहे: हेतू 
असा कौ, विठ्ठल आणि वेंकटेश हे जर समधर्मी 
असल्याचे आपल्या प्रत्ययास येईल आणि त्या प्रत्य- 
याच्या पाश्‍वंभूमीवर, वेंकटेशाच्या पावित्र्यसंभारात 
चिंचेच्या झाडाला एक आगळे पावित्र्य प्रारंभापासून 
दिले गेल्याचे आपल्या ध्यानी येईल, तर आवण 
विठ्ठल आणि दिंडोरवन यांच्या साहचर्यात योगा- 
योगापलीकडचा काहो मौलिक संकेत असल्याचे मानू 
लागाल, आश्चर्य असे की, विठ्ठलाच्या कुळीतूनच 
उदय पावलेल्या वेंकटेशाच्या- त्याचे निवासस्थान 
असलेल्या तिरुमलंच्या / वेंकटाचलाच्या दोन्ही प्रमुख 
संस्कृत माहात्म्पांत चिचेच्या झाडाचे महिमान 
अगदी नि:संदिग्ध शब्दात गायलेले आहे. 

भविष्योत्तरपुराणान्तर्गत वेंकटाचलमाहात्म्या- 
नुसार वेंकटेश वेंकटाचलावर प्रथम प्रकट झाला तो 
चिचेच्या झाडाखालच्या एका वारुळातून. वराह- 
पुराणान्तगंत माहात्म्यातुसार चिंचेचे झाड, त्या- 
खालचे वारूळ, त्यात देवाचा निवास आणि विशिष्ट 
घटनेनंतर त्या वारुळातुन देवाचे प्रकट होणे - हे 
सारे घडले ते श्रीवराहस्वामीच्या बाबतीत. वराह- 
स्वामी आणि वेंकटेश हे दोन्ही तिरुमले या स्थानींचे 
देव. या दोघांपैकी वराहुस्वामी हा तेथे वेंकटेशाच्या 
प्रकटनापुर्वीपासूुन नांदत होता. वेंकटेश्याने वराह- 
स्वामीला दशेनांचा अग्रमान देऊन, त्याच्याकडून 
स्वतःच्या निवासासाठी जागा मागून घेतली, अशी 
कथाही भविष्योत्तरीय माहात्म्यात दिलेली आहे. 
देवांच्या प्रकटनाच्या या कथांचा अन्वयार्थ कोणता 
आणि त्यांतून या देवांच्या मूलप्रकृतीविषयी कोणता 
बोध घडतो हा विषय स्वतंत्र आहे. आपल्याला 


येथे फक्त वेंकटेशक्षेत्राशी संबद्ध असे चिचेच्या 
झाडाचे महिमान कसे होते, एवढेच पहायचे आहे. 
वाराहू माहात्म्यानुसार प्रत्यक्ष भगवान्‌ विष्णूनेच 
तोंडमान राजाला वारुळाच्या स्थानी एक प्राकार 
निर्माण करण्यास सांगितले त्यावेळी चिचेच्या 
झाडाच्या रक्षणाचा मुहाम इश्यारा दिला आहे : 
तदानीं देवदेवेन स्वयमाज्ञापितो नृप: । 
तिवरिणीं चंपकं चोभो पालयेती नगोत्तमौ ।॥। 
मम चास्थानिको चिंचा लक्षम्या; स्थानं च चंपक: । 
नमस्कारयौ नृपैस्तो हि क्रषिदेवनर: सदा ॥ 
संस्थाप्येतो नुपश्रेष्ठ छेदयान्यान्नगोत्तमान्‌ । 
प्राकारमात्रं कुरु मे द्वारगोपुरसंयुतम्‌ ॥। 
( वराह. वे. मा. उत्तराधे, १०.४४-४६ ) 
[ तेव्हा राजाला प्रत्यक्ष देवदेवेश्‍वराने आज्ञा केली 
कौ, चिंच आणि चाफा हे दोन्ही वृक्ष तू सांभाळ. 
यांपैकी चविंच हे माझे स्थान आहे, तर चाफा हे 
लक्ष्मीचे स्थान आहे. म्हणून हे दोन्ही वृक्ष राजांना 
आणि क्रुषी, देव व सामान्य मानव या सर्वाना सर्दैव 
वंदनीय आहेत. हे राजश्रेष्ठा हे दोन वृक्ष राखून तु 
अन्य सर्वे वृक्ष तोडून टाक आणि माझ्यासाठी द्वा र- 
गोपुर-युक्‍त असा केवळ प्राकार सिद्ध कर. ] 
वाराह माहात्म्यात प्रत्यक्ष देवमुखानेच असे वद- 
वले आहे, कौ चिचेचे झाड हे माझे स्थान आहे आणि 
ते सर्वांनी परम श्रद्धेय मानून राखले पाहिजे, पूजिले 
पाहिजे. 
भविष्योत्तरीय माहात्म्पात तर कलियुगातील 
बेंकटेशाचे प्रकटनचमुळी चिचेच्या झाडाखालच्या 
वारुळातून झाल्याचे वणेन आले आहे. भूगूने भगवान्‌ 
विष्णूच्या वक्षःस्थलावर लाथ मारल्यावरही देव 
त्याच्यावर रागावला नाही, याचा लक्ष्मीला अत्यंत 
संताप आला आणि ती देवावर रुसुन करवीरपुरात 
जाऊन राहिली. लक्ष्मीच्या वियोगाने अस्वस्थ झालेला 
श्रीनिवास वेकटाचलावर आला; परंतु त्याला तेथे 
लपून राहण्यासाठी जागा सापडेना, इतक्यात- 
इत्थं विचायेमाणे तु स्वामिपुष्करिणीतटे । 
दक्षिणे विमलं दिव्यं वल्मीकं दृष्टवान्‌ मुदा । 
तित्रिणीवृक्षमूलस्थं भगवान्‌ जगदीश्वर: | 
मत्वेदं परमं स्थानं तत्र लीनो5भवद्धरिः । 
एवं देवे स्थिते तत्र विगतं वत्सरायुतम्‌ ॥ 
(भविष्योत्तर. वे. मा. ३.१३-१ ५) 


द्‌ नवभारत 


अंसां विचार करीत .असताचा. जगदोश्‍कर भग- 
बंताला तेथे स्वामिपुष्करणीच्या तटावर दक्षिणेकडे 
वचचेच्या झाडाच्या मुळाशी. एक विमल आणि 
-दिन्य असे वारूळ दिसले. हेच आपले परम स्थान 
आहे, असे मानून हरी त्या वारुळात लीन झाला. 
अशाप्रकारे देव त्या वारुळात लपून राहिल्याला 
असंख्य वर्षे लोटली. ] . 


वारोहू माहात्म्यातंल्याप्रमाणेच भविष्योत्तरीय 
माहात्म्यातही चिंचेच्या झाडाचे महिमान अत्यंत 
उत्कट श्रद्धेने व्यक्त केले गेळे आहे. वेंकटाचला- 
वरील भगवान्‌ श्रीनिवासांची क्रीडा ही राम आणि 
कृष्ण या दोन्ही अवतारांच्या क्रीडांशी समरूप अस- 
ल्यांचा भाऊ माहात्म्यकाराने दोन स्वतंत्र . रूपकांनी 
व्यक्‍त केला आहे. ( भविष्योत्त र-वें. म. १४. १७- 
शट. आणि ४.१९-२१ ). रामक्रीडेशी साम्य 
सांगतांना माहात्म्यकार म्हणंतो वारूळ ही- 
कौसल्या आहे; चिंचेचा वृक्ष हा दशरथ आहे; 
वेंकटाचल हा लक्ष्मण आहे; आणि सवं खोरे हीच 
'भयोध्या आहे. त्याचप्रमाणे, वारूळ ही देवकी आहे; 
[चचेचा वृक्ष हा वसुदेव आहे;शेषाचल (वेंकटाचल) 
हा बलभद्र आहे; संपूर्ण खोरे हीच मथुरानगरी 
आहे; स्वामिपुष्करिणी ही यमुना आहे; पर्वेतावरोल 
करण्यात विहार करणारे प्राणी हेच यादव आहेत 
आणि येथील पक्षी-पक्षिणी हेच ग्रोप-गोपिका 
आहित. या दोन्ही रूपकात माहात्म्यकाराने चिंचेच्या 
'झाडाला भगवान्‌ श्रीनिवासांचे पितृत्व बहाल केले 
'आहे आणि त्या झाडाखालचे वारुळ हे त्याचे मातृ- 
-स्यान असल्याचे म्हटले आहे. त्व ३ 


या दोन माहात्म्यग्रंथांत वेंकटेशाशी असलेला 

चिंचेच्या झाडाचा पावित्र्यबंध किती उत्कट शब्दांत 
वणिलेला आहे, हे आपण पाहिळे आहे. या दोन 
माहात्म्यांशिवाय वेंकटाचलाची आणखीही जी 
माहात्म्ये आहेत, त्यांपैकी ब्रह्मांडपुराणान्तर्गत वेंकटा- 
चलमाहात्म्पातही हा पावित्र्यबंध तितक्‍याच उत्कट 
श्रद्धेने व्यक्त केला आहे: 

पुरा कृतयगे पशचाद्भागे शंखेन वै कुतम्‌ । 

विमानं कल्पप्नलये नष्टप्रायमभूद्‌ द्विज | 

- बल्मीकस्यांतरे विष्णोः प्रतिमा वतंते शुभा । 

झुंखेत निभिता पुण्या सवंपापह्रा5मला ॥ 


जून, १९८२ 


जानुमात्रे निमग्ना हि तितिणीवृक्षमूलतः । 
धनुद्दैयान्तरे पुण्यं भूतीर्थ वततंते शूभम्‌ ॥ 
पाकार्थ देवदेवस्य भूम्या वै निभितं पुरा । 
तत्रास्ते गौतमी घेनुः सिंचन्ती पयसा विभुम्‌ ॥ 
चिचावृक्षस्य वायव्ये भूतीर्थ वासमीयुषि । 
युगान्तप्रलये धेन्वा पूजितो वतंते विभु: ॥ 
(ब्रह्मांड. वें. मा, ७.२०-२४) 

[ देव म्हणतो : हे ब्राह्मणा, पूर्वी कृतयुगाच्या 
अखेरीस झांखाने तयार केलेळे विष्णूचे विमान 
(मंदिर) कल्पप्रलयात नष्टप्राय झाले. त्यानेच 
निर्मिलेली, सवे पापांचा परिहार करणारी पवित्र 
अशी विष्णुमूर्ती चिंचेच्या झाडाच्या मुळाशी गुडघ्या- 
एवढ्या खोळ भागात निमग्न आहे. तेथून दोन 
घनृष्ये अंतरावर, देवदेवाच्या पाकसिद्धीसाठी भू- 
देवीने पूर्वी निर्माण केलेले पवित्र भूतीथ आहे. त्या 
ठिकाणी देवाला दुग्धाभिषेक करणारी गौतमी नामक 
घेनू आहे. चिंचेच्या झाडाच्या वायव्येला भूतीथं 
असून, युगान्तीच्या प्रलयात देव त्या धेनूकडून 
पूजिला गेला आहे. ] 

चिचेचे झाड, त्याखालचे वारूळ, वारुळात श्री- 
निवासाचा निवास, आपल्या कासेतून त्या वारळावर 
दुधाच्या धारा सोडणारी गाय आणि त्या गाईच्या 
या वतनाच्या शोधातून भक्‍तांना देवाचा लागलेला 
शोध हे वेंकटेशाच्या प्रकटनकथेचे सर्व गूढ घटक 
त्याच्या मूळख्पावर क्षगझगीत प्रकाशन टाकणारे 
आहेत/त्याचे लोकधर्मीय मूळरूप प्रकट करणारे 
आहेत. श्रीविठठुलाझी असलेले त्याचे समधर्मित्व 
ध्यानी घेता वेंकठेझ्ञाच्या प्रकटनकथेचे हे (चिंचेच्या 
झाडासकट) सवं घटक श्रीविठ्ठलाच्या मूळरूपाचाही 
बोध घडविण्यास अप्रत्यक्षपणे उपकारकच आहेत. 

चिंच तिखट नैवेद्य तेलकट, 

परि सुर झड घालिती । 

सुधेचे रस त्यापुढे लाजती । 
हा लोककवी राम जोशींच्या * गिरीच्या वेंकटेशा- 
वरील लावणी'तील' उल्लेख वेंकटेश आणि चिंच 
यांचा संबंध अधिक दृढ करणारा आहे. १ 


चिदेबरम्‌ : पुंडरीकपूर 
चिदंबरम्‌ या क्षेत्राचेही पुंडरीकपुर असे पर्याय- 
नाम आहे आणि त्याच्याही परिसरात एक दिडीरवन 


अनुक्रमणिका 


दिंडीरवनाचे रहस्य ७ 


(दिडीबन / तिडीबन) आहे, या प्रा. धनपलवारांनी 
पुरविलेल्या माहितीच्या निमित्ताने आपण दिडीर- 
वनाचे आदिरहस्य उकलून पाहण्याचा हा प्रयत्न केला 
आहे. चिदंबरम्‌ या क्षेत्राचे पुंडरीकपूर हे तर एक 
पर्यायनाम आहेच; परंतु हे क्षेत्र तिल्ववन व व्याघ्रपूर 
या आणखीही दोन नावांनी प्रसिद्ध आहे." या क्षेत्राची 


संस्कुत स्थळपुराणे तिल्ववन माहात्म्य, व्याघ्रपुर 


माहात्म्य, पुंडरीकपुर माहात्म्य आणिं चिदंबर 
माहात्म्य, अशी चारही नावांनी रचली गेली आहेत.* 
यांपैकी तिल्ववन हे तिल्लैवन या तभीळ नावाचे 
धइवनिसाम्यातून केलेले कृत्रिम संस्कृुतीकरण आहे. 
तिल्लै हे निवडुंगाच्या वर्गातील एका क्षुडपाचे नाव 
आहे. या झुडपांनी बनलेल्या वनात शिवाचे प्रथम 
प्रकटन झाले, अशी कथा आहे. व्याघ्रपुर हे पुलिय्र 
या तमिळ नावाचे अथंप्रधान संस्कृतीकरण (अर्थात 
संस्कृत भाषांतर) आहे. पुलि् या तमिळ शब्दाचा अथं 
आहे वाघ, ऊर म्हणजे पुर, नगर. म्हणून पुलि- 
यूर याचा अथ संस्कृतात व्याघ्रपूर असाच सांगावा 
लागेल, या नावाचे स्थळपुराणातील स्पष्टीकरण 
मात्र वाघाशी संबंधित नसुन, वाघाच्या पंजा- 
सारखे हातापायांचे पंजे शिवाकड्न मागून घेत- 
लेल्या * व्याघ्रपाद !' कषीशी संबंधित आहे. व्या घ्र- 
पाद हा प्रथम तिल्ववनात आला ; तेथील देवाचे 
* मूळस्यान / त्याने शोधले आणि शिवाच्या आतंद- 
तांडवाची लीला अनुभवण्यासाठी तो तेथे शिवाच्या 
उपासनेत रंगला, त्याच्याबरोबर आदिशेषाचा अव- 
तार असलेला पतंजलीही त्याच उद्देशाने तिल्ववनात 
येऊन राहिला होता. शिवाच्या नित्य पुजेसाठी पुष्पे 
-पत्रे गोळा करताना हातापायांना कष्ट पडू नयेत, 
म्हणून म्हणे या शिवभक्ताने शिवाकडून वाघाच्या 
पंजांसारखे हातापायांचे पंजे आपणास हवेत, असा 
बर मागून घेतला. या वरसिद्धीनंतर त्याला 
: व्याघ्रपाद ' असे नाव मिळाले आणि त्याच्या 
नावामुळेच या शिवक्षेत्राचे नाव व्याघ्रपुर असे 
झाले," 

हो कथा उघड उघड पृल्यिरिच्या संस्कृत भाषां- 
तरातून सिद्ध झालेल्या “व्याघ्रपुर' या नावाची 
स्पष्टीकरणकथा आहे. कितीही कौशल्याने तिची 
रचना केलेली असली तरी तिच्यात कृत्रिमता सिद्ध 
क्ररणाऱर्‍्या विसंगती राहिलेल्याच आहेत. व्या घरपाद 


क्षी ह, व्याघ्रपाद नांव पावण्यापुर्वीपासून याच. 
ठिकाणी शिवोपासनेत रंगलेला होता. त्याचे व्याघ़- 
पाद या नावापुर्वीचे नाव कोणते, याचा खुलासा 
स्थळपुरांण करीत नाही. तसेच, त्याचे नाव जर 
व्याघ्रपाद आहे आणि त्या नावावरूनच जर क्षेत्राचे 
नावे पडले आहे, तर ते “व्याघ्लंपादपुर' असे नः 
पडता “ व्याघ्रपूर ' असे का ' पडलें, याचाही बोधं 
स्थळपुराणातल्या कंथेतून होत नाही. 
' खरेतर पुल्यरिया नावाचे व्या घ्रपूर असे संस्कृत 
भाषांतर करून, मूळच्या खऱ्या नावाचे रहस्य 
हेतुतःच लुप्त करण्यांचा स्थळपुराणकारांचा प्रयत्न 
आहे. तमिळमध्ये (आणि कन्नड भाषेतही) विच 
या अर्थाचा ' पुळि ' असा शब्द आहे आणि वाघ या 
अर्थाचा * पुलि असा शब्द आहे. ळ-ल या अक्षरांचा 
भेद हा उच्चारदृष्ट्या भेद नव्हेच, चिदंबरम या 
ज्ञेत्राचे मूळचे एक: तनाव (किवा त्याच्या एका 
महत्त्वाच्या भागाचे नाव) “ पुळियूर' (म्हणजे 
चिंचपूर) असे असले पाहिजे आणि स्थळपुराण- 
काराने ते हेतुतः ' पुल्यूर ! असे स्वीकारून त्याचे 
व्य़ाप्रपूर असे अर्थाचे संस्कृत भाषांतर केले असले 
पाहिजे 

अद्या प्रकारचे समरूप, परंतु भिन्न अर्थांचे दोन 
शब्द असतील, तर अपेक्षित विशिष्ट अथ डावलून व 
मृहामंच दुसर्‍या अर्थाला प्राधान्य देऊन संस्कृतीकंरण 
करण्याची प्रवृत्ती आहे, याचा पुरावा मी लज्जा- 
गौरी ? या देवतेच्या संदर्भात पूर्वी दिलेला आहे.'? 
* लज्जागौरी ' या योनिरूप अथवा योनिस्तन-- 
रूप कमंल्शीर्षा देवीचे होस्येट जवळचे एक ठाणे 
* व्याघेश्‍वरी ?या नावाने ओळखले जाते. वास्तं- 
विक व्याघ्रेश्‍वरी म्हणजे व्याघ्र जिचे' वाहून आहे, . 
अशी देंवी, म्हणजे दुर्गा. देवीच्या या रूपाचा लज्जा- 
गौरीच्या रूपाझ्ली मुळीच संबंध नसल्यामुळे व्या घ्रे- 
इवरीं या नावाने तिला संबोघणे उचित ठरणार 
नाही, या विसंवादाची निभिती का झाली, याचा 
विचार करू लागल्यावर आपल्या लक्षात येते की 
कन्नडमध्ये ' बग्ग ' या शब्दाचे कमळ आणि 'च्याघ 
असे' दोन अथं आहेत. बर्ग जेव्हा कघडमधील देव्य 
शब्द असतो, तेव्हा त्याचा अर्थ कमळ असा असतो; 
आणि तो जेव्हा व्याघ्र या संस्कृत शब्दाचे कश्वड- 
तद्‌भव रूप म्हणून येतो, तेव्हा त्याचा अथे व्याघन 


द मघभारत 


असा होतो. बग्गेदवरी म्हणजे कमलेइवरी, कमल- 
रूपा देवी, योनिख्पा देवी. या बग्गेश्वरीचेच 
व्याघ्नेदइवरी असे परिवर्तन घडले. चिदंबरम्‌ आणि 
त्याच्या शेजारचे तिरुवारूर. या दोन्ही शिवक्षेत्रांचे 
पृंडरीकपूर हे पर्यायनाम या पाइवंभूमीवर लक्षणीय 
वाटू लागते. तिरुवारूर हे त्यागराज नामक शिवाचे 
क्षेत्र, तर चिदंबरम्‌ हे नटराज नामक शिवाचे क्षेत्र, 
तिरुवारूरचे आणखी एक पर्यायनाम * कमलाल्य 
क्षेत्र ' असे आहे. हे नाव अथंदृष्ट्या ' पुंडरोकपूर ! 
या नावाशी संवादीच आहे. पुंडरीकपुर या नावातील 
पृंडरीक या पदाने तिरुवारूरच्या संदर्भात कोणत्याही 
व्यक्‍तीच्या वा देवतेच्या विश्षेषनामाचा बोध होत 
नसून, ते पद केवळ कमल या अर्थाचे आहे, हे 
यावख्न स्पष्ट होते.“ 

- तिरुवारूरच्या माहात्म्यकथांमध्ये, या क्षेत्रात 
त्यागराजाचे महिमान वाढण्यापुर्वी तिथे वल्मीक- 
नाथ अथवा वल्मीकेदवर या नावाच्या शिवलिंगाची 
उपासना प्रचलित असल्याचे सुचन आहे. या 
वल्मीकेदवराला माहात्म्यात “वल्मीकसंभव' (म्हणजे 


वारुळात जन्मलेला) असेही म्हटले आहे. त्याच. 


प्रमाणे, विष्णूने अपत्य-प्राप्तीसाठी शिवपार्वतीची 
उपासना केली आणि त्या उपासनेचे फळ म्हणून 
त्याला मदन हा पुत्र लाभला, या कथेला माहात्म्यात 
विशेष स्थान आहे. तेव्हा असे वाटते की, तिरुवारूर 
हे प्रारंभी वारूळख्पात पुजिल्या जाणाऱ्या आणि 
योनिस्तनयुक्‍्त कमल्शीर्षा देवीच्या रूपात 
घडविल्या जाणाऱ्या संतानदाच्या देवीचे ठाणे 
असावे. या देवीमुळेच हे क्षेत्र पुंडरीकपूर अथवा 
कमलालय क्षेत्र हे नाव पावले असावे. पंढरपुर ज्या 
अर्थाने पुंडरीकपूर आहे, त्या अर्थाते हे पुंडरीकपुर 
आहे, असे दोन्ही ठिकाणच्या परंपरांचा सुक्ष्म विचार 
करता वाटत नाही. 


: चिदंबरम्‌ या क्षेत्राचे पुंडरीकपूर असे जे पर्याय- 


नाम आहे, त्याची उच्च भक्‍तीच्या पातळीवरची 
तात्त्विक स्पष्टीकरणे खूप विस्ताराने दिली गेली 
भ्ाहेत. त्या दृष्टीने पृंडरीक म्हणजे हृत्पुंडरोक, 
हृदयकमळ. त्यात नटराजाचे आनंदतांडव अनुभवणे 
हे. भक्ताचे परमश्रेय ठरते; ' परंतु अनेक दक्षिणी 
पंडितांनी पुंडरोकपूर हे पुलियूर या तमिळ स्यान- 
चामाचेच संस्कृतीकरण असल्याचे मत व्यक्त केले 


जून, १९८२९ 


आहे, याची नोंद आपण घ्यायला हुवी, * पुल्यर 
हे संभवतः चिंचपूर या अर्थाचे नाव असून, त्याचे 
व्याघ्रपूर कसे झाले, हे आपण पाहिले आहे; परंतु 
पुल्यूरचे पृंडरीकपूर कोणत्या प्रक्रियेने झाले, हे 
मला तरी आज सांगता येणे अशक्य आहे. खूद्द 
चिदंबरम्‌ या सर्वपरिचित नावाचेही मूळ अश्याच 
एखाद्या देश्य तमिळ नावात नसेल ना, अज्लीही 
मला रास्त शंका आहे, तमिळ आणि संस्कृत या 
दोन्ही भाषांवर अधिकार असणार्‍या आणि त्याबरो- 
बरच तीथंक्षेत्रांच्या पावित्र्यसंभाराच्या विकसन- 
प्रक्रियेचे रहस्य जाणू शकणाऱ्या मर्मज्ञ संशो- 
धकांनाच यासंबंधी काही नि:शंक उत्तरे देता 
येतील. ही उत्तरे शोधण्यासाठी काही अनुकूलता 
निर्माण करण्याचा माझा हा प्रयत्न आहे. कारण येथे 
चिदंबरम्‌ हे माजे लक्ष्य नाही, तर पंढरपूर हे माझे 
लक्ष्य आहे. या-लक्ष्याचा वेध घेण्यापुरतीच तौलनिक 
मध्ययनाची कास मी धरलेली आहे. 
विठ्ठल-बीरप्पाचा चिंचेशी संबंच 

चिदंबरम्‌ व तिरुवारूर या तमिळनाडमधील 
दोन शिवक्षेत्रांच्या परिसरात असलेल्या दिडीवनम्‌ / 
तिंडीवनम्‌ या स्थानाच्या नावाचे पंढरपूरच्या दिडी- 
रवनाशी असलेले साम्य आणि चिदंबरम्‌, तिरुवारूर 
वे पढरघूर या तिन्ही स्थानांचे पुंडरोकपूर हे समान 
पूर्यायनाम असल्याची वस्तुस्थिती याकडे प्रा. 
माणिकराव धनपलवार यांनी लक्ष वेधल्यामुळे आपण 
या साम्याच्या गूढात क्रमाने खोल जात राहिलो 
आणि दिडीरवन हे श्रीविठठुळ आणि वेंकटेशासारखे 
त्याचे समधर्मी देव यांच्या आदिम उपासना-क्षेत्रात 
विशेष पावित्र्य लाभलेल्या चिचेच्या झाडांचे वन आहे, 
हे अद्मुत सत्य आपल्या हाती आले. मराठी संतांनी 
विश्‍वघर्माचे - प्रतीक बनविलेले श्रीविठुळ हे दैवत 
साच्या उद॒यकालापुर्वीच स्थलपुराणांनी अनेक 
दिव्यक्थांच्या द्वारा गोपाळकृष्णर्वात प्रतिष्ठित केले 
होते. हे दैवत गोवजनांच्या | गवळी धनगरांच्या 
परंपरेत आजही आपले आदिम खूप अनेक ठाण्यांत 
सांभाळून आहे. कर्ताटक-महाराष्ट्रातले गोपजन 
त्याला विठ्ठल बीरप्पा या जोडनावाने संबोधतात ; 
त्यांच्या मंदिरात दोन विडी ठेवून या जोडदेवाची 
ते पुजा-अर्चा करतात; विठ्ठल आणि बौरप्पा 
यांच्या .सहुजीवनाच्या गाथा बेहोश होऊन गातात. 


अनुक्रमणिका 


दिंडीरवनाचे रहस्य 


बीरप्पा किंवा बिरोबा हा तर धनगरांचा मुख्य 
देव. तो स्वतंत्रपणे नांदतो ; स्वतंत्र लीलाकथांचा 
विषय होतो. परंतु विठ्ठल मात्र बहुसंख्य कथांत 
बोरप्पाचा निकटतभ सहयोगी देव किंवा त्याचा 
धाकटा वा मोठा भाऊ म्हणूनच येतो. आणि 
प्रत्यक्ष उपासनेत तर तो बिरोबाच्या जोडीनेच 
येतो. महाराष्ट्रातील विठ्ठल-बीरप्पाच्या उपासनेचे 
महाकेंद्र कर्नाटकाळा लागून असलेल्या दक्षिण 
भागात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले 
तालूक्यातील पट्टणकोडोली या गावी ते केंद्र आहे. 
धनगरांच्या जुन्या गीतांत या गावाचे नाव हंंगल- 
कोडोली असे आहे. या गावी विठ्ठुल-बीरप्पाचे 
आगमन कसे झाले, कुठून झाले आणि त्याचा 
लिंगायतांच्या कल्लेश्‍वराशी प्रथम संघर्ष व नंतर 


समत्वय कसा घडला, याच्या कहाण्या धनगरी , 


गीतांत विस्ताराने ग्रथित झालेल्या आहेत, देवाच्या 
वस्तीच्या स्थित्यंतरांच्या या कहाण्या म्हणजे पर्या- 
याने धनगरांच्या वस्त्यांच्या स्थित्यंतरांच्याच कहाण्या 
आहेत, हे उघड आहे. विशेष म्हणजे विठ्ठुल-बीरप्पा 
हा देव पट्टणकोडोली येथील तोरणमाळावर येऊन 
प्रथम विसावला, तो चिचेच्याच झाडाखाली, असे 
धत्तगरी परंपरा सांगते.*' पट्टणकोडोली येथे तोरण- 
माळावर विठठुल-बीरप्पाचे जे भव्य मंदीर आहे, 
त्याच्या महाद्वारासप्तोर आजही कितीतरी चिचेची 


झाडे डौलाने उभी आहेत आणि यात्रिकांना ती 
छाया देत राहिली आहेत. येथे येण्यापुर्वी बोरप्पा 
वर्णेंच्या (वारणेच्या ?) काठो एका वारुळात सर्प- 


-रै 


ख्पाने बारा वर्षे राहिला होता. विठ्ठलाने बारा वर्षे 
त्याची मेंढरे राखून आणि त्याला वारुळात नियमाने 
रोज दूध पाजून त्याची सेवा केली. या सेवेने तुष्ट 
झालेला बीरप्पा अखेर वारुळातून बाहेर आंला 
आणि त्याने विठ्ठलाला मिठी मारून भापला भाऊ 
मानले, असे विठ्ठल-बौरप्पाच्या एकत्र नांदंण्यांचे 
स्पष्टीकरण धनगर देतात. विठ्ठलाची पंत्नी पदूबाई 
ही रुसून वनात गेली आणि तेथे ती चिचेच्या 
बुंध्याशी मातीत तोंड खुपसुन: मरून पडली अशीही 
एक धनगरी कथा आहे.” वारुळात देवाचा निवास, 
त्याला कोणीतरी नियमाने दूध पाजणे, चिचेच्या 
झाडाखाली त्याचे विसावणे या कल्पनाबंधांचा 
आढळ थोड्याफार फरकाने वेंकटेशाच्या प्रकटन 
कथेत होतो हे आपण मागे पाहिलेच. आहे. वेंकटेशाचे 
विठ्ठलाशी असलेले समधमित्व त्र आपण तपासलेच 
आहे. शिवाय वेकटेझ्याच्या ठाण्यात म्हणजे तिरुमल 
येथे विठुलाचीही एक पुरातन मूर्ती उपलब्प्र झालेली 
आहे, अशी नोंद पूर्वाचार्यानी त्या मूर्तीच्या छाया- 
चित्रासह केलेली आहे." 

आपल्याला येथे फक्त दिडीरवनाचे रहस्य उक- 
लायचे होते, ते आपण पूर्णत: उकळून पाहिळे. आहे. 
परंतु त्या निमित्ताने विठ्ठल-वेंकटेशाच्या. चरित्रचारि- 
छपातील ज्या समान सूत्तांचे दर्शन आपपणांस-घडले 
आहे; त्यांच्या आधारे या देवांचे आदिबीज 'एकच 
कसे आहे आणि तरीही आपापल्या क्षेत्रात ते त्या 
बीजातुन वेगळेपणाने विकसित कसे होत. »गेले, 
याचाही अद्भुतरम्य शोध घेणे दक्‍्य होईल. 


संदभभे टीपा- 
१ 


, । कान्हो त्रिमलदास-कृत पुंडलीकचरित्र, हैदसबाद, १९७२; : वैष्णबांच्या पंढरीची शेव 
परंपरा ! (* जीवनविकास ', नागपुर, सप्टेंबर १९७२, पृ. ३६०-३६४); .' आंध्रातील व्ठिलभक्ति- 
वरंपरा ! आणि “ भट्रिप्रोलु येथील शके १०६४ चा लेख ' (महाराष्ट्राची सत्त्वघारा ' £ संपा. गो. म. 


कुलकर्णी 
शोध ' ( 


१९८१, पृ. १९९-२०६); “ विठ्ठल म्हणजे षिव 


वि. त्र्यं, शेटे, पुणे, १९८१. पू. ८८-१०२ आणि २६१-२६२); ' विठ्ठलाच्या . मूलरूपाचा 
' मराठी संशोधन-पत्रिका ', २८.४, जुले-नॉगस्ट-सप्टेंबर १९८१, प्रकाशन २७ नोव्हेंबर 


(' अनुबंध ', गुलबर्गा, ५.३, अंक' क्र. १८, जुलै ते 


सप्टेंबर १९८१, प्रकाशन ऑक्टोबर १९८१, पू. २६-२४). 


२. ' अनुबंध ', जूल ते सप्टेंबर १९८१, पू. 
३. श्रीरामपंडितकुत श्रीत्यागराजमाहात्म्य 


ग्रंथालय, तंजावर, १९७६. 
न. भा. २ 


३०. : 
£ संपा. टी, आर, भीमराव,,सरस्वती महाल 


१७ नवभारत जून, १९८२ 


४. ' पंढरपूरचा श्रीपुंडरीकेश्‍वर ' : रा. चि. ढेरे (' ज्ञानेश्‍वर ' त्रमासिक, पुणे; १४.१, 
फेब्रवारी १९८२, पृ. ४५-५६). | 

५. ' श्रीभारतवर्षीय दिगम्बर जन यात्रादर्पण ' : ठाकुरदास भगवानदास जौहरी, बंबई, 
संवत्‌ १९७० (सन १९१५), पृ. ३१३. 

“६. रुसलेल्या रक्‍्मिणीचे (म्हणजे मूळच्या ल्खूबाईचे ठाणे ज्या बनात आहे, ते बन चिचेच्या 
झाडांचे आहे, हे मी स्वतःच्या निरीक्षणातून सांगत असून, श्री. वा. ल. मंजूळ आणि श्री. भा. पं. वहिरट 
या दोन जाणत्या पंढरपूरवासीय अभ्यासकांनी या बनाचा तपश्लील सांगून माझ्या निरीक्षणाला पुष्टी 
दिली आहे. 

७. ' श्रीपांड्रंगमाहात्म्य ' ( पद्मपुराणास्तर्गत ) : प्रकाशक इंद्रजी तारायण भट्टी, शके १७९१ 
( शिलामुद्रित ), अ० १ व २. 

८. आजचे पंढरपूर अनेक स्वतंत्र वस्त्या एकत्र होऊन बनलेले आ 
एके काळी समाविष्ट झालेल्या वस्त्यांत * लोहान ' नावाचे एक गाव होते, 
कैफियत ” या अप्रकाशित हस्तलिखितात मिळतो. ( 
मद्रास : हस्तलिखित क्र. मराठी - ८०१ ). | 

९, डॉ. स. अं डांगे ( मुंबई ) यांनी ' दानव-कथा आणि भौगोलिक तथ्ये ' या लेखात ( विदर्भ 
संशोधन मंडळ वाषिक १९८०, पृ. २१-२७ ) धर्मारण्यातील ' लोहाणा ' या गावाचे * लोह्यष्टि ! असे 
संस्कृतीकरण स्कंदपुराणात ( १०२.६५.९१-९५ व ११५-११६) केले गेले असल्याचे दाखविले आहे 


आणि त्या नावाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ' लोह ' नामक देत्याचा वध त्या ठिकाणी घडल्याची कथा 
रचली गेल्याचे दाखविले भाहे. 


१०. ' लोकसाहित्याची रूपरेखा ' : दुर्गा भागवत. मुंबई, १९५६, पृ. ४०६-४०७, ४३८-४४ड. 
११. एक चतुर्भूज विठ्ठलमूर्ती अहमदनगर जिल्ह्यात श्रीरामपूरजवळील टाकळोभान येथे आणि 
दुसरी फलटणजवळ लाटे येथे आहें. 
१२. वेंकटेशासंबंधीच्या सव संस्कृत “ महात्म्यांचा 'चा बृहत्‌ 


| र ् [ संग्रह हिंदी भाषांतरासह दोन 
खंडात “ तिरूमल तिरुपति देवस्थानम्‌ 'च्या वतीने प्रकाशित झालेला आहे, या लेखातील सवं 


माहात्म्यगत संदर्भ या दोन खंडातील सं हितांतून उद्धृत केलेले आहेत, 

१३. ' रामजोशीकृत लावण्या ! : संपा. वि. म. कुलकर्णी, गं. ना. मौरजे चित्रशाळा, पुणे 
१९७३ पृ. १२. शी 

१४. 8 ञि1ए७1 १0७1160 807611 0! ४७ 
एषा एहझाडॉर्‍१8. ग्राशाण०08 : पापा] 810 पाकण०8]) : 97. 8$. ॥॥. 
30188पपातैद्वाथता 1711181 410118118]91113291, 1957, 0. 86. 

१५. तत्रव, पृ. ६६. १६. तत्रेव, पृ. ६८-७०. 

१७. ' ल्ज्जागोरी * : रा. चि. ढेरे, पुणे, १९७८ पृ. १२८-१२९. 

१८. ' श्रीरामपंडितकृत श्रीत्यागराजमाहात्म्य !, प्रस्तावना, पृ. २६-२७, 

१९. तर्त्रे, १.४०-९३; २.१०; ६.४, ८, १७, 


२०. प एगांएभा'आ9१8 शा ए1018, ७]. 36-30 ह वार 
२१. तत्रैव, पृ. ३६ ( तळटीप ), , 


हे. आजच्या पंढरापुरात कोणे 
याचा पुरावा ' लोहदंडक्षेत्राची 
गव्हनमेंट ओरिएंटल मॅन्युस्क्रिट्डस्‌ लायब्ररी, 


कै] 8118181 ए७ांएश'अ फु ( पणा 


२२. ' महाराष्ट्राची सत्त्वघारा ! : संपा. गो. म. कुलकर्णी, इ. पृ. १०७ ( गोपजनांचा देव : 
श्रीविठ्ठल ' हा डॉ. मुंथर सौंथायमर यांचा लेख पहा. ) भं 

२३. “ लोकसाहित्याची रूपरेखा ', पृ. ४०७. 

२४. ' श्रीविठ्ठल आणि पंढरपूर! : ग. ह. खरे पुणे, १९६३, 


पृ. 
समोरच आहे. ). १. ५७ ( छायाचित्र पू. ५७ 


आये नावाचा एक वंश होता. तो भारताबाहुरून 
आक्रमक म्हणून भारतात आला व त्याने तेथील 
मूळ रहिवाश्यांना, काहींना आत्मसात्‌ करून, काहींना 
पिटाळून व काहींना मारून नाहीसे केले, असा 
* इतिहास ” शाळेत पाय ठेवल्यापासुन शिकविण्यात 
येतो. या “ इतिहासाला ” वेदवाडूमय, भाषाशास्त्र 
व उत्खनने वर्गरेत आधार आहे असे सांगण्यात येते. 
या ज्ञानशाखांचा मी जो काही अभ्यास करू शकलो 
त्यावरून हे म्हणणें समथेनीय नाही व या इति- 
हासाला कुठेच आधार नाही असे माझे मत झाले. 

या मताचे प्रतिपादन करताना एक मोठी अडचण 
येते व ती म्हणजे लो, टिळकांच्या नावाचा प्रभाव. 
आर्यांचे भारतावाहेरून आगमन टिळकांनाही मान्य 
होते व टिळकांता मान्य असलेला सिद्धान्त एवढा 
निराधार असणार नाही असे अनेकांचे म्हणणे पडते. 

लो. टिळकांनी आक्टिक होम इत द वेदाज हा 
ग्रंथ लिहून वैदिक आर्यांचे पुर्वज घ्रुवप्रदेशात राहत 
होते, तेथे सुमारे चौदा हजार वर्षांपूर्वी हिमप्रलय 
झाला म्हणून त्यांनी तो प्रदेश सोडला, क्रमाक्रमाने 
ते भारतात येऊन राहिले, पण वैदिक वाडमय 
बारकाईने तपासुन पाहिले असता त्यात आर्याच्या 
प्राचीन ध्रुवनिवासाची प्रमाणे मिळतात, असे प्र ति- 
पादन केले हे सुप्रसिद्ध आहे, टिळकांचा हा सिद्धांत, 
चि. वि. वैद्य, चित्रावशास्त्री, वगैरे वेदास्यासकांता 
मान्य आहे. मात्र आतापर्यंत एखाद्या सुप्रसिद्ध 
पाश्‍चात्य विद्वानाने हा सिद्धांत मानल्याचे वाचनात 
आले नव्हते. पण आता कोणतेही मत सवंमान्य 
होण्यास या देशात अत्यावश्यक असलेली पाइचात्य 
मान्यता देखील टिळकांच्या मताला प्राप्त झाली 
आहे. लेव्हिन या सोव्हिएट भारतवेत्त्याने वेद- 
वाडूमयात शध्रुवप्रदेशाचे उल्लेख आहेत या म्हण- 
ण्याला दुजोरा दिला आहे. 

जी. एस्‌. बोनगाडे लेव्हिन हे आन्तर राष्ट्रीय 
संस्कृत अध्ययन संस्थेचे उपाध्यक्ष, पौरस्त्य विद्या- 
संस्था व रशियाचे विज्ञानपीठ याचे सदस्य, व नेहरू 
पारितोषिकाचे विजेते आहेत. त्यांनी भारताचा इति- 
हास लिहिला आहे. अश्या या मान्य विद्वानाने 
“ओरिजिन ऑफ्‌ द आयंनुस' या नावाचा ग्रन्थ नुक- 
ताच प्रसिद्ध केला आहे. या ग्रन्थात टिळकांच्या 
सिद्धान्ताला पोषक असे प्रतिपादन आहे. 


लो. टिळक व आता लेव्हिन यांनी मान्य केलेला 
सिद्धान्त ही माझ्या मताचे प्रतिपादन करण्याच्या 
मार्गात एक मोठीच अडचण आहे. त्यामुळे, लेव्हिन 
व लो. टिळक यांच्या ग्रन्यांचे कसोशीने परीक्षण 
केले असता, आर्यांची स्वारी ही एक कपोलकल्पना 
आहे, इतिहास नाही. हे माझे मत बदलण्याची 
जरूर नाही असे दिसुन येते, हे दाखवून देणे आव- 
शइयक आहे. 

लेव्हिन यांचा ग्रम्थ ताजा, त्यांचे प्रतिपादन 
त्रोटक, व समजण्यास अधिक सोपे असल्यामुळे 
आधी लेव्हिन यांच्या ग्रन्याचा विचार करू. 
भुवमण्डल 

हा विचार सुरू करण्यापूर्वी धरुवप्रदेशाचे वैशिष्ट्य 
स्पष्ट केले पाहिजे. पृथ्वी स्वतःभोवती एखाद्या 
भोवऱ्याप्रमाणे फिरते. या चक्राकार गतीचा जो आस 
आहे त्याच्या उत्तर व दक्षिण टोकांना उत्तर व 


पुनः एकदा उत्तरध्रूव- (पूर्वार्ध) 


नी. र. वऱ्हाडपाण्डे 


---*---->>>>>><. 


दक्षिण ध्रुव म्हणतात. उत्तर धुवप्रदेश म्हणजे उत्तर- 
ध्रुवाजवळचा प्रदेश. या प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांना 
विषुववृत्ताच्या बरेच उत्तरेस जे खगोल आहेत ते 
अस्त पावताना कधीच दिसणार नाहीत, कारण 
पृथ्वी पश्चिमेकडून पुर्वेकडे फिरते, उत्तरदक्षिणं 
फिरत नाही. भोवऱ्याच्या डोक्यावर एक हिरव्या 
रंगाचे वर्तुळ असते. या वर्तुळाच्या कक्षेत एखादा 
निरीक्षक बसला आहे अशी कल्पना केली तर 
त्याला भोवऱ्याच्या मध्यभागाच्या जरा वर असलेला 
पदाथे नेहमीच दिसू शकेल. उलट भोवऱ्याच्या 
मध्यावर असलेल्या एखाद्या निरीक्षकाला, हा पदाथ 
ज्या बाजूला आहे त्याच्याविरुद्ध दिशेला भोवऱ्या- 
बरोबर फिरल्यावर, भोवरा मधे आल्यामुळे, हा 
पदार्थ दिसणार नाही. अर्थात्‌ ध्रुवप्रदेशावरील निरी- 
क्षकाला विषुववृत्ताच्या उत्तरेस असलेले खगोष 


१२ 


अस्ताला गेलेले-म्हणजे क्षितिजाखाली नाहीसे 
झालेले, न दिसता स्वतःच्या डोक्याभोवती चकरा 
मारताना दिसतील. 

पण सुय साऱ्या वषभर विषृववृत्ताच्या उत्तरेस 
नसतो. तो दक्षिणायनात दक्षिणेकडे गेला म्हणजे 
उत्तर ध्रुवप्रदेशातील निरीक्षकाला दिसेनासा होतो. 
निरीक्षक धरुवबिदूच्या जवळ असेल तर त्याला सूर्य 
वर्षातून सहा महिने दिसेल व सहा महिने दिसणार 
नाही; म्हणजे तेथे सहा महिने दिवस व सहा महिने 
रात्र राहील. प्रु्वबिदूपासूत जेवढे दक्षिणेस जाऊ 
तेवढे दिवसरात्रीचे हे प्रमाण बदलत जाईल. पण 
घरवप्रदेशामध्ये कोठेही अनेक दिवस- म्हणजे चोवीस 
तासांची अनेक आवतंने- उषा व रात्री अनुभवास 
येतील. अर्थात ध्रुवप्रदेशात पुढील लक्षणे दिसली 
पाहिजेत :- 

१) निरीक्षकाच्या डोक्य़ाभोवती फिरणारे खगोल. 

२) चोवीस तासापेक्षा जास्त टिकणाऱ्या उषा, 

रात्री वगैरे, 

लेव्हिन व टिळक यांच्या मते अश्या भौगोलिक 
परिस्थितीच्या परंपरागत, आठवणी आर्यजातींच्या 
सांस्कृतिक जीवनात आढळतात. 
लेव्हिन यांचे प्रतिपादन 

ग्रीक लोकांनी त्यांच्या बरेच उत्तरेस राहणाऱ्या 
सौथियन लोकात प्रसृत असलेल्या कल्पना ग्रथित 
केलेल्या आहेत. “ अति उत्तरेस सहा महिने निज- 
णारे लोक राहतात, तेथे सहा महिने दिवस व सहा 
महिने रात्र असते; एका दिवसात पेरणीपासून 
कापणीप्यंत शेतीची कामे होतात; हा प्रदेश अति 
थंड आहे, वगैरे लोकवृत्त सौथियन लोकात प्रचलित 
आहे.” असे हिरोडटसने लिहून ठेवले आहे. ख्श्रिस्त- 
पूर्वे सातव्या शतकात सीथियाच्या अतिउत्तरेस प्रवास 
करून आलेल्या अरिस्टियासचे उल्लेख ग्रीक वाडूम- 
यात आढळतात. “ अति उत्तरेस प्रिकिन नावाचे 
प्राणी आहेत. हे प्राणी सुवणरक्षक, अजपाद, व 
एकाक्ष असतात. ग्रिफिन ज्याचे रक्षण करतात ते सोने 
-व्हिपियन नावाच्या पर्वेतातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या 
पात्रात असते.” ऑरिस्टॉटल म्हणतो को हा ऱ्हिप 
पर्वेत सप्तर्षींच्या अगदी खाली म्हणजे थेट उत्तर- 
ध्रुवावर आहे. प्लिनीच्या मते हा प्रदेश हिममय 
आहे. या प्रदेशात उत्तर वा सीथियन समुद्र आहे. 


नवभारत 


जून, १९८९ 


महाभारतात सुवणंमेरूचे वणन आहे. मेरूवर 
सहा महिन्याचा दिवस व सहा महिन्याची रात्र 
असते व ध्रुवाचा तारा अगदी डोक्यावर असतो. हा 
मेरू हजारो योजने उंच आहे. येथे वेगशाली मरु- 
तांचे वास्तव्य आहे. सर्व खगोल या मेरूभोवती 
प्रदक्षिणा करतात. प्लिनीप्रमाणेच मेरूच्या उत्तरेस 
सवेत वा क्षीर समुद्र आहे असे भीष्म सांगतो. 
रामायणात देखील मेरूच्या पायथ्पाशी असलेल्या 
समुद्राचा उल्लेख आहे. 

पारशांच्या आवेस्त्यात अति उंच हर पवंताचा 
उल्लेख आहे, या पर्वेताभोवतीच सूर्य, चंद्र, व तारे, 
फिरतात. हा हर, मेरूप्रमाणेच सोन्याचा आहें व 
त्यातून अदर्वी नावाची नदी वाहते. हा ह्र सूर्याला 
टेहळण्याइतका उंच आहे. पृथ्वीवरच्या सर्व नद्या, 
व्हिप, हर वा मेरूतून उगम पावतात अशा ग्रीक, 
पारसी व हिन्दू लोकांत परंपरा आहेत. 

मेरूप्रमाणेच हर देखील साऱ्या पृथ्वीभर पूर्व- 
पासून पद्चिमेपर्यन्त पसरलेला आहे. सीथियन 
लोकांची तक्षीच परंपरा आहे. र्‍्हिप पर्वताजवळ 
मोठा समुद्र आहे. वोरूकश हा देखील रुन्द आखाते 
असलेला झरेय्प्रा म्हणजे समुद्र आहे; व तो हराजवळ 


आहे. या हर पवेतावरच सप्तषि उगवतात येथे 
अति तीब्र हिवाळा आहे. 


आवेस्त्यापेक्षा प्राचीन असलेल्या क्रग्वेदात उत्तर- 
ध्रुवाचे उल्लेव आहेत; एवढेच नव्हे तर मेरूचे 
ग्रीक लोकात प्रसिद्ध असलेले व्हिप हे नाव देखील 
आहे. सम्त्रन्थित क्रचा अशी आहे !- 

पाति प्रियं रिपो अग्रं पदं वे: । 

पाति यह्ृश्‍चरणं सूयेस्य़ ।। 

पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्निः । 

पाति देवानामुपमादमृष्व: ।॥। 

अर्थः- पक्ष्यांचे स्थान असलेल्या ऱ्हिप पर्वताचे 
प्रिय शिखर, स्वसामर्थ्याने सूर्याची दैनंदिन गति, 
अक्षस्थानी सप्तशीषे व देवांचे भोग या सर्वांचे 
उदात्त असा अग्नी रक्षण करतो. 

या क्रचेतील रिप म्हणजेच ग्रीकांचा ऱ्हिप. त्याला 
देवानामुपमादम्‌ म्हणजे देवाचे विलासस्थान म्ह्ट्ले 
आहे. मेलूच्या आसमम्ताद्‌ इन्द्रादि देव वास्तव्य 
करून सोमपानादि विलास करतात असे महाभारत 
पुराणादिकात उल्लेख आहेत. हर बेरेजति हे 


पुनः एकदा उत्तरधुव 


देवांचे भोगस्थान आहे अश्ली झोरॅस्ट्रियन परंपरा 
देखील आहे. पुराणात कधी कधी मेरु ध्रुवाश्रमाणेच 
सप्तद्वीपांचा म्हणजे साऱ्या पृथ्वीचा मध्य मानला 
आहे. 

मेरू व हर बेरेजेति यांच्या शिखरावर पक्षी राह- 
तात अशी हिंदू व इराणी परंपरा आहे. प्राचीन ग्रीक 
कथात देखील र्‍ऱ्हिप पवंतावर पक्षांचे थवे राहतात 
अशी वणंने आहेत. मेरू वा ह्र परवतावरूतच पक्षांनी 
सोमवल्ली पळवून आणली अशी हिंदू व इराणी 
परंपरा आहे. गरुडाने मोठा पराक्रम करून स्वर्गातून 
अमृत आणले अशी महाभारतात कथा आहे. 

अश्या या अति दूरच्य़ा प्रदेशात देवी साहाय्य्रा- 
वाचून क्वचितच कोणी जात असे अशी इण्डो-इरा- 
णीय परंपरा आहे. गालवाला गरुड तेथे घेऊन गेला. 
नारदाला विष्णूने दिव्पर शक्‍ती दिली म्हणून तो श्वेत 
वा क्षीरसमुद्रापयंत जाऊन आला. शुकाने आकाश- 
मार्गाने तेथे प्रवास केला, अरिस्ट्यास या 
प्रदेशात गेला तो देखील आपला आत्मा वाटेल तेव्हा 
शरीरापासून वेगळा करून, परत बोलावण्याची अद्‌- 
भूत शक्‍ती त्याच्य़ा ठायी असल्यामुळे. 

संस्कृत वाड्मयात आठ पायाचा शरभ नावाचा 
सिहघाती प्राणी वणिलेला आहे. तो एका उडीत 
दर्‍या पार करू शकतो. हा शरभ काल्पनिक नसून 
अति उत्तरेतील जंगलातला लॉस आहे. याला पूर्वी 
सहा पाय होते. पण त्याला आपल्या सामर्थ्याचा गवे 
झाला म्हणून देवाने त्याचे दोन पाय कापून त्याला 
चतुष्पाद केले अशी कथा उग्निय लोकात प्रचलित 
आहे. उग्निय लोक या प्राण्याला सार्पे किवा शॉर्पे 
म्हणतात. क्रह्धग्वेदातील एका इतन्द्रसुक्तात सोम 
आणण्याच्या कामगिरीत सहायभूत झालेल्या शर- 
भाचा उल्लेख आहे. अथर्ववेदात शरभाला उद्देशून 
एक मन्त्र आहे. 

या सर्व साम्यावरून असे अनुमान निघते की, 
इण्डो-इराणीयर टोळ्यांचा फिनोउग्रीय लोकांशी 
निकटचा संबंध आला व या संबंधांतून उपर्युक्त 
उत्तरध्रवीय कल्पनांचा त्यांच्यात प्रादुर्भाव झाला. 

सोथिथा, ग्रीस व रोम या सर्वांमध्ये भू भाग 
उत्तरेकडे उंच होत जातो अशी कल्पना आहे. सार्‍या 
नद्या उत्तरेकडून वाहतात असा भारतीय, इराणीय 
व सीथियन लोकांचा समज होता. 


१३ 


दुसऱ्या शतकातला भूगोलवेत्ता टॉलेमी याने 
आपला भूगोल सर्माटियाला जाऊन आलेल्या प्रवा- 
शांच्य़ा वृत्तांता्या आधारे लिहिला आहे. तो 
व्हाल्गा नदीला ऱ्हा म्हणतो. आवेस्त्यात रहा नावाची 
नदी हर पवेतातून म्हणजे मेरूतून उगम पावते असे 
म्हटले आहे. अर्थात टॉलेमीची माहिती दक्षिणपूर्व 
युरोपात राहणाऱ्या इराणीभाषी लोकांकडून मिळ- 
विली असली पाहिजे, 


डॉ. गाडन वॉस्सॉन यांनी रशियाच्या उत्तरेकडे 
आक्टिक समुद्रालगतच्या संबेरिया प्रदेशात आाढळ- 
णारी फ्लाय अगॅरिक ही मदइरुम जातीची वनस्पति 
हाच वेदातला यज्ञाच्या वेळी पिण्यात येणारा सोम 
असे प्रतिपादन केले आहे. हा सोम भारतात मिळत 
नव्हता हे “ सोमं मन्यते पपिवान यत्संपिशन्त्योष- 
धिम्‌ । सोमं यं ब्रह्माणो विदुने तस्याइनाति करचन ||” 
“कोणती तरी औषधी कुटणार्‍यांना आपण सोम 
पितो आहोत असे वाटते. पण जो सोम ब्राह्मणांना 
माहीत आहे तो कोणालाच प्यायला मिळत नाही.” 
या क्रचेवरून स्पष्ट आहे. तेव्हा सोम पिण्याचा 
प्रघात सैबेरिया नजीकच्या एखाद्या प्रदेशातला 
असला पाहिजे. 


एकूण सर्वे गोष्टींचा विचार करता डिनीपर ते 
उरल पर्यंतचा दक्षिणपुवे यूरोप हाच प्रदेश आर्यांचे 
मूलस्थान असला पाहिजे, कारण वर दिलेली वणंने 
याच प्रदेशाला लागू होतात, येथील नद्या उत्तरेकडून 
दक्षिणेकडे वाहतात, हा प्रदेश उत्तरेकडे उंच होत 
गेला आहे. व्होल्गा, उरल, डॉन, डिनीपर या सर्वे 
उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वाहतात. यांचा उगम अति 
उत्तरेत अत्यंत दुर्गम प्रदेशी आहे. 

ध्रुव प्रदेशाच्या उल्लेखावरून आये उत्तर घ्रुवा- 
जवळच राहत होते हा टिळकांचा सिद्धान्त मानता 
येत नाही; कारण आयेसमूहामध्ये धरुवप्रदेशासम्बन्धी 
जी माहिती प्रचलित आहे ती तो प्रदेश मानवास 
अगम्य, देवांचे निवासस्थान, अद्भुत गुणांनी युक्‍त 
अशा स्वरूपात आहे. तिच्यात सत्यापेक्षा कल्पनेचा 
भाग अधिक आहे. आर्यांचे स्वतःचेच पुर्वेज तेथे 
राहत असते तर अशा तर्‍हेची परंपरा निर्माण झाली 
नसती. शिवाय सम्भाव्य इतिहासकालात प्राचीन 
आर्यांच्या समाजाइतकी सुधारणा असलेला समाज 


$.! 


अस्तित्वात असण्यासारखी परिस्थिती भ्रुवमण्डळात 
नव्ह्ती. 

डिनीपर ते उरल प्रदेश हा आर्यांचे मूलस्थान 
आहे. असे म्हटल्यावर जमन लोकांचा या मूलप्रदे- 
शाशी कधी सम्बन्ध होता वगेरे प्रश्‍न उद्भवतात, 
इण्डो-इराणियांप्रमाणे, जमंनांचा या प्राचीन आयं- 
जीवनाशी सम्बन्ध दाखवितां येत नाही. त्यामुळे 
वस्तुतः जमन लोकांना आये म्हणवून घेण्याचा 
अधिकार नाही. < 
लेव्हिन यांच्या प्रतिपादनाचे खण्डन 

अज्ञा तऱ्हेचे यृक्तिवाद ऐकले कौ मन स्तम्भित 
झाल्यावाचून राहत नाही. लेव्हिनने सीथियन, ग्रीक, 
इराणीय व भारतीय यात प्राचीन काळापासून 
उत्तरघरुवप्रदेशासम्बन्धी काही खरी, काही दम्त- 
कथात्मक अक्ली माहिती प्रचलित होती एवढेच 
दाखवून दिले आहे. एवढ्यावरून,त्या लोकांचे पूर्वज 
उत्तंरघुवाजवळच्या एखाद्या प्रदेज्ञात राहत होते हे 
कैसे सिद्ध होईल ? नाना फडणीसाच्या एका पत्रात 
फ्रेंच राज्यक्रान्ती व फ्रान्स याविषयी उल्लेख आहे. 
यावरून नाना फडणीस वा त्याचे पूरवंज फ्रान्समध्ये 


राहत होते असे अनुमान काढायचे काय ? 
ज्या डॉ. वारन्‌ यांच्या ग्रन्यावरून टिळकांना 


आर्यांचे पूर्वज उत्तर घुवावर शोधण्याची स्फूर्ती 
झाली त्यांच्या मते सवे मानवजातीचे पूवंजच 
उत्तर. धरवावर राहत होते, केवळ आर्यांचे नम्हे. 
याला प्रमाण म्हणून त्याने सर्वच मानवजातीच्या 
इतिहासातून धुवमण्डळाबद्दलचे उल्लेख काढून 
दाखविले आहेत. असे उल्लेख खरोखरच असतील 
तर लेव्हिन यांच्या युक्तिवादाची ती अयुकक्‍्तापत्ती 
म्हणजे रिडक्झियो अँड भुबसडेम्‌ आहे. सर्व मांनव- 
जातीचा इतिहास पाहिला असता ज्या प्रदेशांचा 
उल्लेख मुळीच सापडत नाही असे कोणते व किती 
प्रदेश पृथ्वीच्या पाठीवर आहेत. याचा मागोवा 
वाँरत यांनी घेतलेला नाही. त्यांनी तसे केले असते 
तर र कोलंबसापयन्त आशिया/यू्रोपला अज्ञात 
असलेल्या अमेरिकेचा सम्भाव्य अपवाद सोडला तर 
सर्व मानवजातीच्या इतिहासात ज्याचा कुठेच 
उल्लेख येत ताही असा कोणताच प्रदेश नाही हे 


त्यांच्या लक्षात आले असते. मग सर्व मानवजातीचे 
मूळ ज्ञात 'पृथ्वीच्या सर्वच प्रदेशात का शोधू नये? 


नैवंभारंते 


जून, १९८२९ 


कोणत्याही जातीचे प्राचीन वाड्मय घेतले तर 
त्यात जगाचा भूगोल सांगणारा एखादा भाग साप- 
डणे साहूजिक आहे, याच न्यायाला अनुसरूत्त महा- 
भारतात सप्तद्वीपा वसुमतीचे वणन आहे. त्यात 
मेख्चाही उल्लेख असला तर त्याचा आर्यांच्या 
मूलस्थानाशी काय सम्बन्ध ? महाभारतात वणि- 
लेल्या इतर प्रदेशांना आर्यांचे मूलस्थान का मानू 
नये? | 

घुवप्रदेशाच्या उल्लेखांचे मूलस्थान शोधण्याच्या 
दृष्टीने महत्त्व नसे तरी असे उल्लेख वेदवाड्म- 
यात खरोखरच आहेत काय हा प्रश्‍न उरतोच. 


तेव्हा भाता लेव्हिन यांनी सुचविलेल्या उल्लेखाची 
चर्चा करू. 


करवेदात ग्रीकांचा ऱ्हिप आहे काय? 


लेव्हिनच्या म्हणण्याप्रमाणे रिप शब्दाचा अथ 
व्हिपियन पर्वेत असा असू शकेल. पण या शब्दाचे 
सायणाने, शत्रु किवा शत्रुत्व वा पृथ्वी असे अर्थ 
केले आहेत. लेव्हिनने उद्धृत केलेल्या ओळीत पृथ्वी 
असा अर्थ केला आहे व तो बरोबर लागू पडतो. 
ऱ्हिप पंत, पृथ्वी वा रिपु यापैकी कोणताही अर्थ 


: सवं ठिकाणी लागू होत नाही. 


प्रस्तुत कूचेत रिप शब्दाचा अर्थ व्हिप पर्वत 


असा न करता पृथ्वी असा केला तरी रिपो 


ञग्र्म्‌ 
म्हणजे पृथ्वीचे अग्न असा उल्लेख टळत नाही, 
सायणाने वे: म्हणजे फिरणाऱ्या, रिपो म्हणजे 


पृथ्वीचे असा अथ केला आहे. फिरणाऱ्या पृथ्वीचे 
अग्र धुवाशिवाय दुसरे असू शकत नाही. पण 
क्रृग्वेदकाली पृथ्वी फिरते याचे ज्ञान होते असे 
भानणे कठिण आहे, कारण पुढे आयंभट्टाने ही 
कल्पना नवीन काढली असे भारतीय खगोल्शास्त्राचे 
इतिहासकार सांगतात, तेव्हा वे: म्हणजे फिरणाऱ्या 
असा अर्थ न करता पक्षांचे असाच अर्थ करावा 
लागतो. पण पृथ्वीचे अग्न ते पक्षांचे प्रिय स्थान असे 
म्हटछे तरी पृथ्वीचे अग्न म्हणजे काय ! घुवच की 
नाही? - 

नाही. असेच म्हणण्याची जरूरी नाही. 
अग्र म्हणजे सर्वात उंच पवंताचे रक १ 
लयाच्या शिकराचा उल्लेख असु शकेल. करग्वेदात 
हिमालयाचा उल्लेख आहे. पहाः- 


पुनः एकदा उत्तरधुव 


यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा, 

यस्य समुद्र रसया सहाहु: । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू, 

कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 

हिमाल्याची सारी शिक्षरे, पृथ्वीसहित समुद्र, व 
दिद्यारूपी बाहू हे सवं ज्याचे ऐदवयं आहे अज्ञा 
कोणत्या देवाला आम्ही हवन करावे? 

*ऱ्हिप हा शब्द अभारतीय आहे. तो वेदातच फक्‍त 
आला आहे, उत्तरकालीन वाळूमयात त्याचा मागमूस: 
देशील नाही. तेव्हा वेदिक आर्यांचा दक्षिणपूर्व युरो- 
पात राहणाऱ्या लोकांशी आलेल्या संबंधांचा तो 
निदशंक आहे. हा संबंध तुटून हजारो वर्षे लोटल्या- 
वर तो संस्कृतभाषेतुन लुप्त झाला, ” असा युवित- 
वाद करणे शक्‍्प आहे म्हणून इतर ठिकाणी आलेल्या 
रिप शब्दाचे विवेचन करणे उपयुक्त होईल. 

रिप शब्द ज्यात आला आहे अद्या साऱ्या क्रचा 
पुढे दिल्या आहेत:- 

न १. 
मानो गुह्या रिप आयोरहन्दभत्‌ मा न आभ्यो 
रीरधो दुच्छूनाभ्य: । 
मा नो वि यो: सख्या विद्धि तस्य न; सुम्तायता 
मनसा तत्तवेमहे 
आम्हाला शत्रूच्या हिसाखू्पी, माया कोणत्याही 
दिवशी न बाधोत. आम्ही कधीही दुःखवश न व्हावे. 
ज्या सख्याच्या बळावर आम्ही तुझी याचना करतो 
त्या सख्यापासुन आम्हाला वियुकक्‍्त करू नकोस. 
आमचे ते सख्य आमच्या सुखेच्छेने जाण. 
न र लट वि ग 
उदित्न्वस्य रिच्यतेंञ्यो धनं न जिग्यूष: । 
य इन्द्रो हरिवाच दभग्ति तं रिपो दक्ष दक्षाति 
सोमिति ॥ 
ज्याप्रमाणे जिकणाऱ्याचे धन सगळ्यात जास्त 
असते त्याप्रमाणे या इन्दाचा सोमाचा वाटा सर्व 
देवांपेक्षा जास्त आहे. त्याला शत्रू मारू शकत 
नाहीत. हरि अदवयूक्त इन्द्रे यजमानाला बल देतो. 
ह मोहा 

अव वेदि होत्राभियंजेत रिपः काहिचद्वरुण घरुतः 

सः 

परि हेषोभिरयंमा वणकतुरुं सुदासे वृषणा उ 

लोकम्‌ ॥ 


१५ 


हे कामपूरक मित्रावरुणांनो, सुदास राजास श्रेष्ठ 
स्थान प्रदान करा. अयज्ञ लोक वरुणाच्या हिंसेचे 
लक्ष बनोत. अर्यमन्‌ देव आमची शत्रूपासून मुक्‍तताः 
करो. 

न 
वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्विच्छत गभायत रक्षस 
संपिनष्टन । 
वयो ये भूत्वी पतयन्ति नक्‍तभिय वा रिपो दघिरे 
देवे अध्वरे ॥ 
- हे मरतांनो तुम्ही प्रजामध्ये अधिवास करता, 
राक्षसांचे पेषण करण्याची इच्छा करता, त्या. 
राक्षसांना धरा. ते राक्षस रात्री पक्षांचे ख्प घेऊन 
येतात, ते यज्ञामध्ये बाधा करतात. 
. -प- _. 
प्र मातु: प्रतरं गृह्ममिच्छन्‌ कुमारो त वीरुधः 
सपंदुर्वी: । 
सिसं न पक्‍्वमविदच्छचन्तं रिरिह्ांसं रिप उपस्थे 
अन्तः । 

ज्याप्रमाणे स्तन्य पिण्यासाठी कुमार गुडघ्यावर 
सरकतो त्याप्रमाणे हा अग्नी पृथ्वी मातेच्या लता 
व त्यांची गृप्त मुळे यांची. इच्छा करीत व तिच्या 
उत्सर्गाखाली पक्व अन्नतुल्थ वनस्पती आणि 
आस्वाद घेत पसरणारी मुळे शोधत पसरतो आहे. : 
- रिपचा ऱ्हिप पर्वत हा अथ पाति प्रियं्या 


प्रमाणेच प्र मातुः प्रतरम्‌ येथे देखील लागू झकेल, 


रिप उपस्थे म्हणजे पृथ्वीच्या उत्सर्गाखाली वा 
उदरात, तसेच रिप पवेताच्या. उदरात असे देखील 
म्हणता येईल. पण इतर कोठेही तो लागू होत 
नाही. १ मध्ये रिप पवेताची गृह्ये आम्हाला न 
मारोत, २ मध्ये रिप पर्वत इन्द्राला मारू शकत 
नाही व ३ मध्ये वरुणाचा रिप पवंत इत्यादींचा 
काही अथं होत नाही. अधिक ठिकाणी लाग 
होण्याच्या दृष्टीने व जास्त चांगला अथे लाग- 
फ्याच्या दृष्टीने पृथ्वी हा अथे सोडून रिप पवत 
हा अर्थ का घ्यावा याचे समर्थन लेव्हिनने दिले 
त्राही, 

एकूण लेव्हितने उद्धृत केलेल्या क्र्ेत घवप्रदे 
शाचा उल्लेख आहे असे मानण्यासाठी एकतर 
क्हग्वेदकाळी 'भ्रमणाची कल्पता होती किंवा वेद- 
कालापेक्षा पुष्कळ अर्वाचीन काळी युरोपात प्रचलित 


१६ 
असलेला व संस्कृतवाड्मयात कूठेही न आढळणारा 
व्हिप हा पर्वंतनामवाचक शब्द फग्वेदात आहे असें 
मानावे लागते. 
' शरभ व सोम 
शरभ हा अति उत्तरेतला शॉर्पे वा लॉस नावाचा 
प्राणी आहे असे म्हणताना लेव्हिनने नामसादृद्या- 
व्यतिरिक्त कोणताही पुरावा दिलेला नाही. लाँस 
हा सिह्षाती आहे असे लेव्हिन म्हणत नाही. 
तसेच त्याचे सहा पाय केवळ पूर्वीच्या अवतारातले 
व काल्पनिक आहेत. सिहधाती व सहा पायाचा 
एखादा प्राणी कुठे असल्याचे दिल्लीच्या पशुगृहा- 
तील तज्ज्ञांनी ऐकले नाही व विश्‍वंकोश्यातही त्या 
बद्दळ काही माहिती सापडत नाही. तेव्हा संस्कृत- 
वाहूमयातील शरभ हा अति उत्तरेतील निवासात 
आर्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेला एक प्राणी आहे असे 
अन्‌मान काढण्यास आधार नाही. 
शरभ ही आर्यांची अति प्राचीन स्मृती असली 
तर त्याचे उल्लेख फक्त उत्तरकालीन वाडूमयातच 
कसे आढळतात ही लेव्हिनला रुखरुख लागून 
राहिली होती, म्हणून क्हमवेदात देखील शरभाचा 
उल्लेख नाहे असें त्याने प्रतिपादन केले. हां तथा- 
कथित उल्लेख असा आहेः- 
विद्वेत्ता ते सवनेष्‌ प्रवाच्या या चकर्थ मधघवंलिन्द् 
सुन्वते । 
पारावतं यत्पुरुसंभृतं वस्वपावृणो: दरभाय कणषि- 
बन्धवे ॥ 
हे इन्हा, सोम पिणाऱ्या यजभानासाठी तू जी 
कर्मे करतोस ती अनन्त आहेत. परावताचे पुष्कळ 
साठवून ठेवलेले धन तू क्रषिबन्ध्‌ शरभाला दिले. 
येथे कृषिबन्ध्‌ शरभ हा शरभ नावाचा प्राणी 
विवक्षित आहे असे समजण्यास काहीच आधार 
नाही. हे एका कूषीचे नाव आहे असे सायण म्हणंतो. 
तेव्हा लेव्हिनने दाखविलेला उल्लेख कपोलकल्पित 
आहे. उत्तरकालीन वाड्मयातील शरभाचीं कल्पना 
व अति उत्तरेतील लोकात प्रचलित असलेली 
लॉस'ची कल्पना सारखी असली तरी त्यावरून एकी 
कडच्या कथा दुसरीकडे पसरल्या या पलीकडे 
काहीच सिद्ध होत नाही. 
शरभाप्रमाणेच सोमंही भारतीय नाही असे 
क्ेन्हिन व्यतिरिक्त. इतरही म्हणतात, अमेरिकन 


' नवभारत 


जून, १९८२ 


आर, वास्सॉन अमॅनिताला सोम म्हणतात. सोमाला 
पाने, फळे व मुळे नसतात, फक्तं बुंधा व टोपी 
असते. हो टोपी डोळ्यासारखी दिसते. सोम लाल 
व सूर्यासारखा असतो. दुपारी सूर्याच्या प्रकाशाने 
तो प्रकाशतो व रात्री चंद्राप्रमाणे रुपेरी दिसतो, 
त्याचा रस सोनेरी असतो वगेरे वर्णन ज्पराला लागू 
होईल असा सोम भारतात सापडत नाही हे एक 
सोमपायी आर्याच्या अभारतीयत्वाचे प्रमाण म्हणून 
सांगण्यात येते. 

पण या मतात अर्थ नाही, फ्लाय अगॅरिक, 
अँमॅनिता, वर्गरेंना सोम म्हणताना वॉस्सान प्रभृतींनी 
या वनस्पती प्राणघातक असतात, उलट सोम 
किंतीही प्याले तरी त्याने प्राण जातो असे कुठेही 
वं्णंन नाही याचा विचार केला ताही. 

शिवाय सोमवल्लीच्या काड्या सपर्णं असतात, 
या वर्णनावरून सोमवल्लीरा पाने नसतात हे वास्सॉत 
यांचे म्हणणे निराधार ठरते. सोमलतेचा रंग 
हरित, काळपर, आणि ताम्बूत असा अनेक प्रकारे 
वणिला आहे. सोमरस दिसण्यात भांगेसारखा 
असावा असे अनेक वेदाभ्परासकांचे मत आहे. 
आवेस्त्यात हउमाबरोबर भांग हा शब्द देखील येतो 
यावरून या मताला पुष्टी मिळते. मूजवत्‌ पवत, 
शयेणावत्‌ सरोवर, आजिकीय देश, तसेच सुषोमा, 
पस्त्या, सिन्धु आदि नद्याकाठी सोम उत्पन्न होतो 
असे उल्लेख आहेत. ही सवे स्थाने हिमालय पर्वत 
ब पंजाबातील डोंगराळ प्रदेश यामध्ये आहेत. 

“ सोमं मन्यते पपिवान्‌ '? या काचेचा सायणाने 
असा अथं केला आहे की जे रासायनिक, यज्ञादि 
क्रियेच्या अंगरूपाने विधिक्त सोमपान न करता 
नुसतेच मजेसाठी सोमपान करतात त्यांता जो सोम 
आह्यण यज्ञामध्ये विधिपु्वंक पितात तो प्यायला 
मिळत नाही. विधिपूर्वक व समाजमान्य रीतीने जो 
स्त्रीसमागम होतो तो विवाह, याव्यतिरिक्त जो 
होतो तो व्यभिचार हीच कल्पता सोमपांनाच्या वैध 
च अवध प्रकाराबंहूल येथें व्यकमंविलो आहे. 

शतपथ ब्राह्मणामध्ये सोमाऐवजी पुतिक म्हणजे 
रानझेर वापरावे असे सांगितले आहे यावरून काही 
लोक शतपथ ब्राह्मणकाळी सोम मिळेनासा झाला 
होता; कारणे आर्यांनी देशास्तर केले होते असे 
अनुमान काढतात. आजकाल साखर दुमिळ झाल्या- 


अनुक्रमणिका 


पुनः एकदा उत्तरधुव 


मुळे साखरेऐवजी गूळ वापरावा असे कुणी म्हटलें 
तर तेवढ्यावरून भारतीयांनी साखर दुमिळ 
असलेल्या ठिंकाणी देश्यान्तर केळे आहे असे अनुमान 
-काढण्यासारखे हे आहे. . । 
लो. टिळकांचे आर्क्टिक होम $ वैदिक उषा 
लेव्हितप्रमाणे धुवप्रदेश्याचे नुसते उल्लेख दाख- 
विल्याने आर्यांच्या मूळस्थानाबद्दल काहीच अनुमान 
काढता येणार नाही. हे लो. टिळकांनी ओळखले 
होते व म्हणून अश्या उल्ठेखात भूतकाळ वापरळेला 
आहे व त्यावरून असे पुर्वी म्हणजे पुर्वजांच्या काळी 
होते असे या उल्लेखात आहे व म्हणून तो मूल- 
स्थानाचा .उल्लेख ठरतो असा त्यांनी युक्तिवाद 
केला आहे. शिवाय आर्यांचे पुष्कळसें धार्मिक विधी 
घ्रुवमण्डळाच्या भौगोलिक परिस्थितीतच फक्त 
दाक्य होते असा त्यांचा दुसरा युक्तिवाद आहे. 
टिळकांच्या ४६९ पृष्ठांच्या ग्रन्यातील प्रत्येक युक्ति- 
वादाचा विचार करण्याची जरूर नाही. जे युक्तिवाद 
ते निर्णायक समजतात त्यांचाच येथे विचार करू. 


 'ुवपक्त 
“तानीदहानि बहुनान्यासन्या प्राचीनमुदिता सुर्यस्य । 
-या ओळीत सुर्याच्या उदयकाली पुष्कळ दिवसं निघून 
गेलेळे होते असे म्हटले आहे. सूर्योदयापूर्वी पुष्कळ 
दिवस निघून जाणे फक्त घुवप्रदेशातच शक्‍य आहे. 
तेथे उषा उगवल्यावर सुर्य उगवायला बरेच दिवस 
लागतात. कटिबन्धातील प्रदेशात उषेच्या उदयानंतर 

सुर्योदयापुर्वी पुष्कळ दिवस जाऊ शकत नाहीत. 


खण्डन . 
सायणानें वरील ओळीत अहानि याचा अथं दिवस 
.असा न करता “ तेजांसि ” म्हणजे बहुवचनी प्रकाश 
असा केला आहे. “ सूर्योदयापूर्वी ज्यावेळी पुष्क- 
ळशी तेजे फाकली होती... ” असा त्याच्या मत्त 
अर्थ होतो. अहानि या पदाचा प्रकाश हा लाक्ष- 
' णिक अर्थ आहे, वाच्यार्थ नाही असा यावर आक्षेप 
येऊ शकतो पण लाक्षणिक अर्थाने येथे अहानि हा 
शब्द वापरलाच नाही असे. म्हणण्यास आधार 

नाही. * 
- वस्तुतः 
'उदिता दै उषेचे 1 
. उषा सूर्याच्या पूर्वी 
न. भा. २ 


येथे लाक्षणिक अर्थ घेण्याची जरूर नाही. 
विशेषण घेतले तर.“ ज्यां दिवशी 
उगवली असे पुष्कळ दिवस गेले.” 


१७ 


असा सरळ अर्थ होतो. उषा उगंवावीः व॑ मग सूर्य 
उगवावा हा क्रम अगणित दिवसापासुन चालत आळा 
आहे असा भूतकालाच्या अनंन्ततेबद्दलचा “विचार 
यात प्रकट झाला आहे. र 

टिळक म्हणतात त्याप्रमाणे “ सूर्याच्या उदयकाली 
बहुत दिवस गेले ” असा अर्थ केला तरी हे दिव्रस 
उषेच्या व सुर्योदयाच्या मधे गेलेले आहेत असे सम- 
जण्यास काहीच प्रमाण नाही. उषा सूर्याच्या उदय 
काली उदितोौ त्याच्या आधी उगवली असे अनेक 
दिवस गेले असाच अथ निघतो. | 
धुवपक्ष 

शशवत्पुरोषा व्युवास देवी या .-ओळीत प्राचींन 
काळी उषा दीघंकाळ पयंन्त प्रकाशत असे, 'असे 
म्हटले आहे. हा ध्रुवीय उषेचा उल्लेख आहे.. 
खण्डन . 

शारवत्‌ म्हणजे नेहमी, पुनः पुनः , अनेकवेळा असे 
अर्थ होतात. प्राचीन कालापासुन न चुकता उषा रौज 
प्रकाशत आली आहे, एखाद्या दिवशी ती उगवलीच 
नाही असे कधी झाले नाही असा या इलोकाचा  स्पॅष्ट 
अथ आहे. “' शश्‍वत्सिद्धेर्पचितबलि भकतिनम्रः 
'परीयाः । ” “ज्या झंकराच्या पावलाला सिद्ध लोक 
शशवत्‌ उपहार अपण करतात त्याला तू भक्तीने 
प्रदक्षिणा घाळ ” असे कालिदासाचा यक्ष. मेघोळा 
म्हणतो. याचा अर्थ उपहार देण्याची क्रिया असण्डं- 
मधे काहीच वेळ न जाता-चाललेली असते असा 
नाही. उपहार अपण करण्याची क्रिया पाच मिनिखात 
देखील संपू शकेल. पण ती शश्‍वत्‌ आहे, म्हणजे 
नेमाने, न चुकता चालणारी आहे एवढाच अथं आहे. 
भुवपक्ष । : 


चक 


यो अक्षेणेव च क्रिया झचीभिविश्‍वक्तस्तम्भ 
| , .___.. __ पृथिवीमुतद्यासू। 
- इस्द्राने एका आसाते दोन चाके धरून ठेवावी 
त्याप्रमाणे पृथ्वी आणि आकाश धरून ठेवले. आहे, 
४ अवंशे द्यामस्ताभयत्‌ ! इंद्राने. खांबाणिवाय माकाश 
घरून ठेवले आहे. ' स सूर्य: पर्युर्‌ वरांसि इन्द्रो 
ववृत्याद्रथ्वेव चक्रा ।' सुय . चाकाप्रमाणे. फिरतो, 
इत्यादि विधानावरून हे स्पष्ट आहे को, . यो भोळी 
लिहिणाऱ्याला एका खांबावर राहणाऱ्या तंबूप्रमॉणे 
आकाश दिसत होते व ते त्या खांबाभोवती एकाचा 


ऱ्ट 


मेरी गो राउंडप्रमाणे, मजाचक्कर प्रमाणे, फिरत 
होते. पृथ्वी व आकाश यांना बांधून ठेवणारा आस 
ह्या पृथ्वीचा आस होय, आकाजझ या आसाभोवती 
फिरताना फक्त धरुवप्रदेशातच दिसू शकते. 

आकाक्ातील सुयं, चंद्र, तारे व ग्रह आधारा- 
शिवायच कसे राहतात हा प्रत पडणे स्वाभाविक 
आहे. आकाझ् व पृथ्वी एकमेकांवर त कोसळता, 
आपापल्या जागी राहतात असे हे साधे विधान आहे. 
खांबाशिवायच आकाशाला धरून ठेवले आहे, 
य वाक्यावरून फ्कचाकाराला अभिप्रेत असलेल्या 
साचे कार्य एखादा खांब तंबूला धरून ठेवतो 
त्याप्रमाणे आकाह्याला धरून ठेवणे हे आहे, 
आकाळझख्पी घुमटाच्या चक्राकार गतीला अन्वित 
करणे हे नाही.हे स्पष्ट आहे. तसेच सुय चक्राकार 
फिरतो हे विधान घुमंटासारख्या आकाशातून रोज 
पूर्वेकडून पद्चिमेकडे जाणाऱ्या सूर्याला देखील लागू 
आहे. 


रथाच्या आसाच्या टोकाशी असलेली दोन्ही चाके 
फिरतात. येथे आस म्हणजे पृथ्वीचा आस व चाके 
म्हणजे उत्तरधुवावरील निरीक्षकाला, स्वत:भोवती 
फिरणारे आकाश व फिरणारी पृथ्वी अभिप्रेत आहे, 
असे म्हणता येत नाही; कारण अज्या निरीक्षकाला 
अंतरिक्षच फक्त फिरताना दिसते, पृथ्वी फिरताना 
दिसत नाही. रथाचे एकच चाक फिरताना दिसते 
व दुसरे स्थिर दिसते म्हणून रथाचा आस व त्याची 
चाके यांची उपमा गैरलागू आहे. पृथ्वी फिरताना 
दिसत नसली तरी ती फिरते हे ज्ञान क्रूचाकाराला 
होते म्हणून पृथ्वी व अंतरिक्ष ही दोन्ही रथाच्या 
चैक्राप्रमाणे फिरतात असे त्याने म्हटले अली पळवाट 
काढण्याची सोय नाही, कारण रथाची दोन्ही चाके 
एकाच दिद्ेने फिरतात, उलट सापेक्ष गतीच्या तत्त्वा- 
अरंमाणे आकाश व पृथ्वी विरुद्ध दिक्षेने फिरतात. 


वस्तुतः येथे खगोलांच्या फ़िरण्याशी. आसाचा 
श्व्बन्च नसुत्त दोन चाकांना एकमेकावर आदळ न 
देता जराफयाश्रल्यय जायी ठेवण्याचे आसाचे कार्यच 
फक्त वितफ्षित आहे. | 


नवभारत 


जून, १९८२ 


भुवपक्ष 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो 
अश्विनावधायि । 
एह॒ यातं प्थिभिदेवयानेविद्यामेषं- वुजनं जीर- 
दानूम्‌ ॥ 
हे अशविनींनो, हे स्तोत्र तुमच्या प्रति आहे. 
भाम्हाला अंधकारातुन तारून देवयान मार्गाने या. 
आम्हाला अन्न, हकती व जयदायी संपत्ती या, 
प्रमे पन्या देवयाना अदृश्रन्नमधन्तो 
वसुभिरिष्कृतास; । 
अभूदु केतुरुषसः पुरस्तात्म्रतीच्यागादधिहम्येंम्य: || 
“आपल्या महालातून निघणाऱ्या उषेचा ध्वज 
फडकल्यामुळे तेजस्वी व सुखद देवयान म्हणजे 
उत्तरायण सुरू झाले आहे. 
सूये विषुववृत्ताच्या उत्तरेस जाऊ लागला की 
उत्तरायण सुरू झाले असे म्हणतात. या उत्तरायणात 
कटिबन्धातील प्रदेशात उन्हाळा व धुव प्रदेशातला 
लांब दिवस सुरू होतो. उषा उगवल्यामुळे देवयान 
म्हणजे उत्तरायण सुरू झाले हे विधान फक्त उत्तर- 
घ्रुवावरच शक्‍य आहे. इतर ठिकाणी उषा रोजच 
उगवते. तिच्या उगवण्याने उत्तरायण सुरू होत नाही. 
खण्डन 


देवयान या झब्दाच्या उत्तरायण या अर्थावर 
ही सारी इमारत उभी आहे. देवयान या शब्दाचा 
यथील अथं देवांचा म्हणजे तेजोगोलांचा मार्ग 
म्हणजे आकाश हे स्पष्ट आहे. नारद सुर्याच्या उदया- 
वृत्तिपथाने म्हणजे ज्या मार्गाने सूर्याच्या उदया'ची 
अनेक आवतंने होतात, त्या आकाडदामार्गाने जात 
होता असे कालिदासाने म्हटले आहे. ' उपवीणयितुं 
ययी रवेरुदयावृत्तिपयेन नारद: । ' - कालिदास 
उत्तरघ्रुवावर राहात होता असे टिळकांचे मत 
नाही असे असुन तो आकाजझाला रवीच्या आवृत्तीचा 
म्हृणजे चक्राकार गतीचा पथ असे म्हणतो हेही 
या सस्बन्धात लक्षात घेण्यासारखे आहे. आकाह 
या अर्थी कालिदासाने देवयानासारखेच ज्योतिष्पथ 
वगैरे आणखी दुसरे समानार्थी शब्द वापरले आहेत. 

दुसर्‍या भक्षवेचा अथे सायणाने असा केला आहेः- 
“ तेज़ांनी संस्कुत व अहिसक्र असा देवांचा मार्ग 
दिसु लागळा आहे. पूर्व दिल्षेला उषेचा ध्वज 


अनुक्रमणिका 


पुनः एकदा उत्तरधुव 


दिसतो, उन्नत प्रदेश्ावरून ती पटिचिमेकडे- 
आमच्याकडे येते आहे. ” म्हणजे येथे सूर्याच्या 
पूव-पद्चिम गतीचा निःसंदिग्ध उल्लेख आहे. येथे 
उषा पूर्वेकडे उगवळी आहे असे स्वतः टिळकही 
भाषांतर करतात. उत्तरध्रुवावर उषा पूर्वेकडे उग- 
वत नाही व उषा पुर्वेकडे उगवलो असे म्हणणारा 
कवी आता उषा उगवली त्या अर्थी उत्तरायण सुरू 
झाले असे म्हणणार नाही. 
घुवपक्ष र 

प्राचीन परंपरेमध्ये दक्षिणायनामध्ये मृत्यु येणे 
वाईट समजतात. इच्छामरणी भीष्म यामुळेच 
उत्तरायणाची वाट पहात शरपंजरी पडला होता. 
पारक्यांच्या आवेस्त्यामध्ये देखील |दक्षिणायनाबद्दल 
हाच पूर्वग्रह आहे. दक्षिणायनात म्हणजे हिवाळ्यात 
मृत्यु आला असता काय करावे असे विचारले असता 
अहुरमझ्दा म्हणाला ” एक खड्डा खणून त्यात प्रत 
एकदोन रात्री वा महिनाभर पुरून ठेवावे, तोपर्यंत 
पक्षी उडू लागतील, वनस्पती वाढतील, पूर वाहतील 
व वारा जमिनीवरील पाणी शोषून घेईल, यावरून 
हे सिद्ध होते की हिवाळा म्हणजे भ्रुवीय रात्र, ती 
संपल्यावर म्हणजे सुर्योदय झाल्यावर अन्त्यविधी 
करावा, हे पक्षी उडू लागतीळ वगेरे वर्णनावरून 
स्पष्ट आहे. श्रुवप्रदेशात हिवाळ्यात म्हणजे लांब 
रात्रीच्या काळात अंत्यविधीसारखे व्यवहार करणं 
अशक्‍य होते; कारण त्यावेळी घराबाहेर अतिशय 
थंडी व अंघार असे. दक्षिणायतात मरणे याप्रमाणं 
आप्तेष्टांना त्रास देणारे होते; म्हणून त्याविरुद्धचा 
ग्रह निर्माण झाला. 
खण्डन 

हिवाळ्यात मरण्याविरुद्ध कटाक्ष असता ी तर 
हिवाळ्याभर अंत्यविधी करू नये असे का म्हटले 
नाही ? रात्र व महिने अक्षी भाषा वांपरायंची काय 
जरूर होती ? हिवाळ्याभर प्रेत ठेवंणे शकय नव्हते 
असे मानले तर एकदोत रात्री थांबून काय साधणार 
होते ? अग्नीचा उपयोग माहीत नव्हता काय? 
बाहेर जाणे कठिण असलें तरी जे लोक मंडपात 
होमकुंड पेटवून अंश्‍वमेघासारखे यज्ञ करीत, त्यांना 
प्रेत घरातच जाळणे शक्‍य नव्हते काय? 

पक्षी उंडू लागतील या वणंनावरून ही वेळ सका- 
ळची होती असे म्हणायचे तर पूर वाहतील, वारा 


१९ 


पाणी शोषून घेईल वंगेरे वणंनाची काय वोट? या 
गोष्टी सूर्योदयाच्या वेळीच होतात कायं? 
दुसरा आक्षेप असा की वेदकाली प्रेताचे दहन 


: करण्याची चाल नसुन प्रेते पुरण्याची चाल होती' असे 


१०.१८ या सुक्‍तावरून काही लोक म्हणतात. सोये- 
णाच्या अनुसार पुरण्याची भाषा अस्थिकुंभालां उंहॅ- 
शून आहे, मृतदेहाला उहेशून नाही. तरी या अर्थाचे 
स्पष्ट झब्द सुकतात नाहीत, तेव्हा टिळकांचा युक्‍्ति- 
वाद मानण्यासाठी प्रेते पुरण्याची चाल नव्हती असें 
सिद्ध होणे आवश्‍यक आहे. कारण आवेस्त्यामंधीलं 
वचनावरून प्रेत महिनाभर पुरून ठेवणे शक्‍यं होते; 
तरी अंत्यविधी शक्‍य नव्हता असे दिसतें. प्रेंत पुरणे 
शक्‍य होते तर प्रेत पुरण्याचा अंत्यविधी का. शक्‍ॅयं 
नव्हता ? अर्थात हा अंत्यविधी प्रेत पुरण्याव्यंतिरिक्‍ते 
दुसरा काही तरी होता. 
धुवपक्ष 

ऐतरेय ब्राह्मणामध्ये अदिविनशस्त्र नावाचा एकं 
विधी आहे. या विधीचा काल “ ऊध्वंमधेरात्राद्‌ 
प्रकाश्ीभवस्यानुविष्टम्मम्‌ ” म्हणंजे जेव्हा रात्रीचा 
अंधार उषेच्या प्रकाशाने नाहीसा होत असतों ती. 
क्रग्वेदात ७६७२ व ७१६७1३ या तत्चात हातचे 
काळ सांगितला आहे. या विधीत हजार क्रकंवा 
म्हणाव्या लागतात. या हजार त्रचा म्हटल्यावर 
देखील सुर्योदय झाला नाही तर क्हगेदांची दहाही 
मण्डले म्हणावी असे. आपस्तम्बाने म्हटले आहे. 
उषेच्या उदयापासून सुर्योदयापर्यन्त एवढा वेळ फक्त 
घ्रुवप्रदेशातच लागूं शकतो. 
खण्डन 

या युक्तिवादावर सहिजिकच असा प्रश्‍न उप- 
स्थित होतो की हा विधि ज्या ऐतरेय ब्राह्मणात 
सांगितला आहे ते धुवप्रदेशात रचले गेले. असे 
टिळकांचे म्हणणे ताही, मंग ऐतरेय ब्राह्मणाने 
घ्रुवप्रदेशातच फक्त शकय असलेला असा विधी 
कसा सांगितला ? असा विधी पूर्वी होता असें शद 
ऐतरेय ब्राह्मण वापरीत नाहीं, वतमान विधीनच 
सांगत आहे. पूर्वीच्या प्रथा गैरलागू असल्या तरी 
चालू राहतात या तत्त्वावर याची उपपत्ती लागतं 
नाही, कारण अशा प्रथा चालू राहंण्यांस त्या 
शक्‍यतेच्या कोटीतल्या असल्या पाहिजेत. तेव्हा 


अनुक्रमणिका 


२० 


ऐंतरेय॑ ब्राह्मण ध्रुवप्रदेशीत रचले गेले असे मानल्या. 


शिवाय टिळकांचा अर्थ उपपन्न ठरत नाही. 
. शिवाय विधीचा काल सांगणाऱ्या वाक्याची 


ओढाताण. केल्याशिवाय धुवपक्षीय अर्थ त्यातून-- 


निघत नाही. अधेरात्रीनन्तर प्रकाशीभाव स्थिर 
होईपयंन्त. असा या वाक्याचा सरळ अथे आहे. 
वि स्तम्भ म्हणजे स्थिरीभाव व अनु म्हणजे 
जवळ किंवा पर्यन्त जसे अनुगंगं वाराणसी, म्हणजे 
वाराणसी ग्ंगेजवळ आहे. उषेनन्तर पुणं सूर्योदय 
होईपर्यन्त या टिळकांच्या अर्थातील उषेनस्तर हा 
अर्थ कुठून आला.हे कळत नाही “ ऊध्वंमधं रात्राद्‌ *, 


असे आधी झब्द नसते तर प्रकाक्षीभावस्यानुविष्ट-.. 
म्भम्‌॒ याचा अथे प्रकाशीभावाच्या क्रियेशी सम- 


काळ असा करता आला असता.. पण '“ उध्वंमर्ध- 
रात्राद्‌ असे स्पष्ट शब्द असल्यावरदेखील तसा 
अथे केल्याने अधंरात्रीनन्तर हे शब्द निरथंक ठर- 


तात. सरळ अथे केल्यास मध्यरात्रीपासून सुर्योदया- 
पर्यन्त या विधीचा काल आहे हे स्पष्ट आहे. 


व हा काल पाच सहा तासांचा आहे. हजार दोन 
हजार सुकते म्हणण्यास पूरेसा आहे. 

,टिळकांनी वेदाच्या ज्या दोत क्रवांचा. हवाला. 
दिल आहे. त्यात अदिवनशस्त्राच्या विधीला चोवीस 
तासाहून देखील अधिकं वा धुवीय उषेइतका काळ 


लागतो हे कुठे म्हटले आहे याचा खुलासा केलेला. 


नाही. संबंधित फ्रूचा अशा आहेत:- 
अश्लोच्यग्नि: संमिधानो अस्मे उपो अदृश्रन्तमस- 


दिचदन्ता: । 


अचेति केतुरुषसः पुरस्ताच्छिये दिवो 


दुहितुर्जायमान: ॥ 


अभि वां नूनमदिविना सुह्ोता स्तो्मः सिशक्ति 

उ. दन नासत्या विवक्वान । 

पुर्वीभिर्यातं पथ्याभिरवाक्‌ स्वविदा वसुमता 

व - र्थेन ॥. 

: समिद्ध अग्ती प्रकाशत आहे. अंधकाराचा अन्त 

होकत उषा दिसु लागली आहे. या आकाशदुहितेचा 
ध्वज दुरून दिसतो आहे. | 


हे. अश्विनींनो तुम्ही स्वविद व धनसंपन्न रथाने 


आपल्या पुरातन मार्गाने जवळ या. होता तुमची 
स्तोत्रांमी पूजा करीत आहे. 

,यात अद्विनदस्त्राचा काळ उषेनंतर व सूर्योद- 
याज्याः पूर्वीचा आहें असे कुठे म्हटले माहे? 


नवभारत 


* नाही. 


जून, १९८२ 
हजार सुकते म्हटल्यावर देखील सूर्योदय न च 


. झाला तर क्रवेदाची दहाही मण्डले म्हणावी या 


सुचनेवरून सूर्यदर्शनाची वेळ निश्‍चित सांगता येणार 
नाही अश्या एखाद्या घटनेला उद्देशून हे वाक्य आहे हे 
स्पष्ट होते. धुवप्रदेशातील़ सुर्योदय ही अनिश्‍चित 
घटना नाही. वर्षानुवर्षीच्या वास्तव्याने सुर्योदय केव्हा 
होणार हे तेथौळ रहिवाशांना नक्की कळण्यासारखे 
होते. म्हणून सुर्योदय न च झाल्यास काय करावे हे 
सांगण्याची गरज नव्हती. तेव्हा धुक्याने झाकल्या 
गेल्यामुळे सुर्यदश्ंत न होण्यासारख्या अनिश्‍चित 
घटनेचा येथे उल्लेख असला पाहिजे. 
भुवपक्ष 

व्युष्ट्ये स्वाहा, उदेष्यते स्वाहा, उद्यते स्वाहा या 
वाक्यात प्रकागलेली, पुढे उगवणारी व उगवत 
असलेली असे उषेचे तीन भेद केले भाहेत. भारता- 
तळी उषा एवढी अल्पकालीन आहे की तिचे असे 
बारीकसारीक भेद करणे निरथेक आहे. तेव्हा ही 
धुव प्रदेशातली उषा असली पाहिजे. 
खण्डन 


_ मागे प्रकाशून गेलेली म्हणजे पुर्वीच्या दिवसांची, 
पुढ उगवणारी म्हणजे पुढील दिवसांची व उगवत 
असलेली म्हणजे भाता डोळ्यासमोर असलेली असा 
या वाक्यांचा सरळ अर्थ आहे. समोर दिसत असलेल्या 


वनी है तीन भाग आहेत असते समजण्यास आधार 
नाही. . 


. धुवपक्ष 


11 ०. डू सग 
* हे उषे लवकर प्रभात होऊ दे, अश्ली रेंगाळू 


: नकोस,” असे म्हटले आहे यावरूनही धुवप्रदेशातली 


दी्घं उषा असली पाहिजे, 
खण्डन 
सम्बन्धित कचा अक्ली आहे :- 
व्युच्छा दुहितद्विवो मा चिरे तनुथा अपः । 
नेत्या स्तेनं यथा रिपृं तपाति सुरो अचिषा ॥ 
टिळकांनी यातील दुसऱ्या ओळीकडे लक्ष दिले 
नाही. मार्गातील स्तेनाप्रमाणे म्हणजे चोराप्रमाणे 
प्रकाशमान सुयं तुला त्रस्त न करो असे दुसर्‍या 
ओळीत म्हटले आहे. टिळकांना हा अथे अमान्य 
इसर्‍या ओळीत सूय तुला न तापवो असे 


उषेला म्हटले नसल्यामुळे पहिल्या ओळीत उघेला . 


पुनः एकदा उत्तरधुव 


५ आपला कारभार लवकर आटप, आता पुष्कळ 


झाले असे बजावले आहे ” असे म्हणण्यात वदतो 
बप्नाघात आहे. सूर्याने उषेला तापवल्याशिवाय.तिचा 
अस्त होणार कसा ? न 


म्हणणारा कवी, उषेला कण्टाळून सूर्योदयासाठी 
आतुरता तर सोडाच, उषा लवकर उगवो पण 
सुर्योदय मात्र लौकर न होवो, म्हणजे उषाच दीघे- 
काल टिको अशी अगदी विरुद्ध इच्छा व्यक्‍तवीत 


आहे. ही इच्छा घुवनिवाशाची नसून भारतातल्या 


कडक 'उन्हाळथाने त्रासलेल्या क्नचाकाराची आहे 
यात दांका नको. 

भुवपक्ष | 

कियात्या यत्समया भवाति या व्यूपुर्याइच नूनं 

न व्युच्छान्‌ । 

अनु पूर्वा कृपते वावशाना प्रदीध्याना 

कही । शेली . (तै भिरेति॥ 

गेलेल्या ब येणाऱ्या अश्या दोन प्रकारच्या उषा 


धरून फारच दीघंकाल होतो. घ्रुवप्रदेशातील दोघं 


उषेच्या निरनिराळ्या अवस्यांना निरनिराळ्या उषा 


म्हटले आहे. उषेच्या या सार्‍या अवस्था मिळून बराच 


दीर्घे काळ होतो. मूरने तर गेलेल्या व येणाऱ्या 
उषांच्या-मंध्ये दीर्घ काल जातो असा अथे केला 
आहे. हा अर्थ तर धरुवप्रदेशाला सरळच लागू होतो.. 
कारण एक उषा गेल्यानन्तर दुसरी यायला कित्येक 
दिवस लागू हकतात. 
खण्डन : 

वस्तुतः उषेचा अनेकवचनी उल्लेख घ्रुवसिद्धा- 
न्ताला पोषक नसून मारक आहे. एकाच दीघ उषेच्या 
निरनिराळ्या अवस्थांना बहुवचन लागू होतें ते 
दूरान्बयाने. निरनिराळ्या दिवशी उगवणाऱ्या 
उषांना ते सरळच लांगू होते तेव्हा आजपंर्यन्त 
गेलेल्या व पुढे येणाऱ्या उषा मिळून बराच दीधं काळं 
होतो असे कवीला म्हणायचे आहे. कित्येक पावसाळे 


म्हणजे कित्येक वर्षे असा अथ होतो, फक्त पावसा-. 


ळ्यांचाच काळ द्योतित होत नाही. त्याचप्रमाणे 
अनेक उषा म्हणजे अनेक दिवस. गेलेले व येणारे 
दिवस मिळून जो अनन्त काल होतो त्यांचा निदेश 


येथे कवी करीत आहे. 


मार्गातील चोराप्रमाणे सुय तुला. त्रास न देवो. असे 


जोषमन्या- 


१4 

धुवपक्ष 
अव्युष्टा इन्नु भूयसीरुषासः आ नो जीवान्‌ वरुण 
| तासु शाधि 1 


पुष्कळशा उषा अजून पूर्णपणे प्रकाश्वित झाल्या 
नाहीत. हे वरुणा आम्ही त्या उषा प्रकाशतील 
तेव्हा जिवन्त राहु असे कर. 


उषा अजून प्रकाशल्या नाहीत म्हणजे दीधकाळ 
उषा राहिली तरी अजून सूर्योदय झाला नाही. हे 
घ्रुवप्रदैश्षाचे वर्णन आहे, कारण कटिबन्यातील 
प्रदेशात प्रत्येक उषेनन्तर सूये उगवतोच तेव्हा 
पुष्कळशा उषा प्रकाशल्याच नाहीत हे वर्णेन लागू 
होत नाही. .धरुवप्रदेशात मात्र पुष्कळशा उषा 
विराजत असताना लोटलेले अनेंक दिवस म्हणजे 
चोवीस तासांची अनेक आवतंने हे शब्दप्रयोग लागू 


. होतात. 


खंण्डन 

उदयाची उषा अजून प्रकाशळी नाही असे 
म्हणण्यास धुवप्रदेश कशाला पाहिजे ? उषा प्रका- 
दाणे म्हणजे सुर्योदय हा अथ विचित्र आहे. उषा 
देखील प्रकाशमयच असते. उषा प्रकाशली पण सुर्यो- 
दय झाला नाही असे कंवी कुठेच म्हणत नाही. भविष्य- 
काळातल्या उषा अंजून प्रकाशल्यां नाहीत असे हे 
साधे वाक्य आहे, व हे वरुणा, या. भविष्यकाली 
आम्हाला जिवन्त राहू दे अश्यी कवी प्राथना करीत 
आहे. ध्रुवीय उषेचा काळ आपण या काळानन्तर 
जिवन्त राहू की नाही अशी झंका वाटण्याइतका 
लाम्ब नाही, उळट रोज उगवणाऱ्या भविष्यकालीन 
उषा अनन्त असल्यामुळे अश्या किती उषा पाहणे 
आपल्या नशिबात आहे असा प्रश्‍न उपस्थित होणे 
साहजिक आहे. 


येथे उल्लेखिलेल्या उषा या रोज उगवणाऱ्या उषा 
नाहीत हे दाखविण्यासाठी टिळकांनी “व्यृष्ट यातील 
वि था उपसर्गाचा आधार घेतला आहे. त्यांच्या मते 
वि म्हणजे फुल्ली. जी उषा व्युष्ट नाही म्हणजे 
पूर्णपणे प्रकाशली नाही ती प्रकट होऊन देखील. 
तिच्या नन्तर सूर्योदय झाला नाही असा अर्थ निघतो. 
उषा खूप वेळ राहून देखील सुर्योदय क्षाला नाही हे 
वर्णन रोजच्या उषेला लागू होत नाही. ” 


२२९ 


वि या उपसर्गाच्या गवताच्या काडीच्या आरधारा- 
वर उत्तरघ्रुवाची आगगाडी जाईल इतका भक्कम 
पूल बान्घण्याचा हा प्रयत्न आहे. एकतर वि या 
उपसर्गाचा फूल्ढी असाच अर्थ होतो असे नाही. 
विचा नेहमीचा अथं विद्षेषेण असा आहे, शिवाय वि 
म्हणने फुल्छी असा अथे करेला तरी ज्या उषेतन्तर 
सुर्योदय झाला त्या उषेलाच व्युष्ट म्हणजे पूर्णपणे 
प्रकाहलेली असे म्हणणे विचित्र आहे. सूर्योदयाचे 
वरणेंन “ आता उषा प्रकाशित झाली ” या शब्दांनी 
कोणी करील काय? सूर्योदय झाल्यावर उषा, 
सुर्योदयानन्तरच्या चन्द्रतारकाप्रमाणे दिसेनाशी होते. 
सुर्योदयानन्तर चन्द्र प्रकाशित झाला' किंवा तारे 
प्रकाशित झाले असे कुणी म्हणेल काय ? 


मुवपद्त 
समान ऊध्ध्वे अधि संगतासः 
सु जानते त यतन्ते मिथस्ते. ।. 
ते देवानां न मिनन्ति व्रतान्यमधधेन्तो 
वसुभिर्यादमाना; ॥। 


उषा एकाच ठिकाणी असुन भाण्डत नाहीत असे 
या क्रवेत म्हटले आहे. चोवीस तासांच्या एकेका 
भागात विभागलेल्या एकाच उषेचा हा अनेकत्वाने 
उल्लेख आहे. निरनिराळया दिवशी उगवणाऱ्या 
उषा एकाच वेळी एकाच ठिकाणी कुठे नसतात ? 
तेव्हां उषा एकाच जागी असुन भाण्डत नाहीत हे 
विधांन रोज उगवणाऱ्या उषांना लागू होत नाही. 


सखण्डन 

चोवीस तासांच्या अनेक खण्डात विभागलेल्या 
घ्रुवप्रदेशातल्या उषा तरी एकाच- वेळी एकाच 
ठिकाणी कुठे असतात ? त्यादेखील निरनिराळ्या 
दिवशी उगवणाऱ्या उषाप्रमाणे एकामागून एकच 
येंतात. उलट असें देखील म्हणता येईल की कॅटि- 
बन्धात उगवणारी उषा रोजे साधोरणपणे एकाच 
जागी उगवते, तिच्या उदयस्थानातीले फेरंक रोज 
कळण्याइतकां स्थूल नसतो. उल्ट उंत्तरघुवावरची 
उषा चोवीस तोसात सार्‍या क्षितिजांची प्रदक्षिणा 
करते, तेव्हा उषा एकाच जागीं उगवतात हें विधान 
घ्रुवप्रदेशातील उषेपेक्षा कटिंबन्चातील उषेलाच 
अधिक लागू आहे. 


जून, १९८९ 


भरुवपक्ष 

खरोखर एकच उषा आहे असे अनुवाकात म्हटले 
आंहे यावरून अनेक उषा निरनिराळ्या दिवदलींच्या 
नसुन एकच सलग उषा विवक्षित आहे. अशी उषा 
घुवप्रदेशातच असते. 
खण्डन' 

धुवप्रदेशात तरी एकच व सलग उषा कुठे असते ? 
दर वर्षीची उषा नवीन नसते काय! एका वर्षात 
एकच उषा असते असे म्हटले असते तर गोष्ट वेगळी 
होतो. शिवाय “ अग्नियंथंको भूवनं प्रविष्टो रूपं रूपं 
प्रतिरूपो बभूव ” एकच अग्नि अनेक ख्पांचा झाला 
या वाक्यावरून अग्नीची निरनिराळ्या वेळी, निर- 
निराळ्या ठिकाणी पेटविलेला नसतो, एकच सलंग 
अग्नि आहे असे म्हणता येईल काय? 
धुवपक्ष 

शशवतीर्नावपूज्यन्ति न ग्रमन्त्यन्तम्‌ । 


"7 उषा शदवतू आहेत, त्या अवपृक्‍्त म्हणजे विभक्त 


नाहीत वर्‍त्यांना अन्त नाही, असे म्हटले आहे. हे 
वर्णन. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या. एकाच उघेचे असू 
शकते. 
खण्डन 

| विभक्त नोहीत म्हणजे एकमेकाला टेकलेल्या 
आहेत मोन अथे केलां पाहिजे काय? एका कळ- 
पात राहणारे प्राणी विभक्त नाहीत, एका कळपातंला 
प्राणी दुसऱ्या कळपात गेला को तो कळपापासून 
विभक्त झाला असे म्हणता येईल. पण प्राणी विभक्‍्त- 
न होता. एका कळपात असतात तेव्हा. ते एकमेकाला 
चिकटेळे असतात काय ? | 

आ म्हणजे नेहमी. व अनन्त या विश्षेषणांचा 
तर ध्रुवीय उषेशी काहीच संबंध नाही, कोणतीही 
उषा जेवटळी म्हणता येत नाही, या. अर्थी उषा 
अनन्त आहेत व त्यांच्या उयवण्याला कधी लण्ड 
पडत नाही यां अर्थी त्या शद्वदु आहेत. 
श्रवंपक्षं 

सदुशीरद्य सदृशीरिदु इंवो दीघ सचन्ते वरुणेस्य 
धाम । 
रियरित' 
संच: |. 


अनवययोस्त्रिशतं योजनान्येकैका क्रतं प 


पुनः पकदा उत्तरधुव 


आज वा उद्या सारख्याच अशा या निर्दोष उषा 
तीस योजने परिक्रमा करतात, 


येथे योजन शब्दाचा अथ देनिक मार्ग असा आहे. 
युज म्हणजे जोडणे या धातूपासून योजन शब्द काला 
आहे. एकदा रथ जोडला कौ एका दमात तो जितके 
अन्तर जाऊ झकतो त्याला योजन म्हणतात, 
याच आधाराने पुढे योजन शब्दाचा अथे दिवस- 
भराची मजल असा झाला. वरील क्रवेत उषांचे 
योजन म्हणजे त्यांची मजळ तीस योजने आहे असे 
म्हटले आहे. दुसऱ्या शब्दात चोवीस तासांच्या तीस 
टप्प्यांनी म्हणजे तीस दिवसात आपल्या आकाशाच्या 
फेऱ्या पुऱ्या करणाऱ्या ध्रुवीय उषेचा हा उल्लेख 
आहे. 
खण्डन 


योजन शब्दाचा योजन असाच अर्थ का घेऊ नये 
याचे टिळकांनी दिलेले कारण समथंतीय नाही. सूर्य 
तीस योजनांच्या अंतरात उगवलेला दिसतो म्हणून 
उषेचा पल्ला तीस योजनांचा आहे. असे सायण 
स्पष्टीकरण करतो. सूये क्षितिजाच्या सोळा अंश 
खाली असतानाच दिसु लागतो. एक अंश म्हणजे 
साठ मैल म्हटले तर १६० मैलाच्या अंतरात सूय 
उगवलेला दिसतो असे म्हणता येईल. पण तीस 
योजने म्हणजे फक्त २४० मैल होतात, तेव्हा हे 
स्पष्टीकरण टिळकांच्या मते चूक आहे, प्रण वैदिक 
नचांचा अर्थ |करताना आधुनिक खगोलक्षास्त्राच्या 
दृष्टीने चूक असलेळे विधान क्चेत अभिप्रेत असू 
शकत नाही असे गृद्वीत धरणे चूक आहे. सायणाची 
समजूत जशी आधूनिक खयोल्हास्त्राच्या दृष्टीने 
चूक होती तशीच क्हःचाकारात्ती देखील असु शकेल. 

शिवाय योजन याचा एका दिवसात काटता 
येण्याइतके अन्तर असा अथ मान्य करेला तरी उषेचा 
पल्ला तीस योजने आहे हे त्रचाकाराचे विधान 
आधुनिक खगोल्शास्त्राच्या दृष्टीने देखील बरोबर 
ठरते. भारतीय अक्षांशात उषेचा सन्धिप्रकाश 
साधारण अर्धा तास दिसतो; म्हणजे उषा उगवायच्या 
अर्धा तास आधीच तिचा प्रक्राक्ष दिसू लागतो. 
एवढ्या बेळात पृथ्वी ४५० ते ५०० मैल वळते. 
म्हणून उषा एकाच वेळी साधारण ४५० मैल लांब 
पूवेपश्‍्चिम रेषेवर दिसत असते. एकच दिवसाची 


६. 


मजल आठ कोस म्हणजे सोळा मेळ असे बाणभट्टाने 
हषंचरितात सांगितले आहे. 


* प्रयाणक्रोशसंख्यापक॥ अष्टावदीयन्त प्रहारा: 
पटहे पटीयांसः । ” प्रयाण किती कोसांचे आहे हे 
दर्शविण्यासाठी नगाऱ्यावर आठ जोरकस प्रहार केले 
गेले. तेव्हा योजन म्हणजे दिवसाचा पल्ला सोळा 
मैलाचा होतो व तीस योजने म्हणजे बरोबर ४८७ 
मैल होतात. मोठ्या प्रयासाने योजन शब्दाचा जो 
अर्थ शोधून काढला तो घेतल्याने देखील घ्रूव- 
सिद्धान्त सिद्ध होण्याऐवजी भारतीय अक्षांशांचाच 
काटेकोर वैदिक उल्लेख सिद्ध होतो. 


टिळकांचे आर्किटिक होम: लांब दिवस 
आणि लांब रात्री 


घुवप्रदेशातील उषा लांब असतात त्याचप्रमाणे, 
दिवस व रात्री देखील त्याच प्रमाणात लांब असतात. 
वेदातील उषांची वर्णने फक्त उत्तर घ्रुवावरील 
उषांनाच लागू होत असतील तर दिवस व रात्र 
यांची वर्णने देखील धुवप्रदेशीय दिवसरात्रींनाच 
लागू असली पाहिजेत. टिळकांच्या मते असेच 
आहे. टिळकांनी दाखविलेल्या या वर्णनांचा आता 
क्रपराः विचार करू. 


झुवपद्ध . 

“झा नो दीर्घा अभिनशन्तमितख्राः । ” दीघं 
रात्री आमचा नॉ न करोत. “ प्रपन्नो$ह शिवां 
रावि भद्र पारमश्चीमहि 1” आम्हाला या रात्रीच्या 
पार होऊ दे, न यस्या: पारं ददृशे न योयूवद्विरव- 
समस्या निविशते यदेजति । अरिष्टासस्त उवि तम- 
स्वति रात्रि पारमशीमहि भद्रे पारमशीमहि ॥ 7 
जिचा पार दिसत नाही वा जिला पृथक्‌ ठेवणारी 
सीमाही दिसत नाही त्या रात्रीत सवं विश्राम 
पावतात. हे दीघे तमस्वति रात्रि आम्हाला अक्षत- 
पणे तुझा पार पाहू दे. “रात्रि रात्रि अरिष्यन्तस्तरेम 
तन्वा वयम्‌ । ” अक्षतपणे आम्हाला प्रत्येक रात्र 
तरून जाऊ दे. 


तैत्तिरीय संहितेत लिहिळे आहे की प्राचीन 
काळी रात्र संपणारच नाही अशी ब्राह्मणांना भीती 
वाटली, 


अनुक्रमणिका 


रे गवनलत 


- हे सवं अत्यन्त दोघे अशा धरुंवीय रांत्रीला उदे- 
शूनच असले पाहिजे.. कटिबन्धातील दहा बारा 
तासांच्या रात्री तरून जाण्यासाठी कोणी असे 
उद्गार काढणार नाही. 
स्थषण्डन 

“ यस्या: पारं न ददृशे ” याचा अथ रात्रीच्या 
अंधकाराला दृष्टी भेदू शकत नाहीत. न योयुवद्‌ 
म्हणजे रात्री पदार्थांना एकमेकापासून वेगळे करता 


.येत नाही. कालिदासाने म्हटल्याप्रमाणे  सवंमेव . 


तमसा समीकृतम्‌ । ” अंधकाराने सवच सपाट, होते, 
वस्तुवस्तुतला भेद कळत नाही. “मा नो. दौर्घा 
अभिनशन्तमिस्राः । ” येथे अलंकारिक भाषादेखील 
-असु शकेल. तमित्नाः म्हणजे . अंधकार, आपत्ती. 
तेव्हा या ओळीत उत्तरःुरुवावर उडी मारण्यासारखे 
काहीच नाही. , 
दुसरा मुद्दा असा की रात्रीच्या दीघंत्वाला फक्‍त 
आह्यमणच का भ्याले ? रात्री फक्त त्राह्मणांसाठीच 
दीघधे होत्या काय ? कण 
__ डॉ. अविनाक्वचन्द्र दास यांनी याचे प्रत्ययकारक 
उत्तर दिले आहे. रातरिसत्राच्या वेळी सतत स्तोत्रे 
म्हणत जागत बसणार्‍या ब्राह्मणांना हे सत्र दीर्घ 
काळचे असल्यामुळें दीर्ध जागरण घडे, व. केव्हा 
एकदा ही रात्र संपते असे होऊन जाई. म्हणून त्यांनी 
रात्र लवकर संपण्यासाठी प्रार्थना केल्या ओहेत. 
शिवाय उत्तरधरूवावरच्या रात्री अत्यन्त रमणीय 
असत, त्यांच्यातुन पार पडण्यासाठी प्राथना करण्या- 
इतक्या भयदायी नसत असे स्वतः टिळकांनीच सांगि- 
ते आहे. या रात्रीत अरोरा बोरियालिस नावाचा 
प्रकाश अरुणोदयी व पूर्व सक््येच्या समयी बराच 
वेळ मिळतो. तसेच सतत चोदा दिवस चन्द्र दिसत 
असतो. म्हणजे हे दोन्ही मिळून सतत नव्वद दिवस 
प्रका असतो. काहींच्या मते हा प्रकाशाचा काल 
"चार महिने असतो. ही परिस्थिती साक्षात्‌ ध्वरु- 
प्रदेशात नाहे. थोडे दक्षिणेत आळे तर हा काळ 
.भाणखी जास्त होतो. 
उरलेला दोन महिन्याचा रात्रीचा काळ देखील 
फार वाटण्याचा संभव आहे, कारण प्राचीन 
काळी उपलब्ध असलेले दिवे बरेच गैरसोयीचे होते 


क्रडक होत असली पाहिजे, पण या अंधाराचा व 


जून, १९८२ 


थेण्डीचा नाश अमुक ऐका वेळेस होणार हे नक्की 
माहीत असल्यामुळे त्यासाठी प्रार्थना करण्याचा प्रश्‍न 


उद्भवत नाही, . . " 


रात्रीची भीती वाटण्याचे दुसरे कारण चोर 
दरोडेखोरांचा उपद्रव रात्रीच होतो हे देखील आहे. 


या रात्री ध््वप्रदेशातल्या नसल्या तरी त्या काही 


आपत्ती न कोसळता जावोत असे वाटू शकते. 
धुवपक्ष . 

पुरा ब्राह्मणा अभषु: । यावरून. रात्र संपणारच 
नाही ही ब्राह्मणांची भीती पुराकल्पातली होती, 


'भुवप्रदेशात वसती असतानाची होती, भारतात 


आल्यावर ती राहिली नाही असे अनुमान निघते. 
खण्डन 

प्राचीन काळी गोतम बुद्धाला बुद्ध, रोगी-व 
मृतः मनुष्य पाहून वैराग्य प्राप्त झाले असे म्हटले 
तर आज वृद्धत्व, रोग व. मृत्यू ही अस्तित्वात 


नाहीत, बा वैराग्य तिर्माण करण्यासारखे. त्यांचे 
-स्वरूप नाही असे सिद्ध होईल काय ? 


-घुवपक्ष 


ति 


* उभे यथा नो. अहनी निपात उषासानकता 


करतामदब्धे । अहनी व॑ उषासानक्ता नामचे रक्षण 


करोत असे. म्हणताना अहनी व उषासानक्ता असा 
वेगळा उल्लेल केला आहे. अहनी म्हणजे दिवस- 


"रात्र व उषासानक्ता म्हणजे उषा व रात्र, एकण 


अर्थ एकच आहे. तेव्हा ही पुनरुक्ती का केली..? 
| अधिक विचार करता ही पुनरुक्ती नसून दोन 
वेंगळ्या देवतांचा उल्लेख आहे हे स्पष्ट होते. 


'उषासानक्ता म्हणजे धुवप्रदेशातील लांब दिवस व 


लांब रात्र मिळूनं होणारा अहोरात्र व अहनी म्हणजे 


-उरलेल्या वर्षातील लहान रात्री व लहान दिवस 
.मिळून होणारे अहोरात्र. धुवबिदुवर सहा महिन्याची 


रात्र व सहा महिन्याचा दिवस. भेसतो, यापेक्षा 
लहान दिवसरात्री तेथे नसतात. पण ध्रुवबिदूच्या 


- थोडे दक्षिणेस. झाल्यावर लांब रात्र व लांब 


दिवसाबरोबरच काही लहान रात्री ब लहान 


- दिवस देखीळ अनुभवास येतात. 
खण्डन .. . _.. 
बे शिवाय संतत दोन महिने अंधांरांमुळे थंडी अति 


ी सायणाने अहूनी याचा अर्थ द्यावापृथिंवी म्हणजे 
शाकाश व पृथवी असां केला भाहे. यॉ-अर्थाला त्यांने 


अनुक्रमणिका 


पुनः एकदा उत्तरभुव 


निरक्‍्तांचा आधार विला आहे. १०.७६.१ मध्ये 
अहनींना सचाभुवा म्हंगजे सहोत्पन्नष, एकदम उत्पन्न 
झालेले, असे म्हटले आहे. १.१८५.१ मध्ये 
॥ कतरा पूर्वा, कतरा परायो: कथा जाते कवय: को 
विवेद ? विश्‍वं त्मना विभृतो यद्ध नाम विवतेते 
अहनी चक्रियेव ।। ” अहनीपैकी आधी कोण व नंतर 
कोण ? या कशा झाल्या हे कोणत्या विद्वानाला 
मांहीत आहे? त्या सर्व जगत्‌ धारण करतात. 


सचक्र असल्याप्रमाणे त्या फिरतात, ” असे म्हय्ले 


आहे. येथे दिवस व रात्र यापैकी कोण आधी झाले 
हा प्रन, अण्डे आधी की कोंबडी आधी या प्रश्‍ना- 
सारखा आहे त्यामुळे आधी कोण हे कवींना माहीतं 
माही हे विघान तर्कसंगत आहे. तसेच द्यावापुथिवी 
चक्राप्रमाणे फिरतात असा सायणाच्या आधारे अथ 
केला तर पृथ्वी फिरते हे ज्ञान क्रवाकाराला होते 
असे मानावे लागते. द्यूची म्हणजे आकाशस्थ गोलांची 
गती प्रत्यक्ष दिसते तशी पृथ्वीची दिसत नाही. तरी 
सायण अनेक ठिकाणी पृथ्वी फिरते असा उल्लेख 
गृहीत धरतो. 


अहनी म्हणजे अहोरात्र : दिवस व रात्र असा 
अथे केला तर वेदकाली भूभ्रमण माहीत होते हो 
कल्पना करावी लागत नाही. कारण दिवस व रात्र 
एकामागून एक चक्राप्रमाणे आर्वातेत होतात हे 
कुणालाही दिसू शकते. शिवाय व्युत्पत्तीप्रमाणे अहनी 
याचा दिवसरात्र हा अथं अधिक पटण्यासारखा 
आहे. | 
_ वण १०.७८.१ मध्ये अहनींना सचाभूवा म्हणजे 
सहोत्पन्न म्हटले आहे. अहनी एकाच वेळी उत्पन्न 
झाल्या असे म्हणायचे तर अहनीचा अथे दिवसरात्र 
असा जमत नाही, दिवस व रात्र एकाच वेळी उत्पन्न 
झाली असे म्हणणे, अण्डे व कोंबडी एकाच वेळी 
उत्पन्न झाली असे म्हणण्यासारखे आहे. तेव्हा सचा- 
अवा हे वर्णन द्यावापृथ्वीला अधिक लागू होतेव 
सायणाने दिलेला तिरुकताचा प्राचीन आधार पाहता 
अग्नीचा द्यावापृथ्वी असा अर्थ होऊ शकत नाही 
असा आग्रह धरणे दुराग्रहाचे ठरेल. 

पण अहनीचा अहोरात्र असा अथे केला तरी 
उत्तरधवाची काही जरूर पडत नाही. अहनी म्हणजे 
दोन प्रकाशयुक्त दिवस नव्हुत तर रात्रंदिवस है स्पष्ट 

न. भा 


र्क 


करण्यासाठी उषासानक्ता हे विश्षेषण अग्नीला दिले 
जाणे शक्‍य आहे. काटेकोरपणे पुनदक्‍ती टाळणे ही 
व्चाकाराची' प्रतिज्ञा होती असे समजण्याचे कारण 
नाही. ते कविता लिहीत होते, नव्यन्याय लिहीत 
नव्हते. पुनरुवतीमुळे एखाद्या कल्पनेवर भर दिला 
जाऊ शकतो. इच्छा-आकांक्षा, कामधंदा वगेरे 
उदाहरणावरून हे स्पष्ट आहे. 
भुवपक्त | 
तैत्तिरोय भारण्यकात “ शूक्‍्लकृष्णे संवत्सरस्य 
दक्षिणवामयोः पाश्‍वेयोः । ” काळे व पांढरे असे 
संवत्सराचे डावे व उजवे भाग आहेत असे म्हटले 
आहे. यावखून दिवस व रात्र आळीपाळीने अनेक 
वेळा येत नव्हते. एक दिवस व एक रात्र मिळून 
संवत्सर, म्हणजे वर्षे होत होते असे निष्पन्न होते व 
हे घुवमंडळातच शक्‍य आहे. 


खण्डन र 

जिथेतिथे धुव पाहिल्यामुळे वेदिक कल्पनांची 
काव्यमयता कशी नष्ट होते याचे हे उत्तम उदाहरण 
आहे. एका बाजूने काळा व दुसर्‍या बाजूने पांढरा 
उंदीर आधाराच्या फांदीला कुरतडत होते म्हणजे 
दिवस व रात्र हळू हळू आयुष्याचा क्षय करीत होते 


- असे महाभारतात वणेत आहे. उंदीर आळीपाळीने है 


काम करीत नव्हते यावरून हाही घरुवप्रदेशातील 
परिस्थितीचा उल्लेख समजावा काय? संवत्सर 
म्हणजे वर्ष, दिवस व राविख्पी उजवा व डावा 
वाय क्रमाने टाकोत मार्गक्रमण करतो अशी सुंदर 
कल्पना वरीळ वाक्यात ग्रथित केली आहे. सैनिक 
उजवा. डावा करीत बँडच्या तालावर संचलन कर- 
तात. तेव्हा डावा व उजवा भाग क्रमाने येऊ शकत 
नाही या म्हणण्यात अथे नाही. 
भुवपक्ष 
वि सुर्यो मध्ये असूजद्रथं दिवो विदद्वासाय 
प्रतिमानमायं: । 
दुढानि विप्रोरसुरस्थ मायिन इन्द्रो व्यास्यच्च- 
कुर्वां फ्इजिदवना ॥ 
सूर्याने आपला रथ अंतरिक्षाच्या मधेच सोडला. 
आर्याळा दासाच्या तोडीस तोड सापडली. ' मायावी 
असुरांचे दुर्गकजिइवानाच्या सह इत्द्वाने परास्त केळे. 


अनुक्रमणिका 


ऱ्ट 


येथे आकाशाच्या मध्ये सूय आपल्या रथाचे 
घोडे सोडून बसला. यावरून ध्रुवप्रदेशातील दीघं 
दिवसाचा उल्लेख योतित होतो. 


स्वण्डन 

येथे सहजच कुणाच्याही लक्षात येईल की धुव- 
प्रदेशात दिवस दीघ असला तरी सुयं क्षितिजमार्गाने 
सारखा फिरत असतो, आपल्या रथाचे घोडे सोडून 
आराम करीत बसलेला नसतो. तेव्हा ४र्वप्रदेशात 
दिवस कितीही लांब असला तरी सुये रथाचे घोडे 
सोडून बसला हे वर्णन त्याला लागू होत नाही. 

भ्रिफिथने इन्द्राने आपल्या देवी सामर्थ्याने आर्यांचा 
जय होईपयंत सुयं थांबवून धरला असा अर्थ केला 
आहे. जोद्युञाने आपल्या जातीचा जय होण्यासाठी 
सुर्याला थांबण्याचा आदेश दिला. असे बायबलात 
वर्णन आहे. संभाजीने बेड्या तोडून भरंगजेबावर 
हल्ला केला तेव्हा “ खाली हिसडा बसला शेषाला, 
वर सुयंगोळ हबकला ” असे पोवाड्यात वणन आहे. 
तेव्हा सूये थांबण्याच्या कल्पनेसाठी कवींना घरुवप्रदे- 
ह्याची जरूर नाही. असे वर्णन इन्द्राच्या पराक्रमाच्या 
संबंधात दुसऱ्या ठिकाणी नाही म्हणूनच केवळ टिळक 
हा अर्थ अमान्य करतात, पण हाच युक्तिवाद त्यांच्या 
धरुवप्रदेशालाही मारक होतो. असा उल्लेख दुसर्‍या 
ठिकाणी नाही म्हणून येथेही $रुवप्रदेशाचा उल्लेख 
नाही. 

सायणाने रथ सोडला म्हणजे चालवायला सुरवात 
केली असा अथं केला आहे. घोडे भरधाव सोडले या 
बाकयप्रयोगावरून या अर्थाची समथंनीयता स्पष्ट 
आहे. टिळकांचे यावर म्हणणे असे की इतर ठिकाणी 
सायणाने विमुच याचा अ्थं घोडे सोडले असा केला 
आहे. पण त्यांनी दाखविलेल्या अंशा साऱ्या स्थळात 
विमुच्य, अश्‍वान्‌, विमुच्या हरी, असा घोड्यांचा 
स्पष्ट उल्लेख आहे. प्रस्तुत क्रचेत घोड्यांचा उल्लेख 
नाही, फक्त रथ सोडला असा उल्लेख आहे. रथाचे 
धोडे सोडण्याच्या क्रियेला रथ सोडणे असे कोणीही 
म्हणत नाही. रथापासुन घोडे सोडतात, घोड्यार 
पासुन रथ सोडीत नाहीत. 


भशुवपक्ष 
*“ चक्रे दिवि प्रेंलां हिरण्मयम्‌ ” वरुणाने- 
सुंर्याला- आकाशात झोके घ्यायला लावले. झोके 


नवभारत 


जून, १९८२ 


पुढे मागे होत असतात, कटिबन्धातील सुर्य फक्त 
पूर्व-पश्‍चिम या एकाच दिशेने जातो. त्याला झोके 
हा शब्द लागू होत नाही. अर्थात्‌ धरूवप्रदेशातील 
गोलू फिरणाऱ्या सूर्यांचे हे वणंन आहे. 
खण्डन 

पठ्चिमेकडे अस्ताला गेलेला सूर्य पुन: पूर्वेकडे 
उगवतो, अर्थात झोक्यातल्याप्रमाणे मागे येतो, 
तेव्हा झोके या शब्दावरून उत्तरधूरुव निष्पन्न होत 
चाही. झोके पुढे मागे होत असतात. पंख्याच्या 
चक्राकार गतीला कुणीही झोके म्हणत नाही. 
भुवपक्ष | 

३.५८.१ मध्ये सूर्याला दक्षिणेचा पुत्र म्हटले 
आहे. यावरून सुर्य दक्षिणेला उगवतो ही ध्रुव- 
प्रदेशातली घटना सुचित होते, सायणाने दक्षिणेचा 
पुत्र म्हणजे उषेचा पुत्र असा अर्थ केला आहे. पण 
असा अर्थे केला तरी उषा दक्षिणेला उगवत होती 
म्हणूनच तिला दक्षिणा म्हणत असत हे स्पष्ट होते. 
उत्तर दिशेला उत्तर म्हणजे वरची म्हणण्याचे कारण 
ती वरची म्हणजे डोक्यावरची असे हे होय. उत्तर- 
छडवावरील निरीक्षकाच्या डोक्यावरील खमध्य होच 
उत्तर दिशा होय. याचप्रमाणे दक्षिणेला अधर 
म्हणतात. कालिदासाच्या खालील इलोकावरून हे 
स्पष्ट आहे :- 

अधचःप्रस्थापिताइवेनसमावजितकेतुना । 
सहद्वरदिमणा साक्षात्‌ सप्रणाममुदीरिता: ॥ 

सप्तर्षींच्या खालून आपला रथ जात असताना 

रथाची वजा खाली करून सुर्य त्यांना प्रणाम करीत 


होता. 


सुय सप्तर्षींच्या दक्षिणेला आहे म्हणूनच त्यां 

र त्यांचे 
घोडे सप्तर्षींच्या खाली होते असे कालिदास म्हणतो. 
खण्डन 


या युक्‍्तिवादात दक्षिणेला 
याच्या प्राथमिक कारणाचा 
दक्षिण या शब्दाचा मूळ अथ 
आहे. डाव्या हातापेक्षा उजवा 


दक्षिण का म्हणतात 
विचार केला नाही. 
कुशल, सशक्त असा 
हात अधिक कुशल व 


असते तिला उजव्या हाता- 
लागले. तसेच 


७. ०) ७ 


सुथे जेथे 


अनुक्रमणिका 


पुनः एकदा उत्तरघुव 


आधी दिसतो ती दिद्या आधीची म्हणून पूर्व. आका- 
शात मार्गक्रमण करून नन्तर जेथे जातो ती नन्तर'ची 
म्हणून पश्चात्‌ वा पठ्चिम. हे शब्दप्रयोग उत्तर 
ध्रुवावरचे असणे शक्‍य नाही, कारण तेथे उगवत्या 
सुर्याकडे तोण्ड करून उभे राहिलो असता दक्षिण 
उजव्या हातावर नसते. तेथल्या लोकांनी दक्षिणेला 
दक्षिण म्हणण्याचे कारण नाही. उत्तरध्र्वात 
दक्षिणेला उषा उगवते व उषा दक्षिण म्हणजे सुखद 
असते म्हणून तिला दक्षिण हे नाव पडले असे 
टिळकांनी सुचविले आहे. पण उत्तरर्वातली उषा 
क्षितिजावरच सवे दिशांतुन चक्राकार फिरते. कटि- 
बन्धात जसा दक्षिण दिशेचा दक्षिण हस्ताश्ली अनन्य 
सम्बन्ध आहे तसा उत्तर ध्रुवावर उषेचा दक्षिण 
दिश्लेशी अनन्य सम्बस्ध नाही. तसेच उषा सुखद 
म्हणजे दक्षिण असते म्हणून उषेच्या उदयदिशेला 
दक्षिण म्हणणे हा दुरार्वय होतो. दक्षिण हस्तावरून 
दक्षिण दिशेला नाव पडणे अधिक सरळ आहे. 

खरी गोष्ट अशी की उत्तर्श्वाच्या सम्बन्धात 
पुवे व पश्चिम हो दिश्यानामे देखील उपपन्न नाहीत. 
कारण तेथे सुय दक्षिणेला उगवतो व दक्षिणेलाच 
अस्त पावतो. तेव्हा दक्षिण हीच येथे पुर्वही आहे व 
पद्चिमही आहे. . 

सूये उत्तरध्द्वावर दक्षिणेला उगवतो म्हणून 
त्याला दक्षिणेचा पुत्र म्हटले तर तो दक्षिणेलाच 
अस्तही पावतो म्हणूत त्याला दक्षिणेचे भक्ष्य का 
म्हणू नये ? 

वर व खाली हे शब्द उत्तर व दक्षिण या अर्थी 
का वापरतात, हे पाहण्यासारखे आहे. भिती- 
वर नकाशा टांगताना नेहमी उत्तर दिक्षा वर 
व दक्षिण दिशा खाली अश्या रीतीने टांगण्यात 
येतो. अर्थात्‌ उत्तर म्हणजे वर व दक्षिण म्हणजे 
खाली हे यात गृहीत आहे. असे करण्याचे 
कारभ हे असावे की पृवे ही सूर्योदय व पद्चिम ही 
सुर्यास्त व दक्षिण ही उजवीकडे क्षितिजापर्यन्त 
वाढविलेली रेषा या क्षितिजाशी सम्बद्ध असलेल्या 
अन्वयाने निश्चित होते तशी उत्तर होत नाही. 
डाव्या हाताकडची ती उत्तर म्हणून उत्तरेला वाम 
म्हणता येईल, पण असा शब्दप्रयोग रूढ नाही. 
कारण उत्तर निश्‍चित करण्यासाठी एक स्वतन्त्र गमक 
आहे व ते म्हणजे धुव. हा ध्श्व क्षितिजावर नसतो. 


34 


खलाशी व इतर प्रवासी रात्रीच्या वेळी ध्रुवाकडे 
पाहूनच उत्तर ओळखीत असत, व म्हणून क्षितिजा- 
पासून बऱ्याच उंचावर असलेल्या धघ्रुवाच्या आधारे 
निश्चित होणाऱ्या दिशेला उत्तर म्हणू लागले. पुर्व, 
पद्चिम व उत्तर या दिक्यांना याप्रमाणे आकाशस्थ 
ज्योती या निदशंक आहेत म्हणून त्यांना मानवी 
शरीराच्या अवयवांच्या आधारे नाव देण्याची जरूर 
भासली नाही. इतर दिशांप्रमाणे स्पष्ट व सोपे 
खगोलीय गमक नाही म्हणून दक्षिण उजव्या हाताच्या 
नावेच ओळखली जाऊ लागली. 

दक्षिण या अर्थाने अधर हा शब्द कुठे वापरला 
आहे हे टिळकांना दाखविता आले नाही. सूर्याचा मागे 
सप्तर्षीच्या खाली आहे असे कालिदास म्हणतो तो 
दक्षिणेला आहे या अर्थाने नसुन सुर्याचा मार्ग 
सप्तर्षीपेक्षा पृथ्वीच्या अधिक जवळ आहे या अर्थी. 
विमान पृथ्वीपासुत दूर गेले की वर गेले म्हणतात 
व पृथ्वीच्या जवळ आले को खाली आले म्हणतात, 

वर या शब्दाचा पृथ्वीच्या जवळ असा अर्थ आहे. 
त्याचप्रमाणे पृथ्वीवर उभ्या असलेल्या माणसाच्या 
पायापासून डोक्यापर्येन्त असलेली रेषा आकाक्यापर्यंत 
वाढविली तर त्या रेषेवर असणारा असाही अथं 
आहे. अर्थात वर म्हणजे डोक्यावर, क्षितिजावरचा 
सुर्य खमध्यातील सूर्यापेक्षा पृथ्वीच्या अधिक जवळ 
नसतो तरी क्षितिजापासुन तो डोक्याच्या दिशेने 
जाऊ लागला की वर चढतो आहे असे म्हणतात. 

सुर्याचा मार्ग सप्तर्षींच्या खाली आहे. असे. 
कालिदासाने म्हटले आहे ते तो दक्षिणेला आहे या 
अर्थी नव्हे, तर तो वर स्पष्ट केलेल्या वर व खाली 
या अर्थी. या इलोकाचे स्पष्टीकरण करताना 
& सुयेमण्डलोपवतित्वात्सप्तधिमण्डलस्य ” म्हणजे 
सप्तषिमण्डल सुर्यमण्डलाच्याही वर आहे असे 
ज्योतिषिकांचे मत आहे असे मल्लिनाथाने म्हटले 
आहे. हे “ ज्योतिषिक ” देखील उत्तर घुवावर राहत 
होते असे समजायचे काय? 

लांब उषा, लांब दिवस व लांबरात्र हीजी 
घरुवप्रदेशातील वैशिष्ट्ये आहेत त्यांच्या अनुषंगाने 
तेथे महिने व क्वतु यांचे स्वरूपदेखील कटिबंधा- 
पेक्षा अगदी वेंगळे असते. क्रवेदात उपर्युक्त वेशि- 
ष्ट्यांचा उल्लेख सापडत असेल तर घ्ुवमंडळातच 
आढळणाऱ्या महिने व '्हतु यांच्या वैशिष्ट्यांचा 


२८ 


उल्लेख देखील आढळला पाहिजे. लो. टिळकांच्या 
मते असे उल्लेख आढळतात. त्यांचा आता क्रमशः 
विचार करू. 


भुवपक्ष 

संहिता व ब्राह्मणे यात १२ महिन्यांच्या सत्राचा 
उल्लेख आहे. पण ध्रुवप्रदेश्ात पुष्कळ दिवस व 
महिने सूये क्षितिजाखाली जात असल्यामुळे १२ 
महिन्यांचे सत्र शक्‍य नव्हते, म्हणून बारा महिन्यां- 
पेक्षा कमी महिन्यांच्या सत्रांचा उल्लेख घुवप्रदे- 
शाचा निद्षंक आहे. 


या युक्‍्तिवादाप्रमाणे रात्रिसत्रे हा प्रकार घ्रुव- 
निवास सोडल्यानंतरचा आहे असे मानावे लागते. 
पण टिळकांनी अद्विनशस्त्रांचा जो काळ सांगितला 
आहे, तो सुर्योदयापुर्वीचा आहे व “ ऊध्वंमधे- 
रात्रादू ” या शब्दावरून तो मध्यरात्री नन्तराचा 
म्हणजे मुख्यतः रात्रीचाच विधी ठरतो. हा विधी 
घ्रुवतिवासाच्या वेळचा आहे असेही टिळकांचे मत 
आहे. तेव्हा &रुवनिवासात राविसत्रे शक्‍य नव्ह्ती 
असे प्रतिपादन करून त्यांनी वदतो व्याघात केला 
आहे. यज्ञ करणारे प्राचीन आय कितीही अप्रगत 
मानले तरी त्यांना अग्नीचा उपयोग माहीत नव्हता 
असे मानण्याची सोय नाही. कारण अग्नी पेटवूनच 
ते यज्ञ करीत. तेव्हा बारा महिन्यांपेक्षा कमी 
महिन्यांचे सत्र सांगितले असेल तर ते धुवावरच्या 
रात्री सत्रे करणे शक्‍य नव्हते म्हणून हा युक्तिवाद 
दुरान्वित आहे. नवग्वा, दशग्वा वर्गैरे नऊ महिन्यांचे 
व दहा महिन्यांचे यज्ञ करणारे होऊन गेले यावरून 
नऊ व दहा महिन्यांच्या धूवप्रदेश्ातील दिवसांचा 
उल्लेख सिद्ध होतो या यूक्तिवादाचा फारसा 
विचार करायची जरूरी नाही. 


भुवपक्त 

बारा आदित्य म्हणजे वर्षाचे बारा महिने असा 
शतपथ ब्राह्मणात उल्लेख आहे. याच अनुसार 
सात भादित्य हे वर्षाच्या सात महिन्यांचा उल्लेख 
करतात असे मानले पाहिजे, अदितीला आठ मुले 
होती पण त्यातला आठवा मुलगा अविकसित होता 
म्हणजे जीवन्मृत होता. याचा अर्थे आठव्या महिन्या- 
पासुन &रवीय अंधकाराला सुरवात होत होती. 


नवभारत 


जून, १९८२ 


खण्डन 

येथे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो की सात महि- 
न्याच्या सतत सुयंप्रकाशाला एकच दिवस न मानता जे 
लोक सात महिने मानीत ते उरलेल्या अंधकाराच्या 
दिवसांना एकच सलग महिना मानीत असे मानण्यात 
विसंगती नाही काय ? सुर्योदय व सूर्यास्त हे 
दिवसमान न घेता क्षितिजाभोवतीची खगोलांची 
एक प्रदशिक्षा हे दिवसमान घेऊन 'रुवनिवाशांनी 
सतत सुयंप्रकाह असणाऱ्या कालाचे देखील सात 
महिन्यात विभाजन केळे असे माने तर तोच न्याय 
रात्रीला लागू करता येत नाही काय ? खगोलांच्या 
क्षितिजाभोवतीच्या एका प्रदक्षिणेवरून चोवीस 
तासांचा एक दिवस मानता येतो तक्षीच रात्र 
देखील मानता येईल, 

काही लोकांची अज्ली समजूत आहे कौ धरुव- 
प्रदेशातील लोक महिनोगणती लाम्ब रात्र असली 
तरी रात्रभर म्हणजे महिनोगणती सतत झोपलेले 
असत व त्थामुळे झोपलेल्या माणसाच्या दृष्टीने 
रात्र कितीही लाम्ब असली तरी ती एकच रात्र 
समजली जात असे. याच न्यायाने सतत सात महिने 
दिवस असला तर ते सतत सात महिने जागे असत. 
श्री. अ. ज. करन्दीकर यांची अश्ञीच समजूत आहे 
हे त्यांनी कुम्भकर्णाला ध्र्वनिवासी ठरविला आहे 
यावरून दिसते. मानवी झरीराला सतत सात 
महिने जागे राहणे शक्‍य आहे काय याचा त्यांनी 
विचार केला नाही. तसेच सतत दोन महिने अन्न- 
पाण्याशिव्राय मानवी झरोर जिवन्त कसे राहील 
हीही शंका त्यांना शिवली नाही. शरीरशास्त्राप्रमाणे 
मानवाची झोप ही अंनेक ञावतंनी म्हणजे थोडा वेळ 
झोप मग थोडा वेळ जाग व मग पुनः झोप अज्ञा 
क्रमाने थोडी थोडी करून पुरी होणारी आहे. सबंध 
रात्र एकाच झोपेत काढण्याची मानवाने सवय केली 
आहे; कारण ती अधिक सोइस्कर आहे. कटिबंधात 
देखील दिवे उपलब्ध असल्यामुळे सुर्यास्तापासुन 
सूर्योदय ही झोपेची वेळ नाही. बहुतेक लोक सुर्या- 
स्तानंतर चार पाच तासं जागे असतात व सुर्योदया- 
नंतर एकदोन तास निजून राहतात. तेव्हा धुवप्रदे- 
शात महिनोगणतीच्या अण्ड झोपेमुळे रात्र एकच 
समजली जाते व तिचे महिने मोजले जात नाहीत ही 
पळवाट बंद आहे. 


पुनः एकदा 'उत्तरधुव 


भुबपक्ष | 

 प्रिवत्सरे बलम्‌ ”/ या शब्दावरून इन्द्रानें 
बलाला वर्षाच्या अन्ती व अंधकारावृत्त अश्या स्थळी 
मारले हे व्यक्त होते “ सत्यं तदिन्द्रो दशभिदंशरग्वः 
सुय विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ ” यावरून इन्द्राला दहा 
महिन्यानन्तर सुर्य अंधकारात गुरफटलेला आढळला 
असे दिसते. नवग्व व दशग्व क्रषींनी आपले यज्ञ नऊ 
व दह्या महिने करून इन्द्राला भरपूर सोम पाजला 
व त्याचे दक्‍्तिसंवर्धन चेले, मग अंधकार पडल्यावर 
दोन वा तीन महिने इन्द्राची व वृत्राची लढाई झाली. 
या दोन वा तीन महिन्याच्या रात्रीच्या अत्ती इच्दाने 
बलाला-वृत्राळो-मारून सुर्याला मुक्‍त केले. हे स्व 
स्पष्टपणे ४र्वीय परिस्थितीचे वर्णन आहे. 
सण्डन 

वरील सर्व प्रतिपादनाचा अर्थ असा होतो की 
दृन्दाची व वृत्ताची लढाई सुरू होण्याच्या नऊ दहा 
महिने आधीच नवग्व व दशग्व यांचे इन्द्राच्या जया- 
प्रीत्यथं यज्ञ सुरू होत व ती लढाई सुरू होण्याच्या 
पूर्वी संपून देखील जात. म्हणजे लढाई सुरू असताना 
इन्द्राला नवग्वांच्या व दश्ग्वांच्या मदतीची मुळीच 
जरूर नव्हती. 

हो कल्पना फारच विचित्र आहे. यज्ञ हे जर 
इन्द्राच्या विजयासाठी होत होते तर लढाई प्रत्यक्ष 
सुरू झाल्यावर त्यांची आवझ्यकता जास्तच होती. 
लढाई जिकण्यासाठी यज्ञ करणाऱ्याला रात्रीचा 
अंधार ही मोठी अडचण नाही. जो अंधार नाहीसा 
व्हावा म्हणून लढाई करायची तोच नेमका सुरू 
असताना आपला यज्ञरूपी युद्धप्रयत्त कोण बंद 
ठेवील ? वि 

दीघेतमस दहाव्या युगात म्हातारा झाला याचा 
अथे सूर्य दहाव्या महिन्यात क्षीण होऊ लागला असा 
टिळकांनी केला आहे. युग याचा अथ महिना असा 
करायला जे लोक तयार होतील तेदेखील सूर्याला 
दीघेतमस म्हणायला तयार होतील असे वाटत नाही. 
मुवपक्ष 

«क्षपो मदेम शरदश्च पूर्वीः1 ” आम्ही अशी 
पुष्कळ वर्षे व रात्री आनंदात काढू असे म्हटले आहे. 
येथे वर्षात रात्रीचा समावेश होत असून देखील वर्ष 
ब रात्री असा वेगळा उल्लेख केला आहे, उत्तर- 
घुवावर फक्त सुयंप्रकाशयुक्‍्त दिवसांना वर्षे म्हणत 


२९ 


व अंधकारमय काळाला रात्र म्हणत या कल्प- 
नेच्या आधारेच या शब्दप्रयोगाचा. अथे लागतो. 


खण्डन 
पुर्ण ओळ अज्ली आहेः- “ द्यावो दयुम्नरभिसन्तो 
अर्थः क्षपो मदेम शरददच पुर्वी: । ” वैभवाने 


तळपणाऱर्‍्या समृद्ध लोकांप्रमाणे शत्रूंचा पराभव 
करीत आम्ही पुर्वी- वर्षे व रात्री-उन्मादित झालो. 
येथे वर्ष व रात्री म्हटले आहे एवढ्यावखून रात्री 
हा वर्षाचा भाग नव्हता असे सिद्ध होत नाही. 
पूर्वीच्या वर्षामध्ये रात्री उन्मादित झालो असा अथ 
करण्यास काहीच प्रत्यवाय नाही. रात्री उन्मादित 
झालो असे म्हणण्वाचे कारण राच हाच आनन्दो- 
त्सव करण्याचा काळ समजला जातो. म्हणूनच 
रात्रीला क्षणदा, क्षण म्हणजे उत्सव देणारी असे 
म्हणतात. 'क्षपो शरदरूच मदेम याचा पूर्वीच्या रात्री 
व वर्षानुवर्ष उन्मादित होत आहोत असा अर्थ केला 
तरच या शब्दाची देखील संगती लागते. 


थुवपक्ष 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिवि आहु: परे अर्धे 
पुरीषिणम्‌ | 
अथेमे अन्ये उपरे विचक्षण सप्तचक्रे षळर 
आहुरपितम्‌ । 
पंचारे चक्रे परिवतंमाने तस्मिन्नातस्थुर्भूवनानि 
विष्वा ॥ 
तस्य नक्षिस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शियंते 
सनाभिः ॥ 
सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्‍ता 
वहन्ति । 
सुयंस्य चक्षू रजसेत्यावृतं तस्मिक्ञापिता भुवनानि 
विश्वा ॥ 


पंचपादं पितरं म्हणजे पाच तु व दहा महिने 
आणि त्यानन्तर दोन महिने जल्युक्त म्हणजे अंध- 
कारयुक्‍्त अश्या आकोशाच्या दुसर्‍या अर्धात सूर्याचा 
निवास येथे वणिला आहे. दुसऱ्या ओळीत आकां- 
शाच्या जवळच्या भागात सहा अरांनी युक्‍त असा 
सप्तचक्र रथं वणिला आहे. हे वणंन पहिल्या वणं- 
नाच्या स्थळाचे नाही, ते सात प्रकाशयुक्‍त महिने व 
सहा भ्रधरतु यांचे आहे. 


- 1. 


आदित्याच्या पाच अऱ्यांनी आणि एका नाभीने 
यकत अशा भ्रमणश्ील रथचक्रावर समस्त भुवने 
स्थिरावली आहेत, या प्रचण्ड भाराने रथचक्राचा 
आस कधीही मोडत नाही की तापत नाही. 

उताण्या धुरेला जोडलेल्या दहा रथाश्वांनी युक्‍त 
असे आदित्याचें अविनाशी रथचक्र एकाच मार्गाने 
फिरत राहते. मेघोदकाने व्याप्त अक्या सुर्याचा नेत्र 
या रथचक्रासमवेतच भ्रमण करीत असुन सारे विश्‍व 
त्याच्यावर आधारित असते. 

पंचार चक्र म्हणजे छरवप्रदेशातील पाच क्रतु, 
आदित्याचे दहा रथाइव म्हणजे धरुवप्रदेशातील दहा 
प्रकाहयुक्‍त महिने. - - 
खण्डन | 

सायण, हेमन्त व शिद्चिर मिळून एकच क्रतु 
मानला गेला आहे असे म्हणून पाच क्रतूंची उपपत्ती 
लावतो. आजकालही कधीकधी पावसाळा हा खरो- 
खर उन्हाळ्याचाच भाग आहे असे मानून उन्हाळा 
व हिवाळा असे दोनच कतु मानतात. दिल्लीसारख्या 
ठिकाणी मे ते सप्टेम्बर हे पाच महिने उन्हाळा व 
बाकीचा हिंवाळा भासतो. पावसाची दिवसानुदिवस 
झड क्वचितच पडत असल्यामुळे त्याचे आगमन लव- 
कर विसरले जाते, उलट त्याने हवेतील दमटपणा 


नवभारत 


जून, १९८२ 


वाढून उकाड्याचा म्हणजे उन्हाळघाचाच त्रास 
अधिक होतो. तसेच हेमन्त व शिशिर मिळून चार 
महिन्याचा हिंवाळा येथे अभिप्रेत असणे अशक्‍य 
नाही; कारण उत्तरभारतात कोठे कोठे हेमन्त व 
शिक्षिर यात फारसा भेद नसतो. 


सायणाचा अथ ओढाताणीचा आहे असे काही 
लोकांना वाटेल कारण पाच त्रध्तूंपैेकी एक चार 
महिन्यांचा व बाकीचे दोन, दोन दोन महिन्यांचे हे 
विभाजन असम वाटते. पण टिळकांचा अर्थ यापे- 
क्षाही जास्त ओढाताणीचा आहे. क्रवेच्या एकाच 
चरणात पाच कटतु व दुसर्‍या चरणात सहा त्हतु, 
एकात बारा महिन्याचे वर्षे व दुसऱ्यात सात महि- 
न्यांचे असा उल्लेख कोणी करील असे वाटत नाही. 
पश्याचा मूळ अर्थ पद्यु असा असला तरी आजही 
आपण पशु हे विनिमय उरले नसताना देखील पैसा 
हैच पक्षुवाचक नाव पैसा या अर्थी वापरतो, या 
उदाहरणावरून टिळक या प्रकाराचे समर्थन करू 
जातात, पण पैसा हा झब्द उच्चारल्याबरोबर 
पक्यूची कल्पना भाषाशास्त्रज्ञाथेरीज भज कोणा- 
च्याही डोक्यात येत नाही. उलट पाच क्रतु आणि 
सहा कहत, बारा महिने आणि सात महिने यांतील 
विसंगती कुणाच्याही लक्षात येण्यासारखी आहे. 


व वाणावामज आवो 


"प्राज्ञ प्रकाशन : 


ळी ळर > 


गे<ळीद्र० "वळ? 


24 


क्र ळी७ळी ळर: 2 (क कता 


क्ाततदेक चिन 
संपादक : 
डॉ० वसंत स० जोशी 


चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, वाई. 
थ्या०ण्का००य:००्याणध्या ">> णय ०७० 


११७3 


पर्वत 


७०:क०ण्कर 


सौंदर्येशास्त्रातील महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडे वळण्या- 
पुर्वी एका साध्या पण मंहत्त्वाच्या पुर्वप्रश्‍नाकडे 
लक्ष देणे आजच्या परिस्थितीत अगत्याचे वाटते, 
महाराष्ट्रात सौंदर्यशास्व्राचा बराच दबदबा आहे. 
सोंदयंशास्त्राविषयी कुतृहळ व उत्साह मोठ्या 
प्रमाणात दिसतो; त्यावर जेव्हा परिसंवाद होतात 
तेव्हा मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित राहतात; 
त्यावर बरेवाईट लिखाणही प्रसिद्ध होत आहे, या 
क्षेत्रात आपल्या लोकांनी महत्त्वाचे शोध लावल्याचे, 
जागतिक सौंद्यंविचारात महत्त्वपूर्ण भर घातल्याचे 
अभिमानाने सांगण्यात येते. हे दावे जर खरे अस- 
तील तर या विषयातील आपली कामगिरी फार 
विस्मयजनक' म्हणायला हवी, मानव्यविद्यांबाबत 
बोलायचे झाल्यास सौंदयशास्त्र सोडून इतर कोण- 


आपण खरेच काही प्रगती केली आहे का हे कसे 
ठरवायचे ? 

असा प्रश्‍न काही इतर क्षेत्राही उभा राहातो. 
एक उदाहरण घेऊ, रामायणात पुष्पक विमानाचा 
उल्लेख येतो. त्यावरून त्या काळी विमाने अस्ति- 
त्वात होती असे आपण मानतो का? को ती एक 
केवळ कविकल्पना आहे इतकेच मानतो ? विमाने 
काही निर्वात पोकळीत्त निर्माण होत नाहीत. त्यांच्या 
निमितीसाठी पूर्वतयारी म्हणून काही गोष्टी अस्ति- 
त्वात असणे मावश्यक असते. पक्के रस्ते, त्यावरून 
धावणारी विविध वाहने, रेल्वे गाड्या, अनेक क्षेत्रांत 
उपयुक्‍त ठरणारी यंत्रे, वैज्ञानिक संशोधनासाठी लाग- 
णाऱ्या सुविधा, विशिष्ट दर्जाची शैक्षणिक-सांस्कृतिक- 
सामाजिक-भथिक व्यवस्था, इत्यादी अनेक गोष्टी 
अस्तित्वात असतील तरच विमानांचा शोध लागणे 


सोंदर्यशास्त्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न! 


रा. भा. पाटणकर 


त्याही विद्याद्याखेत ' माजच्या .आपण ' फारल्ली 
मोठी किंवा किंचित महत्वाची अश्ली सुद्धा काम- 


गिरी केल्याचे आढळत नाही. उदाहरणाथय, समाज- 


विज्ञानांमध्ये सेद्धांतिक पातळीवरचे काही भरीव 
असे कार्यं झाल्याबद्दल कोणी बोलत नाही. नीति- 
मीमांसा, ज्ञानमीमांसा, अतिभौतिकी या शाखांतील 
कार्याविषयीही असे दावे करण्यात आलेले नाहीत, 
या शाखांकडे कोणाचे लक्षही गेल्याचे दिसत नाही. 
त्यांच्याबद्दळ लोकांमध्ये दिसणारी अनास्था पाहता 
सौंद्यंद्यास्त्रात त्यांनी इतका रस घ्यावा हे मोठेच 
आईचरय॑ म्हटले पाहिजे. बरेचदा सांगण्यात येते 
त्याप्रमाणे या- आणि फक्त याच- क्षेत्रात आपली 


फार प्रगती क्षाली असेल तर या क्षेत्रापुरते तरी 
आपण निश्‍चितच अभिनंदनास पात्र आहोत; पण 


संभवनीय ठरते. एकीकडे धनुष्यबाणांनी युद्ध करणे 
व दुसरीकडे पुष्पकविमानाने प्रवास करणे या 
एकाच कालात घडणाऱ्या गोष्टी नव्हेत, असुच 
शकत नाहीत. विमानाच्या शोधाच्या पुर्वतयारीचा 
रामायणकालात अभाव असल्याने त्या काळात 
कोणतेही विमान अस्तित्वात असणे आपल्याला 
संभवनीय वाटत नाही. 

महाराष्ट्रात सौंदर्यश्यास्त्राच्या क्षेत्रात फार भरीव 
व नवे काम झाले आहे, होत आहे या दाव्याच्या 
बाबतीतही वर दाखविलेल्या मार्गाने जाऊनच 
तपास करावा लागेल. सौंदयंशास्त्रान्या उभारणी- 
साठी, त्यात नवनवे महत्त्वाचे शोध लागण्यासाठी 
काही प्रकारच्या व दर्जाच्या पुवतयारीची आवश्यकता 
आहे. ही पूर्वतयारी कमीत कमी तीन प्रकारची 
आहे. एकतर आपल्या आजूबाजूला जोमदार कला-- 


या लेखांचा पहिला खर्डा मनमाडच्या सौंदर्येशास्त्रावरील नोव्हेंबर १९८१ च्या परिसंवादात 


वाचला होता. 


श्र 


प्रवाह अस्तित्वात असायला दृवेत. ते आहेत का? 
साहित्यापुरते बोलायचे तर आपल्याकडचे साहित्य 
गुणदृष्ट्या क्षीण आहे, त्यात महात्मतेची चिन्हे 
दिसत नाहीत ही तक्रार मढेकरांपासुन आजपर्यंतच्या 
समीक्षकांनी वेळोवेळी केलेली आहे; आणि या 
तक्रारीला कोणी समथंपणे सप्रमाण उत्तर दिल्याचे 
ऐकिवात नाही. हा मुद्दा महत्त्वाचा अशासाठी की 
कलापरंपरांच्या, चळवळींच्या गर्भात कलास्वरूप- 
सिद्धांत किंवा सौंदर्यसिद्धांत वाढत असतो. सौंदर्य- 
सिद्धांत म्हणजे टेस्टट्यूब बेबी नव्हे; तो प्रथम- 
पासूनच कलापरंपरेक्षी नाळेने जिवंतपणे जोडलेला 
असतो. कलापरंपरेवर त्याचे बाहेरून कलम करता 
येत नसते; तो आतुनच उमलावा लागतो. तो 
नीटपणे उमलतो की नाही हे पाहूणे, त्याची वेळो- 
वेळो चिकित्सा करणे हेच संद्वांतिक समीक्षा व 
सौंदयशास्त्र यांचे प्रमुख कार्य होय. 


कलापरंपरेत अस्फुट रूपाने वसत असलेले सौंदर्य. 
सिद्धांत/कलास्वरूपसिद्धांत समीक्षेच्या भाषेत व्यक्‍त 
झालेले असतात. म्हणून सौंदयंशास्त्रबांधणीच्या पुर्व- 
तयारीचा दुसरा भाग म्हणजे जोमदार अशा समोक्षा- 
प्रवाहाचे अस्तित्व हे होय. चांगळी समीक्षा निर्माण 
व्हायची असेल तर समीक्षकांमध्ये विशिष्ट कला- 
कुतीची व एकूण कलापरंपरेची सुक्ष्म जाण असायला 
हवी, आपल्याला विशिष्ट कलाकृतींमध्ये काय आढ- 
ळले, त्याचे मूल्यमापन आपण कसे केले इत्यादी 
गोष्टी व्यवस्थित रीतीने मांडता याव्यात म्हणून 
समीक्षकांनी विशिष्ट बौद्धिक कौदल्ये आत्मसात 
केलेली असणे जरूर आहे हे शक्‍य व्हायचे असेल तर 
त्यासाठी भक्कम वैचारिक परंपरेचा आधार हवा, 
सौंदर्यशास्त्राच्या पूर्वतयारीचा हा तिसरा भाग. 
आपल्याकडील बरीचक्षी कलाकृती -समीक्षणे तर- 
तरीत, चलाख, शेरेबाजी करणारी, शब्दांचा फुलोरा 
रचणारी अशी असतात. त्यांचा आशयात्मक जीवच 
लहान असतो. अशा फुलपाखरांकडून / नाकतोड्यां- 
कंडून कसली अपेक्षा करणार? आणि काही समी- 
क्षणांचा उद्देश कलाकृतींविषयी काहीतरी सांगणे 
असा नसून स्वतः समीक्षकाबद्दल काहीतरी सांगणे 
हा असतो. मोठ्या पल्ल्याची आणि शिवाय 


सुक्ष्मतेतही जाणारी _समीक्षणे लुप्त झाल्यासारखी 


नवभारत 


जून, १९८२ 


दिसतात, वरील विश्वानांचा पडताळा आजकालच्या 
मासिकांतील वे वृत्तपत्रांमधील साहित्यविषयक 
आठवणी पुरवण्यांतील * रसग्रहणात्मक * लेखांवरून 
नजर फिरविल्यास कोणासही येईल. समीक्षालेखांची 
जागा ललित गुजगोष्टींनी धेतली आहे वाटते. 


मराठीतील वैचारिक परंपरेबद्दल तर बोलायलाच 
नको. लो. टिळक, राजवाडे, केतकर, आचार्य 


- जावडेकर, तर्कतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी अंक्षी चार 


दोन नावे सापडली म्हणजे परंपरा असल्याचे सिद्ध 
होत नाही. त्यासाठी पहिल्या-दुसऱ्या दर्जाचे अनेक 
लेखक असावे लागतात आपठी आजची स्थिती खरो- 
खर कशी आहे हे माझ्या ' एका वादाच्या निमि- 
त्ताने ' (समाज प्रबोधन पत्रिका, जानेवारी-फेब्रुवारी 
१९८० ) या लेखात दाखविण्याचा प्रयत्न भी केला 
आहे. लवंदे-पाटणकर-रेगे यांच्यात लोकसत्ता 
या वर्तमानपत्रात व नंतर नवभारत या मासिकात 
झालेल्या ' वादा 'चे वाचन केल्यासही सुजाण वाच- 
काला बरीच मनोरंजक व अखेरी खिन्न करणारी 
माहिती मिळेल. प्रा. मे. पुं. रेगे यांनी गेल्या काही 
वर्षांत. नवभारत मध्ये लिहिलेले टीकालेखही 
उद्बोधक ठरतील. वैचारिक लेखनाच्या परंपरेच्या 
आपल्याकडील अभावाचे परिणाम केवळ समीक्षा व 
सोंदयेशास्त्र यांच्यापुरते मर्यादित नाहीत. भयावह 
परिस्थिती अश्ली आहे को, ते सर्वच क्षेत्रांत दिसतात. 


कला, समीक्षा, वैचारिक लेखन या तिहींच्या परं- 
परांचा महाराष्ट्रात सहज लक्षात येण्याइतका मोठा 
अभाव असतानाही जर येथे नवनवे जागतिक मह्‌- 
सत्वाचे सौंदर्यसिद्धांत उभे राहिल्याचे दिसत असेल 
तर तो दृष्टिभ्रमच म्हणायला हवा, बौद्धिक भाबडे- 
पणा मोठ्या प्रमाणावर असला को, नवसिद्धांताची 
पुष्पक विमाने दिसु लागणे स्वाभाविक आहे. 


आपल्याकडे सौंदयेशास्त्राला जे अवास्तव महत्त्व 
आलेले आहे त्यामागे एक गैरसमज आहे. तो असा 
को, -कोणत्याही कलापरंपरेत स्वत:ला वर्षानुवर्षे 
मुरवून घेतल्याशिवाय, या विषयावर आतापर्यंत 
काय काय लिहिले गेले आहे त्याच्या सर्वांगीण 
अभ्यासाशिवाय, त्यावर खूप काळ केलेल्या चिंतना- 
शिवाय, आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेच्या जोरावर, नव्या 
चमकदार सिद्धांताचे शोध लागू शकतात व हे शोध 


सौंदर्यशास्त्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न 


म्हणजे जागतिक सोौंदर्येविचारात आपण टाकलेली 
मोलाची भर ठरू शकते. पण हा सर्वे भ्रम आहे. 
मापले आजचे संद्धांतिक काम प्रायः पाइचात्त्य 
वैचारिक चौकटीत चालते. पाश्‍चात्त्य सौंदरयेशास्त्राचा 
खेळ दोन हजार वर्षांपूर्वी सुरू झाला, त्यातल्या 
सुरुवातीच्या खेळी प्लेटो-अऑँरिस्टॉटल यांनी खेळल्या, 
नंतरच्या कांटःहैगेळ यांनी खेळल्या; आजही त्यांच्या 
थोडीशी जवळपास येणारी माणसे हा खेळ चालू 
ठेवीत आहेत. या एकूण परंपरेतील ऑरिस्टॉटल- 
कांटसारखी मंडळी पवंताएवढी मोठी प्रज्ञावंत आहेत. 
त्यांच्या मानाने- आणि संस्कृत परंपरेतील शंकुक- 
भभिनवगृप्त या प्रज्ञावंतांच्या मानाने आजची मराठी 
भाणसे म्हणजे सागरगोट्याएवढी छोटी. भअॅरिस्टॉटल- 
कांट यांनी चालू केलेल्या, व चालू ठेवलेल्या खेळात 
आपण भर ती काय घालणार? तीही वर उल्ले- 
खिलेल्या कसल्याही पूर्वतयारीच्या अभावी ? आपण 
थोडी भीतभीतच एखादी खेळी खेळावी व बाजूला 
व्हावे इतकीच आपली पात्रता, यापेक्षा जास्त असे 
काहीतरी आपण केले आहे असे वाटल्यास त्यावर 
उतारा म्हणून पुन्हा एकदा -कदाचित पहिल्पांदा- 
अरिस्टॉटल, कांट, ह्ंकुक, अभिनवगृप्त यांचा नीट 
अस्यास करावा. म्हणजे आपले “ नवे ' वाटणारे 
सिद्धांत या महान प्रज्ञावंतांनी कोठेतरी जाता जाता 
सुचवून ठेवले आहेत हे लक्षात येईल. आपला 
अभ्यास जितका वाढेल तितका आपल्या मर्दुमकीचा 
आपल्याला होणारा भास कमी होऊ लागेल, 
सौंदर्यशास्त्राच्या क्षेत्रातही भरपूर व योग्य दिशेने 
केलेल्या अभ्यासाची आवद्यकता असते हे लक्षात 
आले, की एखादा ऑक्बने किवा सांतायाना वरवर 
वाचत या विषयावर लिहायला धजावणारे लोक 
लिहिण्यापासुन परावृत्त होतील. या क्षेत्रातील दिप- 
वणारे चमत्कार हे चमत्कारच नाहीत असे कळले 
को भाबड्या भाविक मंडळींची गर्दी कमी होईल, 
श्िपोझिअम व सेमिनार यांच्या धूप-आरत्या आणि 
काकड-आरत्या बंद होतील. 

वर सौंदयेशास्त्रासाठी आवश्यक असलेल्या तीन 
प्रकारच्या पूर्वतयारीचा उल्लेख करून आपल्या- 
कडील तिच्या अभावाबद्दल लिहिले आहे. त्यात 
थोडासा बदल करायला हवा. कारण आपल्याकडे 
ज्ञरी कोणत्याच जोमदार परंपरा अस्तित्वात नसल्या, 

न. भा. ५ 


ज्र 


तरी योग्य दिशेने पावले टाकण्याचे पहिले प्रयत्न 
सुरू झाल्याचे कोठे कोठे दिसू लागले आहे. अधून- 
मधून चांगल्या दर्जाची व मोठ्या आवाक्याची 
साहित्यकृती-समीक्षा बघायला मिळते, विशिष्ट 
वाडू्मयाच्या विशिष्ट कालखंडातील इतिहासाचा 
चिकित्सक आढावा वाचायला मिळतो. प्रतिमे- 
सारख्या विषयावरील एखादा भरीव प्रबंध बघायला 
मिळतो. परंतु या प्रयत्नांची कक्षा वाढविली, को 
अडचणी येऊ लागतात. कारण येथे आपल्या अंतिम 
संकल्पना-चौकटींचा विचार करणे क्रमप्राप्त होते. 
आपण कोणत्या संकल्पना-चोकटींमध्ये काम करीत 
आहोत ? आपले मूल्यनिकष कोणते ? आपली 
परंपरा कोणती ? 

अगदी आरंभापासुन आजपयंत भारतात जे जे 
घडले, ते ते सर्व आपल्या आजच्या परंपरेचा भाग 
आहे असे म्हणता येणार नाही. संस्कृतमधील 
जोरकस अश्या वाड्मयीन व वैचारिक परंपरा १२व्या 
शतकाच्या आसपास खंडित झाल्या. आजच्या 
साहित्यिकाचा या परंपरांश्ी निभिती किवा समीक्षा 
यांच्या पातळीवर जिवंत व सर्वांगीण संबंध उरलेला 
नाही, या परंपरांशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित कर- 
ण्यात दोव प्रकारच्या अडचणी आहेत. संद्धांतिक 
पातळीवर संस्कृतमधील सिद्धांताची चर्चा करणारे 
विद्वान अधूनमधून दिसतात है खरे; पण कोणत्याही 
एखाद्या आधूनिक नाट्यकृतीच्या रचनेची संधी 
व संध्यंगे या संकल्पनांच्या साहाय्याने उकल करताना 
कोणी आढळत नाही. तसेच नटसस्राट, प्रेमा तुझा 
रंग कसा, जझांतता ! कोटं चालू माहे यांच्यासारख्या 
नाट्यक्ृतींचे आलंबन व उद्दीपन विभाव, अनृभाव, 
व्यभिचारीभाव इत्यादी संकल्पनांच्या मदतीने आणि 
बारकाव्यात जाऊन कोणी विदळेषण व मूल्यमापन 
केल्याचेही दिसत नाही. एखादी कादंबरी करुणरस- 
प्रधान आहे असे समीक्षक अधूनमधून म्हणतात हे 
खरे. पण त्याच्या पुष्ट्यथ॑ स्थायीभाव, विभाव, 
साधारणीकरण यांसारख्या संकल्पनांचा ते उपयोग 
करीत नाहीत. संस्कृत साहित्यश्ास्त्रातील संकल्पना 
या जर साहित्यिकाला किंवा समीक्षकाला उत्स्फूते- 
पणे सुचत नसतील, जर त्या आज चाललेल्या 
नि्मितिप्रक्रियेच्या व आस्वादप्रक्रियेच्या गर्भात नस- 
तील, तर त्यांच्यावर उभारलेले, त्यांच्यातून निर्माण 


३४ 


झालेले सोौंद्यसिद्धांत हे : आजच्या आपले ! 
सौंदर्यसिद्धांत ठरू शकत नाहीत. आणखी एक' 
अडचण अशी, कौ ज्या संकल्पना आज आपण 
उत्स्फूतेपणे वापरतो त्यांना संस्कृत साहित्यज्ञास्त्रात 
स्थानच मिळालेले दिसत नाही. रस हे पुरुषार्थनिष्ठ 
असतात हे संस्कृत साहित्यश्ास्त्राला मान्य भाहे. 
परंतु एखाद्या कादंबरीत उपस्थित केलेल्या नैतिक 
प्रश्‍नाची चर्चा कशी करायची, या चचेच्या साहाय्याने 
त्या कादंबरीचे मूल्यमापन कसे करायचे याबद्दल 
संस्कृत साहित्यश्शास्त्रात कसलेही मार्गदशंन मिळत 
नाही. एखादी नाट्यकृती जीवनविषयक नवी, सखोल 
अश्शी ममेदृष्टी देते व म्हणून तिला आपण मूल्ययुक्‍त 
मानतो. संस्कृतसाहित्यशास्त्राच्या मर्यादेत राहून ही 
विधाने आपल्याला करता येत नाहीत. या अडचणी 
ग्रोक-रोमन साहित्यशास्त्राविषयी इतक्या मोठ्या 
प्रमाणात निर्माण होत नाहोत, हे येथे जाताजाता 
नमूद केले पाहिजे. भारतीयत्वाचा अभिमान जरूर 
बाळगावा; पण भारतीयत्वाची संकल्पना बदलती 
आहे, आपण आजचे भारतीय आहोत, एक हजार 
वर्षांपूर्वीच्या भारतीयांत व आपल्यात फक्त विशिष्ट 
प्रमाणातच साम्य आहे, हे विसरता कामा नये. 


एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासुन पुढे आपण 
इंग्रजीच्या माध्यमातुन पाइचात्त्य वाड्मयप्रकार 
घेतले, ते काही प्रमाणात पाइचात्त्यांच्या व काही 
प्रमाणात आपल्या पद्धतीने वापरले, समृद्ध किवा 
द्ररिद्री केले. साहजिकच या वाडूमयप्रकारांच्या 
चौकटींमध्ये निर्माण झालेल्या वाड्मयकृतींचे संक- 
ल्पन व विलेषण-मूल्यमापन उत्स्फूर्तपणे पाइचा- 
त्यांच्या संकल्पनांव्यूहांच्या मदतीने होऊ लागले. 
आपल्या भारतीयत्वामध्ये हे व्यूह आत्मसात होऊ 
लागले. हे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झाले, की आज 


नवभारत 


जून, १९८२ 


आपल्याकडील पुरातन व्यूहांची जागा जवळजवळ 
पुर्णेपणे त्यांनी घेतल्याचे दिसते.' त्यामुळे खरे पाहता 
आपण वव्हुंशी पाइचात्त्यांच्या संकल्मनाचौकटीतच 
सर्जन व मूल्यन या दोन्ही क्रिया उत्स्फूतेपणे करतो 
हे निःसंकोचपणे मान्य करायला हरकत नाही. रस- 
सिद्धांत इत्यादींचा आज वापर करण्याचा आग्रह 
धरणे म्हणजे वस्तुस्थितीवर बळजबरी केल्यासारखे 
होईल. एक हजार वर्षांपूर्वी जशा साहित्यकृती भार- 
तीय लोक निर्माण करीत असत तश्याच कृती आज 
आपणही उत्स्फूतेपणे निर्माण करू लागलो तर आपण 
तितक्‍याच उत्फूर्तपणे मम्मटपूवे काळातील संकल्पना- 
व्यूहांकडे वळू. तसे करण्यासाठी आपले मन वळ- 
वावे लागणार नाही ; त्या दिशेने जाण्याखेरीज 
गत्यंतरच उरणार नाही. 


आपल्यावर सर्वांत जास्त परिणाम झाला तो 
१९ व्या शतकातील इंग्रजी सर्जनशोल व समीक्षात्मक 
वाड्मयाचा. आपण शेक्सपिअर देखील १९ व्या 
शतकातील इंग्रजी चष्म्यातुत वाचला. पण या 
काळातील संकल्पनाव्यूह एका मोठ्या परंपरेचा 
भाग होता. ही परंपरा म्हणजे ग्रौक काळापासून 
आजपर्यंतच्या वाडू्मयविषयक जाणींचा इतिहास 
होय. या परंपरेत वेळोवेळी वदल झाले; 
त्यांतले काही खोळवर परिणाम घडविणारे होते; 
पण तो परंपरा पुर्णपणे खंडित झाली असे कधी 
झाले नाही. ही संद्धांतिक परंपरा जिच्या गर्भात 
वाढली ती पाश्‍चात्त्य कळापरंपराही दोन हजार 
वर्षे अस्तित्वात आहे. तिच्यात देखील मोठाली 
स्थित्यंतरे झाली, पण ती परंपरा पूर्णपणे खंडित 
झाली नाही. काही काळ ग्रीक.रोमन प्रवाह गुप्त 
झाल्यासारखा वाटतो, तरी तो कोठेतरी खोलवर, 
कोणत्या तरी स्वरूपात अस्तित्वात असणार; नाही 


१, याला अपवाद आहेत हे येथे नोंदवले पाहिजे संगीत, नृत्य यांसारख्या कलांची परंपरा 


एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खंडित न झाली असल्याची दाक्‍यता भाहे. सा 
कीतंन, प्रवचन, तमाशा इत्यादींची उदाह्रणे देता येतील. 


वहुतेक मृतप्राय झालेल्या दिसतात. 


या कलापरंपरा खंडित झालेल्या आहेत की नाही याबद्दलचे वरील विवेचन 
असे मर्यादित आहे. या एकूण प्रश्‍नाचा जास्त तपक्षील 


(टेन्टेटिव्ह ) 
त्यातंतरच निश्‍चित असे मत बनविणे योग्य ठरेल, 


हित्यापुरते बोलायचे तर 
पण यांपैकी काही साहित्यपरंपरा आता 


* आतापुरते ' 
वार विचार होणे जरूर आहे. 


सौंदर्यशास्त्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न 


तर रनेसन्सच्या काळात तो इतक्या जोराने पुन- 
रुज्जीवित झाला नसता. पाइचात्त्य देशांत वैचारिक 
परंपराही फार जुन्या काळापासून चालत आलेली 
आहे. म्हणजे सकस कलापरंपरा, समीक्षा-परंपरा, 
व वैचारिक परंपरा या तिन्ही तिकडे आहित. 
म्हणून त्यांची सोंदर्येमीमांसा, नीतिमीमांसा, ज्ञान- 
मीमांसा, तकेशास्त्र इत्यादी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत 
सारखीच प्रगती झाल्याचे दिसते. वर उल्लेखिलेली 
पुवतयारी आपल्याकडे झालेली असती तर आपल्या- 
कडेही असे दृश्य दिसले असते. हे दृश्य दिसत नाही 
यावरूनही बराच बोध घेण्यासारखा आहे. ती पुर्व- 
तयारी करायला आज सुरूवात झाली तर काही 
वर्षांनंतर पुष्पक विमान जरी नाही तरी त्यासाठी 
उपयोगी पडतील असे दोन-तीन स्क्रू आपण कदा- 
चित बनवू शकू- 

केवळ बौद्धिक पातळीवर स्वीकारलेल्या किवा 
जुळणी केलेल्या ( असेंबल ) सौंदर्यसिद्धांताची 
झापडे टाकून देऊन एखाद्या वाडूमयकृतीबद्दलची, 
स्वलक्ष्यी नसलेली अश्ली उत्स्फूते, अविकृत प्रति- 
क्रिया प्रामाणिकपणे नोंदविल्यावर तिचे विश्‍लेषण 
केल्यास त्या प्रतिक्रियेतील संकल्पनाव्यूह्‌ व त्याला 
संवादी असलेले ( कॉरेस्पाँडिंग ) कलाकृतींमधील 
संदलेषणबंध, आविष्कारबंध व इतर वैशिष्ट्यांचे 
बंध हे स्पष्ट होऊ लागतील, वाडूमयकृतीचे स्वरूप 
व तिच्याबद्दळची प्रतिक्रिया या दोन्ही गोष्टी परस्पर- 
पोषक व परस्परावलंबी आहेत म्हणून असे होणे 
अपरिहाय आहे. या दोन्ही व्यूहांचा स्वतत्त्व- 
प्रसाराकडे नैर्सागक कल असतो, एकाच तत्त्वाखाली 
जास्तीत जास्त गोष्टींचा समावेश करणे, म्हणजेच 
जास्तीत जास्त गोष्टींमध्ये एक समावेशक तत्त्व 
शोधणे ही मातवी मनाची नैसरगिक प्रवृत्ती असावी. 
काही कवितांत भावनेचा मुक्‍त आविष्कार आढळल्या- 
बरोबर मुक्‍त भावनाविष्काराचे तत्त्व सर्व काव्प्राला, 
व पुढे जाऊत सर्व कलांना लावू पाहणे, ही माण- 
साची अगदी नैसरगिक प्रेरणा असणार. पण डोळस 
माणसाने नेमका येथे मताला आवर घालायला हवा. 
असा आवर घालण्याचे प्रसंग वारंवार यावेत असेच 
मानवी वास्तव आहे आणि तरीही मनाला आवर 
घालणे कठीण असते. सूर्योदयाच्या वेळी सूये मोठा 
दिसतो, व तोच दुपारी लहान दिसतो; पण सुर्याचा 


२१५ 


आकार खरोखरच बदलला असे आपण म्हणत नाही. 
उलटपक्षी हेही खरे, को सुर्याचा आकार सुर्योदयाच्या 
वेळी बदलत नसतो हे ज्ञान आपण कितीही पक्के 
आत्मसात केले, तरी त्या वेळी आपल्यालाच काय पण 
शास्त्रज्ञाला देखील सुर्याचा आकार मोठा दिसायचा 
तो दिसतोच. तीच परिस्थिती आपल्या क्षेत्रातील 
अभ्यासाच्या बाबतीत होते. म्हणून एका बाजूला 
सार्वत्रिकोकरणाची प्रवृत्ती व दुसऱ्या वाजूला अभ्यास- 
विषयातील वैविध्याची जाण या दोन गोष्टींना 
सांभाळत आपल्याला मार्गक्रमणा करायची असते. 
सामान्यपणे माणसाला, असलीच तर, एखाद्या 
कलेत गती असते; फारफार तर दोन. आपल्या 
सैद्धांतिकाला वाडूमयक्षेत्रातील कथा, कादंबरी, 
नाटक या प्रांतांमध्ये गती आहे असे समजू. या तिन्ही 
मध्ये, निदान त्यांच्यांतील काही प्रकारांमध्ये 'संभव- 
नीयते'च्या संकल्पनेला महत्त्वाचे स्थान आहे. वास्त- 
वातक्ष या घटनेनंतर य ही दुसरी घटना जर १०० 
पैकी ९० वेळा घडत असेल तर कादंबरीतील अज्ञा 
प्रकारच्या घटनांच्या चित्रणातक्ष नंतर य ही घटना 
घडलेली दाखविणे म्हणजे संभवनीयतेच्या तत्त्वाचे 
पालन करणे होय. वास्तवाची जडणघडण व वास्त- 
वाचे चित्र असलेल्या कादंबरीतील घटनांची जडण- 
घडण यांची तुलना केल्यावरच संभवनीयतेचा प्रश्‍न 
सोडविता येतो. जेव्हा आपल्या संद्धांतिकाला 
संभवनीयतेचे तत्त्व वाडंमयाबाहेर, उदाहरणाथ 
संगीतात, लावावेसे वाटेल तेव्हा त्याच्या समोर 
एक प्रश्‍न अपरिहार्यपणे उभां राहील. संगीतकृतीतील 
घटकांच्या जडणघडणीची वास्तवातील घटनांच्या 
जडणघडणीशी तुलना कशी करणार ? कादंबरी 
वास्तवदर्शी असु शकते, बहुतेकवेळा असतेही; पण 
संगीतकृती वास्तवदर्शी असते असे म्हणता येत नाही. 
मग येथे संभवनीयतेचे तत्त्व कसे लावता येईल ? 
अ हा घटक ब या घटकापेक्षा जास्त संभवनीय आहे 
हे कसे ठरवायचे ? यावर एक उत्तर सुचविण्यात 
आले आहे ते असे : एखाद्या संबंधातील जो घटक 
त्यातील इतर घटकांशी जास्तीत जास्त मिळता- 
जुळता आहे, त्याला संभवनीय मानावे. आपल्याला 
वर अभिप्रेत असलेल्या संभवनीयतेच्या तत्त्वापेक्षा हे 
अगदीच वेगळे तत्त्व आहे. कलाकुतीतील घटकांची 
संघटना वास्तवातील घटकांच्या संघटनेशी सुसंवादी 


"करखगघल चिड) 


च्पाळडभम४/य ली, 


1-8.) 


असण्याची जागा येथे कलाकृतीतील घटकांच्या 
परस्पर संबंधातील सुसंवादाने घेतली आहे. सत्याच्या 
एकमेकांपेक्षा पूणपणे भित्न असलेल्या दोन कसोट्या 
वरोल दोन संदर्भांत अभिप्रेत आहेत. त्यांच्यांत 
गल्लत करणे योग्य नव्हे. | 

संगीताच्या संदर्भात वापरता यावे म्हणून 
* संभवनीयते ' च्या तत्त्वात आमूलाग्र बदल केल्या- 
नंतर त्या तत्त्वाचा पुन्हा वाडंमयकृतीच्या संदर्भात 
वापर करायचा असेल तर काय करायला हवे? 
या बदललेल्या स्वरूपात त्याचा उपयोग करायचा 
म्हटले तर तो परिकथांपुरता मर्यादित ठेवावा 
लागेल. त्याचा उपयोग वास्तवदर्शी कादंबरीच्या 
संदर्भात केला तर अनर्थ होईल. हीच गोष्ट ल्य या 
संकल्पनेविषयीही खरो आहे. संगीताच्या संदर्भात 
उत्स्फूर्तपणे निर्माण झालेली व तेथे वेधपणे वापरता 
येईल अद्ली ही संकल्पना तिच्या मुळातल्या अर्थाने 
डॉस्टोव्हस्कीच्या कादंबर्‍्यांना खरोखरच एागू पडते 
का? ती लावून दाखवायची प्रतिज्ञाच केली तर 
बरीच ओढाताण करून लावता येईल. माणसात 
थोडीशी बुद्धी आणि बराचसा आचरटपणा असला 
तर त्याला काहीही करून दाखविणे शक्य असते. 
उदाहरणाथ, वरील दोन गुणांनी संपन्न असलेला 
माणूस नेपोलिअन, निळे आकाश, दगडाची खाण 
आणि कॉलऱ्याचे जंतू यांच्यांत एक समान तत्त्व 
आहे हें सिद्ध करू शकल. आपण इरेस पडलो तर 
काय करू शकतो हा प्रश्‍न नाही; प्रश्‍न आहे तो 
आपण स्वाभाविकपणे, उत्स्फूर्तपणे काय करतो हा. 
बहुतेक ठिकाणी असे लक्षात येईल, को एका क्षेत्रात 
उत्स्फूतपणे निर्माण झालेली संकल्पना दुसर्‍या 
क्षेत्रात वापरली गरेळी तर या वापरात मेटॅफॉरिकल 
एक्स्टेन्यननचा भाग बराच असतो, असे असेल तर 
एकच संकल्पना एकाच अर्थाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांत 
वापरण्यात आली आहे. असा दावा करता येणार 
नाही. अनेक वेळा लोकांना या गोष्टीचा विसर 
पडतो, आणि मग सैद्धांतिक पातळीवरील गोंध- 
ळाला सुरवात होते. 

आपल्याकडे तर आणखीही एक विस्मयजनक 
प्रकांर घडताना दिसतो. संग्रीतामधला संकल्पना- 
व्यूह हां खरे म्हणजे संगीतकाराला आणि संगी- 
ताच्या जाणकार समीक्षकाला भावायला हवा. या 


नवभारत 


जून, १९८२ 


संकल्पनाव्यूहात ल्य या संकल्पनेचे स्यान काय, 
त्याचे स्वरूप काय, हे त्यांनी ठरवायला हवे, पण 
आपल्याकडे संगीताशी फारसा संबंध नसलेली माणसे 
ल्याच्या तत्त्वाविषयी, आणि संगीताच्या एकूण 
स्वभावाविषयी लिहिताना आढळतात. वाड्मयाच्या 
क्षेत्रात बरेवाईट काम करणार्‍यांना भाषेचा उपयोग 
( आणि जास्त करून दुरुपयोग, म्हणजे वावदूक- 
पणा ) सहजसाध्य असल्याने ते सवे कलाक्षेत्रांत 
सारख्याच अधिकारवाणीने बोलताना, निर्णय देताना 
आढळतात. संगीतकाराला व संगीत-समीक्षकाला 
भाषेचे कसब सहजसाध्य नसल्याने ते बिचारे दबून 
जातात, निदान पूर्वी जात असत, परिस्थिती ह्ळू- 
हळू बदलू लागली आहे. संग्रीतकार व संगीत 
-समीक्षक बोलके झाले आहेत. ही आनंदाची 
गोष्ट आहे. आता हे लोक आपल्या ' बाजूने 
इतर क्षेत्रांवर आक्रमण करणार नाहीत अशी 
आहा करूया, सध्या तरी फक्त साहित्यात थोडी- 
फार गती असलेल्यांना विनंती करायला हवी की, 
साहित्याकडून एकूण कलास्वरूपाविषयीच्या सिद्धां- 
ताकडे जाताना इतर कलाप्रांतांतील उदाहरणे देऊन 
आत्मबचना व परवंचना करू नका. 'कुमार गंधर्वांनी 
सादर केलेला मालकंस घ्पा १, ' आरांनी काढलेली 
चित्रे घ्या ' असे म्हणण्याचा मोह झाल्यास स्वत:ला 
असे विचारा 'माझी संगीत ऐकण्याची । निर्माण कर- 
ण्याची निदान १०/१५ वर्षांची तपश्‍चर्या आहे का? 
मी हजार-बाराशे चित्रप्रदर्शन पाहिली आहेत का?! 
या प्रश्‍नांना नकारार्थी उत्तरे मिळाल्यास स्वतःचा 
कलास्वरूपसिद्धांत बांधताना, मांडताना कुमार 
ग्ंधवे आणि आरा यांचा उल्लेख निष्ठापूर्वक टाळा. 
पुरेशी तयारो नसताना तुम्ही जर असे उल्लेख 
करीत सुटलात तर ते विह्त्तेच्या क्षेत्रातील पाप 
(अँकॅडेमिक सिन) ठरेल, आपल्याकडे तर बोद्धिक 
परिस्थिती इतकी वाईट माहे, की ज्यांना कोणत्याच 
कलाप्रांतात कसलीच गती नाही असे लोकसुद्धा 
आपल्याला तत्त्वज्ञान किवा पदार्थविज्ञान किवा मनो- 
विज्ञान यात डिग्नीचा कागद मिळालेला आहे या 
वशिल्याच्या जोरावर सौंद्यंशयास्त्राच्या अन्नछत्रात 


-हात धुवून घेताना आढळतात. 


इतर क्षेत्रांत थोडीफार ताकिक शिस्त पाळायला 
तयार असलेले लोकही कलाक्षेत्रांतील संकल्पनांच्या 


अनुक्रमणिका 


सौंदर्यशास्त्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न 


बाबतीत बरीच भाबडी भूमिका घेतात. याचे कारण 


सौंदर्यशास्त्राच्या कार्याच्या सर्व बाजूंकडे ते लक्ष देत 


नाहीत ; काहींना यो सर्व बाजू माहीत नसणेही 


शक्‍य आहे; इतर काहींना त्यांचे महत्त्व कळले 
नसावे. कलाकुतींविषयी 'समीक्षक जी विधाने कर- 
तात त्यांची व त्यांत. सापडणाऱ्या संकल्पनांची 
चिकित्सा करणे हे सौंदयंशास्त्राचे काये होय. ही 
चिकित्सा दोत अंगांनी व्हायला हवी. संकल्पनांच्या 
तार्किक वैशिष्ट्यांची व त्यांच्या आशयांची अल्ली 
दुहेरी चिकित्सा येथे अभिप्रेत आहे. बहुतेक लोक 
संकल्पनेच्या . आशयाच्या . चिकित्सेने आपल्या 
कामाची सुरुवात करतात. थोड्या वेळात ते 
ठेवकाळतात, वैचारिक आवर्तात फसंतात, अनेक 
वेळा हुकूमशाही वृत्तीने वागू: लागतात. हे सवें 
टाळायचे असेल तर संकल्पनांच्या ताकिक वेशि- 
ष्ट्यांची जाणीवपूर्वक चिकित्सा करणे हे. आवइ्यक 
ठरते. ट 

एका उदाहरणाच्या साहाय्याने हा मुद्दा स्पष्ट 
करता येईल. समजा, आपण एक पुस्तक वाचायला 
सुरुवात केली आहे. त्या पुस्तकाचे नाव आहे 
गारंबीचा बापु. पुस्तक थोडेसे वाचल्यावर लक्षात 
येते, की काहीतरी ह॒कीकत सांगणारे हे गद्य लेखन 
आहे. परंतु ते खरोखर घडलेल्या घटनांची, खरो- 
खरीच्या माणसांची हकीकत सांगणारे लेखन नसून 
कल्पितांची हकोकत सांगणारे लेखन आहे... ही एक 
कादंबरी आहे आणि हे पुस्तक एक कादंबरी म्हणूनच 
बाचायला हवे. वरील वर्णनावरून हे ध्यानात आळे 
असेल, की वाचनाच्या अगदी आरंभांपासुन आप- 
ल्याला वर्गीकरणाची जरुरी असते. 

येथे दोन प्रश्‍न निर्माण होतात. पहिला प्रश्‍न 
वर्षीकरणाच्या वैधतेविषयी असून, दुसरा कादंबरी 
या विषयीचा आहे. काही लोकांच्या मते वर्गीकर- 
णाळा समीक्षाप्रक्रियेत केवळ व्यावहारिक सोय 
म्हणून स्थान दिले जाते. वाडूमयकृतींचा वर्ग, 
बाड्मयप्रकार या संकल्पनेला वेध असा सैद्धांतिक 
पायाच नाही. बेनेदेत्तो क्नीचे याने ही अतिरेकी 
झमिका घेतली आहे. ग्रंथपाल आपल्या सोयीसाठी 
पुस्तकांना वेगवेगळया कपाटांमध्ये वेवतो ; एकी 
कपाटावर तो नाव टाकतो “ नाटक , दुसर्‍यावर 
लिहितो ' कादंबरी ' पाचव्यावेर लिहितो 


३७ 


* संकीर्ण. मग सैद्धांतिक आपला शोध सुरू करतो : 
६ ज्या अर्थी या कपाटावर * कादंबरी * हे नाव आहे 
त्या अर्थी त्यातील सवे पुस्तकांमध्ये कसले तरी 
समान तत्त्व असले पाहिजे. ते शोधायला हवे. ' 
आपले नशीब की ' संकीर्ण ' या नावाच्या कपाटा- 
तील पुस्तकांचे समान तत्त्व शोधायला तो निघत 
नाही. अश्या प्रकारे क्रोचेने कलाकृतीच्या वर्गीकरणाची 
चेष्टा केली आहे. त्याच्या मतते कला ही एक अक्षी 
महाजाती ( जीनस ) आहे कौ जिच्यात जाती 
(स्पिसीज) नसतात, फक्त सभासद (मेंबसं) अस- 
तात. पण हे म्हणणे सयुक्तिक वाही. जो महाराष्ट्रीय 
नाही, गुजराथी नाही, राजस्थानी नाही, असा निर्पा- 
तीय व केवल भारतीय ज्याप्रमाणे असू शकत नाही, 
तक्षी जी चित्रकुती नाही, वाडू्मयकृती नाही... 
अश्ली वर्गातीत केवळ कलाकृती असू शकत नाही. 
आणि जी कादंबरी नाही, भावकविता नाही, 
नाट्यकृती नाही ... अद्यी वाडूमयप्रकारातीत 
वाडू्मयकृती असू शकत नाही. अमूक वस्तु कलाकृती 
आहे हे कसे ओळखायचे ? हा प्रन एखादा तत्त्व- 
ज्ञानी, विज्लेषतः जुन्या .पठडीतला तत्त्वज्ञानी 
विचारील. अ-तत्त्वज्ञानी वाचक विचारतो, 'मी जे 
वाचायला घेतले आहे ते कादंबरी आहे हे नक्की 
कसे ठरवायचे ? काही बाबतींत ते जादुगार, 
कुलाव्याची दांडी, गारंबीचा बापू ... यांच्या- 
सारखे आहे, पण ... ? आपल्या चर्चेच्या संदर्भात 
हा दुसरा प्रश्‍वच महत्त्वाचा आहे. दुसऱया एका 
कारणासाठीही कलाकृतींच्या /वाडूमयक्तींच्या वर्गी- 
करणाचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. पुस्तक वाचताना 
ते कादंबरी या वर्गातील आहे हे लक्षात येऊ 
लागले, की विशिष्ट अपेक्षा निर्माण होऊ लागतात. 
ते नाटक आहे असे लक्षात आले तर वेगळ्या अपेक्षा 
निर्माण होतात, माणि काही अपेक्षा बाजूला 
सारल्या जातात. ते संगीत नाटक आहे असे कळले 
कौ आधीच्या पेक्षा जास्त विवक्षित अपेक्षा निर्माण 
होतात. वाड्मयप्रकार कोणता आहे हे कळले म्हणजे 
विवक्षित अपेक्षा निर्माण होतात, कारण प्रत्येक 
प्रकाराशी संलग्न असलेले निश्‍चित संकेत असतात. 
इतिहासाच्या ओघात हे संकेत संस्कारित झालेले 
असतात, त्यांच्यांत बदल घडलेले असतात; पण' 
यामुळे संकेतांचे एकूण अस्तित्वच नाकारता येईल 


३८ 


अशी परिस्थिती कधीच निर्माण होत नाहो. आता- 
पर्यंत आपण वाचकाच्या दृष्टिकोनातून विचार 
करीत होतो. जे वाचकाच्या बाबतीत खरे आहे तेच 
लेखकाच्या बाबतीतही खरे आहे. लेखक जेव्हा 
पुस्तकाचे पहिले पृष्ठ लिहीत असतो तेव्हाच आपण 
कोणत्या वाड्मयप्रकाराच्या कक्षेमध्ये लिहीत आहोत 
याची निदान अधस्फुट जाणीव त्याला होऊ लागलेली 
असते. ग्रायक नुसता गायला सुरुवात करीत नाही, 
तो माल्कंससारखा कोणतातरी निश्‍चित राग 
गायला सुरुवात करतो. संगीताच्या शिक्षणातच 
रागांच्या संकल्पनांची जाणीव प्रथमपासूनच गिक्ष- 
काने व शिष्याने गृहीत धरलेली असते.” तार्किक 
दृष्ट्याच संकल्पनांचे, वर्गीकरणाचे कलाकृतीशी 
गर्भधारणेपासुनच सह-अस्तित्व असते असे मानल्या- 
खेरीज गत्यंतर नाही. 


वर उल्लेखिलेल्या अपेक्षा व संकेत असतात म्हणू- 
नच कलाकुतींचे मूल्यमापन शक्‍य होते. समाज, 
आपल्या हे लक्षात आले को, आपण एक वास्तव- 
दर्शनात्मक कादंबरी वाचीत आहोत. अश्या कादं- 
बर्‍यांच्या संदर्भात वर्ज्यावज्ये काय असते हे आता 
आपल्याला बऱ्याच निश्‍चित प्रमाणात ठाऊक असते. 
कारण या प्रकारच्या बऱ्याच कादंबऱ्या आपण वाच- 
लेल्या असतात. या वाचनाचे जे संस्कार आपल्या 
मनात संद्लेषित झालेले असतात, या प्रकारच्या 
चांगल्या कादंबऱ्यांविषयीचे जें व्यामिश्र व लवचिक 
निकष आपल्या मनात तयार झालेले असतात, 
त्यांच्या साहाय्याने आपण आता वाचीत असलेली 
कादंबरी कितपत यशस्वी झालेली आहे हे ठरवू 
लागतो, त्याच बरोबर आपण या कादंवरीत काही 
नवीन आहे का, परंपरागत संकेतांपैकी काही जाणीव- 
पुर्वक मोडले आहेत का, आशयाच्या निवडीबाबत, 
त्यातील सुक्ष्मतेबद्दळ, त्याच्या मांडणीबह्दल, शेली- 
बहल, तंत्राबद्दल, शब्दकळेबद्दल ...काही प्रयोग- 
शीलता दाखविली आहे का हेही पाहत असतो. 
कारण नवेपणा, वेगळेपणा यावरही कादंबरी/नाटक/ 
कविता, . .यांचे मूल्य काही प्रमाणात अवलंबून असते, 


२. संगीतक्षेत्रातली ही वस्तुस्थिती प्रा. मिलिंद माल्झे यांनी म 
* साहित्यप्रकाराची संकल्पना ? या त्यांच्या लेखात या प्रश्‍नाची 
( प्रस्तुत लेख वा. ल. कुलकर्णी, गौरवग्रंथ या आगामी ग्रंथात समाविष्ट 


नवभारत 


जून, १९८२ 


नवेपणा वेगळेपणा ही सापेक्ष (रिलेटिव्ह) संकल्पना 
आहे. निरपेक्षपणे (ॅब्सोल्युटिस्ट पद्धतीने) तिचा 
वापर करणे अशक्‍य आहे. जेथे संकेत, परंपरा, 
इतिहास हे आहेत तेथेच नवेवणा /वेगळेपणा तार्किक 
दृष्ट्या शक्‍य आहे. वर्गीकरण आवड्यक तर आहे, 
पण ते केले म्हणजे समीक्षेचे काम पुणं झाले असे 
म्हणता येत नाही. हा आपल्यापुढचा पेच आहे. 


वरती ज्या दोन प्रश्‍नांचा उल्लेख केला होता 
त्यांपेकी दुसऱ्याकडे आता वळायला हवे. हा प्रश्‍न 
कादंबरी आणि तत्सम संकल्पनांच्या स्वरूपाबद्दलचा 
आहे. समीक्षेत या संकल्पनांचा अपरिहायेपणे वापर 
करावा लागतो हे आपण वर वघितले, त्याचबरोबर 
हेही लक्षात ठेवायला हवे, कौ एखादे लिखाण ही एक 
कादेवरी आहे की नाही हे ठरविणे हे एखादा प्राणी 
कुत्रा आहे कोनाही हे ठरविण्याइतके सोपे नाही 
कारण कुत्रा या संकल्पनेप्रमाणे कादंबरी नाटक, 
शोकात्मिका इत्यादी संकल्पना बंदिस्त नना हीत. 
त्यांची सर्वेकालिक अशी व्यवच्छेदक लक्षणे हा 
येत नाहीत. इंग्लंडमध्ये कादंबरी या वाडमय प्रका- 
राचा उदय १८ व्या शतकाच्या आसपास झाला असे 
मानले जाते. सुरुवातीपासूनच हा वाडूमयप्रकार 
बंदिस्त नव्हता. सुरुवातीच्या काळातल्या रॉबिन्सन 
कसो, पामेला, टॉम जोन्स, रॉडरिक रंडम, ट्स्टिम 
शेंडी या गाजलेल्या सवे कादंबर्‍्यांमध्ये न समा 
सत्त्व आहे असे दाखविता येत नाही. डळ पक 
साम्यभदांचे एक जाळे आहे हे मात्र पक, 
जसजशी या वाडूमयप्रकारात काय 
जाळ जास्त विस्तृत व व्य 
दिसते. ते कोणत्या दिज्ञेने ञा 
हे आज सांगता येणार न 
वाड्मयप्रकाराची संकल्पना 
होत जाते याचे आणखी एक 
इतर वाडूमयप्रकारांची काही वैशिष्ट न १ शितयाति 
येऊन मिसळतात. कधीकधी मनही क 
संवादांचे इतके वेपुल्य होते, को व 
व्हावी. मराठीतील संगीत नाटकांम ही गडी 

ध्य दोन कला- 


झ्या नजरेस 
आणून 
तपश्लीलवार शा बिडी, 


चर्चा आढळले 
केलेला आहे. ) आढळेल. 


यस गक 
नय परातन, 
कखग्मनिकयवना, 


कि. बशा 


च कट 002 


सोंदुर्यव्यास्त : काही महत्त्वाचे प्रश्न ३९, 


प्रकारांचा झालेला संकर प्रसिद्धच आहे. काही 
कथांमध्ये घटनांचे प्रमाण खूपच कमी होते व मुक्‍त 
चिंतनाचे प्रमाण वरेच वाढते; व मग त्यांना कथा 
म्हणायचे की चिततात्मक ललित निबंध म्हणायचे 
याबद्दल संम्रम निर्माण होतो. हे अर्थात सीमारेषेवरचे 
उदाहरण झाले. इतरत्रही अशी उदाहरणे सापडतात, 
चुल्त-मामे भावाला नातेवाईक मानायचे की नाही 
याविषयी नेहमीच वाद संभवतो. पण चुलत भावाला 
आपण निठिचितपणे नातेवाईक मानतो- जरी तो 
सख्खा भाऊ नसला तरी. 

कादंबरी, नाटक इत्यादी संकल्पना बर्‍याच 
अंशाने खुल्या असल्यामुळे त्यांना निश्चित अक्षया 
कायम स्वरूपाच्या सीमारेषा नसल्याने समीक्षकाला 
कधीकधी असे वाटू लागते, की या संकल्पनांचा 
उपयोग केल्याखेरीज आपले चालू शकेल; पण असे 
करणे फलदायी नाही हे त्याच्या लौकरच लक्षात 
येते. मग त्याला दुसऱ्या बाजूने असे वाटू लागते, की 
या संकल्पनांमध्ये शिस्त नसेल तर ती आणली 
पाहिजे; कादंबरी, नाटक इत्यादींची व्यवच्छेदक 
लक्षणे शोधून काढलीच पाहिजे. एखादे व्यवच्छेदक 
लक्षण सापडल्यासारखे वाटले, को ते फक्‍त लावून 
दाखवायचे काम उरले असे त्याला वाटते. पण 
यात आडमुठेपणाचा धोका आहे. व्यवच्छेदक लक्षणे 
अश्या प्रकारे वापरणे हे समीक्षकाला स्वाभाविक 
असे नाही. ही वरून लादलेली शिस्त झाली. पण 
जिची बीजे मूळ स्वभावात नाहीत अशी शिस्त 
अंगवळणी पडत नाही. ताकिक रीतीने विचार 
करण्याची बीजे जर माणसांमध्ये नसती तर ऑरि- 
स्टॉटल त्यांना आपल्या तकेशास्त्राच्या बडग्याने 
तार्किक बनवू शकला नसता. सामान्यतः समी- 
क्षक अल्या प्रकारे बाहेरून लादलेली शिस्त 
पाळत नाही, पाळू हकत नाही. तो एखाद्या 'हुषार' 
सैद्धांतिकांचा घट्ट व मठ्ठ अनुयायी असेल तर 
अर्थात गोष्ट वेगळो. सामान्यतः साहित्यकृतींची 
समीक्षा करणारा टीकाकार आपण्या व्यवहारात 
वास्तवातील व्यामिश्रता स्वीकारतो व तिच्यातून 
मार्गे काढतो. पण तो सैद्धांतिक पातळीवर पोचला, 
की याच व्यामिश्रतेची त्याला भीती वाटू लागते. 
आपण वापरीत असलेल्या संकल्पतांच्या ताकिक 
वैशिष्ट्यांचा त्याने अभ्यास केल्यास त्याच्याच असे 


लक्षात येते. की आपले नेहमीचे जीवतव्यवहार 
चालायचे असतील तर आपल्याला विविध प्रकारच्या 
अनेक संकल्पनांची मदत घ्यावी लागते, त्या वेग- 
वेगळ्या प्रकारच्या आहेत म्हणूनच त्या उपयुक्‍त 
ठरतात. त्या एकाच जातीच्या असत्या तर वेध असे 
आपले अनेक जीवनव्यवहार अशक्य झाले असते. 
प्लेटोचे एक-सत्त्व मॉडेल काही संकल्पनांचे व्यव- 
स्थित स्पष्टीकरण देऊ शकते. इतर काही संकल्पनां- 
साठी आपल्याला विट्गिन्‌स्टाइनचे कुल्साम्याचे 
मॉडेल वापरावे लागते. जोपयंत माणसाच्या जीव- 
नाची घडण आज आहे तश्लीच राहणार आहे, 
तोपयंत संकल्पनांच्या चिकित्सेसाठी वेगवेगळ्या 
मॉडेल्सचा वापर करावा लागणे अपरिहायं आहे. 

कादंबरी, नाटक इत्यादी वर्गेसंकल्पनांच्या वैध- 
तेवर आणि त्यांच्या ताकिक वैशिष्ट्यांबद्दल आपण 
विचार केला, वाड्मयकृती-समीक्षेत नेहमो वापर- 
ण्यात येणाऱ्या या संकल्पना आहेत; त्यांच्यामुळेच 
समीक्षा-व्यवहार सिद्ध होतो. या संकल्पनांना मध्य- 
वर्ती ठेवून आपल्याला दोन दिशांनी थोडाथोडा 
प्रवास करायचा आहे. एका वाजूने आपल्याला कादं- 
वरी, नाटक या वगंसंकल्पनांपेक्षा जास्त मोठ्या 
कक्षांच्या संकल्पनांचा विचार करायचा आहे. त्याच- 
बरोबर दुसऱया बाजूने विशिष्ट कादंबर्‍या, नाटके 
इत्यादींच्या विश्लेषणासाठी व मूल्यमापनासाठी या 
कमीअधिक कक्षांच्या संकल्पनांचा नक्की किती उप- 
योग होतो हे शोधायचे आहे. 

एकूण कलेच्या किवा सुंदर पदार्थांच्या सावंत्रिक 
वैशिष्ट्यांचे ज्ञान मिळविण्यात फारसे तथ्य नाही हे 
कलाकलांमधील व सुंदर पदार्थांमधील विविधतेचा, 
भिन्नतेचा विचार केल्यास कोणासही पटेल असे 
वाटल्यामुळे तो शोध जरा बाजूला ठेऊन थोड्या 
कमी कक्षेच्या संकल्पनांचा विचार करू. आध- 
निक काळात एकूण काव्याच्या किवा वाडमयाच्या 
स्वरूपाचे, त्यातील संघटनातत्वांचे स्पष्टीकरण 
देण्याचा काही समीक्षकांनी प्रयत्न केला आहे. 
त्यासाठी सामान्यपणे त्यांनी दोन मार्ग अवलंबिले 
आहेत. एक मागे म्हणजे सर्वे वाडूमयाळा एका 
बृहत्‌ वर्गात बसवायचे वत्या वर्गातील सभासदांमध्ये 
जी स्वरूपर्वेशिष्ट्ये व संघटनावैशिष्ट्ये आढळतात 
तीच वाडूमयक्रतींचोही वैशिष्टये आहेत असे 


प वा 
या 


४७० 


समजायचे. वाड्मयाखेरीज या बृहत्‌ वर्गात व्यक्‍्ति- 
गत स्वप्ते, दिवास्वप्ने, प्राक्‌कथा, परिकथा, वांशिक 
नेणिवेतील घटक, विधी (रिच्युअल) यांचाही 
समावेश केलेला असतो; इतकेच नाहो, तर त्यांना 
प्राधास्प दिलेले असते. या समीक्षकांनी मनोविज्ञान, 
मानववंशशास्त्र इत्यादींकडे खास लक्ष दिले असल्यास 
त्यात काहीच नवल नाही. वाडमयाच्या बाहेरून 
आणलेली हो मदत निश्‍चितपणे महत्त्वाची आहे. 
पण येथे एक लक्षात ठेवले पाहिजे. सर्वच वाड्‌मय- 
कृतींसाठी या मदतीची जरुरी लागत नाही. काहींचे 
नेहमीच्या जाणिवेच्या पातळीवरच राहून समाधान- 
कारक स्पष्टीकरण मिळू शकते. त्यांच्या बाबतीत 
या पातळीपलीकडे जाऊ नये हे उत्तम, इतरत्र ही 
मदत घ्यायची असेल, तर ती पुणं तयारीसहित 
घ्यावी. आपल्याकडे लोकांना अभ्यासाचे वावडे 
असल्याने हे मुद्दाम सांगायला हवे. पुढचा मुद्दा असा, 
कौ ही बाहेरची मदत काही वाडूमयकृतींच्या 
संदर्भात आवश्‍यक असली तरी ती पुरेशी ठरत ताही. 
इडिपस व हॅम्लेट या दोन्ही नाट्यकृतींची बरीचशी 
उकल फ्रॉइडच्या सिद्धांतामुळे होऊ शकते हे मान्य 
करावेच लागते. हॅम्लेटच्या हातुन आपल्या वडिलांच्या 
खुनाचा बदला घेण्याच्या कामी इतका विलंब का 
लागला याची जी स्पष्टीकरणे देण्यात आलेली 
आहेत त्यांत डॉ. जोन्स या फ्रॉइडवादी समीक्षकाचे 
स्पष्टींकरण सर्वांत उजवे ठरेल असे म्हणता येईल. 
पण ज्या सिद्धांताच्या साहाय्याने हृम्लेट व इडिपस 
या दोन्ही नाटयक्रुतींचे स्पष्टीकरण मिळते, केवळ 
त्याच्याच साहाय्याने हॅम्लेटचे इडिपस पासुनचे 
वेगळेपण कळणार नाही. त्यासाठी आणखी एखाद्या 
वेगळ्या स्पष्टीकरणाची गरज भासते. कोणत्याही 
एका वाडमयक्वतीच्या स्वरूपाचे व मूल्याचे स्पष्टी- 
करण हवे असेल, तर कोठल्या तरी एका तत्त्वाचा, 
उपपत्तीचा आधार घेऊन चालत नाही, त्यासाठी 
अनेक तत्त्वांची मदत घ्यावी लागते. 

वरच्या परिच्छेदात उल्लेखिलेल्या दुसऱ्या मार्गाची 
थोडी चिकित्सा करायला हवी, या शतकाच्या 
दुसर्‍या-तिसऱर्‍्या दशकापासूनच इंग्लंड-अमेरिकेत 
'न्यू क्रिटिसिझम' या परंपरेतील टीकाकारांनी एका 
नव्या समीक्षापद्धतीचा अवलंब केला. सर्व वाड्मय 
किवा काव्य याला ते भाषाव्यवहाराचा (डिस्कोर्स) 


नवभारत 


जून, १९८२ 


एक प्रकार मानतात. या प्रकाराची वैशिष्ट्ये शोधून 
काढण्यासाठी ते त्याची दुसर्‍या एखाद्या, सहज 
डोळ्यात भरेल अशा, प्रकाराशी तुलना करतात. 
विज्ञानांमधील भाषाव्यवहाराचा प्रकार हा सर्वांच्या 
परिचयाचा आहे. या प्रकारात वाड्मय बसत नाही 
हे उघड आहे. मग ते वाडूमयाला अवैज्ञानिक भाषा- 
व्यवहाराचा प्रकार मानून त्याची वैशिष्ट्ये शोधून 
मुक्रर करतात. वैज्ञानिक भाषा वास्तवाविषयी 
माहिती देण्यासाठी वापरण्यात येते, उलट वाड्मयीन 
भाषेचे उद्दिष्ट कश्यावद्दलही माहिती देणे हे नसून 
भावना व्यक्‍त करणे, त्यांची इतरांमध्ये निमिती 
करणे हे असते हा रिचडूसचा सिद्धांत सुप्रसिद्ध आहे. 
जेव्हा ब्रूक्ससारखा टीकाकार सांगतो की, काव्याची 
भाषा म्हणजे विरोधाभासाची (पॅरॅडॉक्‌स) भाषा 
होय तेव्हा त्याच्या मनात भाषिक व्यवहाराचे असेच 
एक द्विभाजन आहे हे लक्षात येते. 

या समीक्षकांच्या मते विरोधी जक्‍तींमधील संघष 
समन्वय, विरोध(भास, अनेकार्थता, आय्रनी इत्या- 
दींना वाड्मयाचो/काव्याची संघटनातत्त्वे, वैशिष्ट्य- 
दर्शक तत्त्वे मानायला हवे, या तत्त्वांनुसार ज्यांची 
घडण झालेली आहे अश्या कविता सापडतात. परंतु 
सर्वे वाडूमयकृतींमध्ये ही तत्त्वे सापडतीलच असे 
नाही. दुसर्‍या वाजूने असे म्हणता येईल की, ती 
फक्त वाडूमयकृतींमध्येच सापडतात असे नाही. हे 
स्पष्ट होण्यासाठी दोन उदाहरणे घेऊ. वडूसवथं- 
सारख्या कवींच्या अनेक कवितांमध्ये वरील तत्त्वे 
आढळत नाहीत. उलट विरोधाभास, आय्रनी यांची 
उदाहरणे दैनंदिन जीवनातही सापडू शकतात. हे 
समीक्षक काही वेळा संघर्षाला वाड्‌मयक्ृतीत मध्य- 
वर्ती स्थान देतात व हा संघषं सत्‌ विरुद्ध असत्‌, पुण्य 
विरुद्ध पाप, जीवन विरुद्ध मृत्यू, प्रकाश विरुद्ध अंधार 
अशा स्वरूपाचा असल्याचे सांगतात. अश्ा प्रकारचे 
संधषे प्रत्येक वाड्मयकृतीत असल्याचे सहज दाखविता 
येते. पण ते वाडूमय़ाबाहेरही सापडत असल्याने या 
समीक्षकांची पंचाईत होते. आणखी एक महत्त्वाची 
अडचण अशी, कौ या तत्त्वांना अतिरिक्‍त महत्त्व 
दिल्यास, त्यांना सर्व वाडूमयकृतींच्या व्यवच्छेदक 
लक्षणाचे स्थान दिल्यास, वेगवेगळ्या वाडूमय- 
प्रकारांमधोल भेदांचे महत्त्व नष्ट होते. जर डनची 
एखादी भावकविता, शेक्सपिअरचे एखादे किंग लिअर- 


सोंदर्यश्ासत्र । काही महत्त्वाचे प्रश्न 


सारखे नाटक, ब्रद्स कॅरंमॅझॉव सारखी डाॉस्टो- 
व्हुस्कीची कादंबरी या सर्वांमध्ये एकच व्यवच्छेदक 
लं॑क्षण असेल तर भावकविता, नाटक, कादंबरी हे भेद 
हवेतच कशाला ? पण हे वाडइ्मयप्रकारांचे भेद मह- 
तत्वाचे असतात हे आपण या आधी पाहिले आहे. वर 
उल्लेखिलेल्या समीक्षापद्धतीचा पुरस्कार करताना या 
टीकाकारांच्या डोळयासमोर कविता, विश्षेषतः लघु- 
कविता, असणार हे सहज लक्षात येते. लघुकविता 
हा एक' महत्त्वाचा वाडूमयप्रकार आहे हे खरे 
असले, तरी एकूण वाडूमयाचा सर्वांगीण विचार कर- 
ताना लघुकवितेला प्रातिनिधिक वाडूमयप्रकाराचे 
स्थान देणे चूक ठरेल; कोणत्याही एका वाडूमय- 
प्रकाराला हे स्थात दिले तरी हेच घडेल. वरील 
टीकाकारांनी ही चूक केल्यामुळे ते केवळ लघुकविते- 
लाच प्रस्तुत ठरेल अश्या संकल्पनाव्यू हातून व सवे 
वाडूमयाकडे पाहू लागले. सामान्यतः लघुकवितेत 
ठसठक्यीतपणे उभ्या राहतील अशा व्यक्तिरेखा 
नसतात, विस्तृत असे कथानक नसते, मोठ्या 
पल्ल्याची वर्णने नसतात. त्यामुळे साहजिकच लघु- 
कवितेवरील विचारात व्यक्तिरेखा, कथानक 
यांच्यापेक्षा प्रतिमा इत्यादींना बरेच जास्त महत्त्व 
मिळते. पण वॉर अँड पौस सारख्या कादंबरीचा 
विचार करताना असे केल्पास अनथथ होईल. 
कादंबरी, नाटक इत्यादींपेक्षा जास्त मोठ्या 
कक्षांच्या संकल्पनांचे समीक्षेत काय स्थान असते 
याची वर थोडक्यात चर्चा केली. क्रमश: विस्तारत 
जाणाऱ्या संकल्पनांना, समीक्षेत होणार्‍या त्यांच्या 
उपयोगाला नव-अँरिस्टॉटलपंथधीय आर. एस. क्रेन 
या समीक्षकाने तीब्र विरोध केला. क्रेनने आपल्या 
द लँग्वेजिस ऑफ क्रिटिसिझम अँड द स्टूकूचर 
ऑफ पोएट़ो मध्ये याबावत जे आक्षेप घेतले आहेत 
त्यांतील महत्त्वाचे आक्षेप याआधीच्या तीन मि 
च्छेंदांत संक्षेपाने समाविष्ट केलेले आहेत. क्रेनचे 


प्रस्तुत पुस्तकातील प्रतिपादन असेः- कोणतीही 


समीक्षा ही अपरिहार्यपणे कुठल्यातरी चौकटीत 
होत असते. या चौकटी अनेक आहेत. कोणती 


चौकट निवडायची हे समीक्षकाचे उद्दिष्ट काय आहे 
र॒ विशिष्ट वाडःमयक्ुतींचे 


उद्दिष्ट असेल तर ज्यांचा 
पेक्षा सामान्याकडे आहे 


यावर अवलंबून असते. ज 

स्वरूप समजाऊन घेणे है 

स्वाभाविक कल विशिष्टा 
न, भा. ६ 


४१ 


त्या चौकटी उपयोगाच्या नाहीत हे ओघानेच येते. 
क्रेनच्या मते या चौकटींपेक्षा अँरिस्टॉटलची चौकट 
जास्त उपयुक्त आहे; कारण समीक्षकाला कतेव्य 
असते विशिष्ट वाडमयकुतींशी, त्यांच्या विशिष्ट 
संघटनतत्त्वांशी, आणि म्हणूनच त्याने विशिष्ट- 
वाडःमयकृती-लक्ष्पी अशा अँरिस्टॉटलप्रणीत समीक्षा- 
पद्धतीचा पुरस्कार केला. 

स्वतः ऑॅरिस्टॉटलने आपल्या पोएटिक्क्समध्ये 
झशोकात्मिका व महाकाव्य या वाड्मयप्रकारांची 
चर्चा केली आहे. वाड्मयप्रकारांची चर्चा कशी 
करावी याचा एक चांगला नमुना ऑँरिस्टॉटलने 
केलेल्या शोकात्मिकेच्या चर्चेत मिळतो. यावरून असा 
निष्कषे काढायला हरकत नाही, को क्रेनसारख्या नव- 
अऑरिस्टॉटलपंथातील समीक्षकाचा वाडूमयप्रकाराच्या 
संकल्पनेला विरोध नसावा. या संकल्पनांपेक्षा जास्त 
मोठ्या कक्षांच्या संकल्पनांना त्याचा विरोध असणे 
मात्र संभवनीय वाटते. वाडूमयप्रकारांच्या संकल्पना 
निरूपयोगी नाहीत, पण त्या पुरेशा नाहीत इतकेच 
क्रेनला अभिप्रेत असावे. जेथे जथे विशिष्ट गोष्टींच्या 
विशिष्टतेची बूज राखायची असते तेथे तेथे क्रेनच्या 
प्रतिपादनातील सत्यतेचे प्रत्यंतर येते. जेथे ही बूज 
राखायचे कारण नसते तेथे वर्गीकरण झाल्याबरोबर 
वर्गातील सभासदांचे प्रश्‍न चटकन सुटतात. सवे 
जिराफांच्या माना लांब असतात हे एकदा कळले 
को राणीच्या बागेतील नव्या आलेल्प़ा जिराफाची 
मानही लांब असणार असे आपण म्हणतो. या 
जिराफाला स्वतःचे असे व्यक्तित्व असणार; पण 
त्याच्याकडे आपण लक्ष देत नाही, ते अपेक्षितही 
नसते. माणसाविषयी विचार करताना मात्र आपण 
असे करीत नाही. आधुनिक काळात माणसाच्या 
संकल्यनेतच ठपक्‍्तित्त्र असणे हे गृहित धरले जाते. 
मानवनिर्मित अश्या अनेक गोष्टींबद्दलही आपला 
हाच दृष्टिकोन असतो. वाडूमयकृतींच्या विषयी हे 
निश्‍चितच खरे आहे. प्रत्येक वाड्मयकुती इतरांपेक्षा 
थोडीतरी वेगळो असते, असायला हवी. तिच्या 
वेगळेपणावर तिच्या एकूण मूल्यांचा काही भाग 
आधारलेला आहे असे आपण मानतो. 

समजा, आपल्याला मॅक्‌बेथ चे विशलेषण-मूल्य- 
मापन करायचे आहे. त्यासाठी शोकात्मिका या 
वाडूमयप्रकाराबद्द्ल आपल्याला जी माहिती व 


आ जक ट जं री 
-करगघचिघजञा 


४२ 


प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध आहेत त्यांचा उपयोग 
होईल याविषयी शंका नाही. जञेकूसपिअरच्या शोका- 
त्मिकांच्या उपवर्गाचा जास्त नेमका उपयोग होईल. 
ए. सी. ब्रॅडलीने शेक्‌तपिञअरच्या शोकात्मिकांच्या 
आहयाविषयी व जडघडणोविषयी काही निष्कषं 
काढले आहेत, या शोकात्मिकांचे अंतरंग समज- 
ण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहेत यात कझ्ंका 
नाही. पण जरेंडलीते शेक्सपिअरच्या शोकात्मिकांचा 
फॉर्म्युला दिलेला नाही. तसा फॉर्म्येंला नसतो. तो 
असता तर शेक्‌्सपिअरची एक शोकात्मिका वाचून 
त्याच्या इतर शोकात्मिकांविषयी आपण बिनधास्त- 
पणे विधाने करू शकलो असतो. आणि ती खरोही 
ठरली असती. पण असे होत नाही. मॅक्‌बेथचे 
विद्लेषण करायचे असेल, तर मॅकबेथच वाचावे 
लागते; त्याला पर्याय नाही. याचा अर्थ असा 
नाही, की ब्रेंडलीने काढलेले निष्कषं उपयुक्‍त 
नाहीत. अथं इतकाच, की कोणत्याही एका 
शोकात्मिकेच्या संदर्भात ते पुरेसे नाहीत. प्रत्येक 
वाडू्मयकुती निदान काही प्रमाणात, काही बाबतीत 
«-«दतर वाडूमयकृतींपेक्षा वेगळी असल्याने तिची 
अभिव्यक्ती, संघटनतत्त्व, तिच्यात पाळलेले संकेत 
इत्यादी इतर वाड्मयकृतींमधल्या याच घटकांपेक्षा 
वेगळे असणे क्रमप्राप्तच आहे. 

प्रत्येक वा्मयक्ृतीचे संघटनतत्त्व, आविष्कार- 
तत्त्व तिच्याचपुरते मर्यादित असते, ते खास तिचे 
असें असते, त्याची इतरत्र पुनरावृत्ती संभवत नाही 
हा कांट-हेगेळ परंपरेतील एक लोकप्रिय सिद्धांत 
आहे. हा मान्य केला, की प्रत्येक कलाकृतीच्या यश्ा- 
पयशाचे निकष तिच्यातच असतात हे ओघानेच येते. 
कांटने जजूमेन्ट (निर्णयशक्ती ) या मनःशक्तीचे दोन 
प्रकार कल्पिळे आहेत : डिटमिनेट (निबद्ध) व 
रिफ्लेक्टिव्ह (मुक्‍त). जजमेन्टचे काये अनेकतेत 
एकता निर्माण करणे हे असते. ज्यावेळी एकता 
निर्माण करण्यासाठी संकल्पना आधीच अस्तित्वात 
असते त्यावेळी निर्णयशक्ती निबद्ध असते; आणि 
ज्यावेळी अनेकतेत एकता निर्माण करण्यासाठी 
संकल्पना शोधायची असते तेव्हा ती मुक्‍त असते. 
सौंदर्याुभवात मुक्‍त निर्णयशक्ती कार्यान्वित होत 
असते. येथे संकल्पना, म्हणजेच एकतेचे, संघ- 
टनेचे तत्त्व दिलेले नसते, ते शोधायचे असते. हे 


नवभारत 


जून, १९८२ 


तत्त्व अनेकतेच्या स्वरूपावर अवलंबून राहील, 
अनेकतेच्या . प्रत्येक जथ्याला वेगळे तत्त्व लागेल. 
जर अनेक जधथ्यांना समान असे तत्त्व सापडले तर 
ते निबद्ध संकल्पनेच्या स्वरूपाचे होईल नाणि हे तर 
कांटला टाळायचे आहे; कारण नाही तर सौंदर्यानु- 
भवाचे रूपांतर ज्ञानानुभवात होईल व त्याची 
स्वायत्तता जाईल. म्हणून स्वायत्त सौंदर्यानुभवाचे 
विइछेषण करताना कांट त्यातील संकल्पनेचे अस्तित्व 
मान्य करण्याच्या फार जवळ येतो; पण तो असेर- 
पर्यंत ते मान्य मात्र करीत नाही. 

कांटच्या समोर उभ्या असलेल्या अडचणीतून 
बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सौंदर्याच्या / 
कलेच्या क्षेत्रातही संकल्पना असतात, हे मान्य 


-करायचे आणि त्याचबरोबर असेही सांगायचे, की 


या संकल्पना बंदिस्त नसून काही प्रमाणात खूल्या 
असतात. यांपैकी काही संकल्पना विशिष्ट कला- 
प्रांतातच उगवलेल्या व बहुधा त्यांच्यापुरत्या 
मर्यादित अक्षया असतात; उदाहरणाथ, भैरवी, 
मालकंस, ख्याल, ठुमरी, पंचम, सुनित, पादाकुलक 
कथा... या संकल्पना पाहा. (दर कलाप्रांतात त्याच 
एकट्या प्रांतापुरत्या मर्यादित अज्षा संकल्पना साप- 
डतील असे नाही. संगीतास!रख्या कलेत अशा 
संकल्पना मिळण्याचा संभव सर्वांत जास्त ; वाडूम- 
यात ही संभवनीयता सर्वांत कमी असणार. ) 
कलाप्रांतातील संकल्पना काही प्रमाणात खुल्या 
असतात हे मान्य केले म्हणजे कलाकृतींचे बंदिस्त 
हुबेहुब, सारख्या ( आयडेन्टिकल ) सभासदांचे 
वर्ग नसतात तर ज्यांच्यांत साम्यभेद आहेत अक्षी 
त्यांची कुले असतात हेही मान्य करावे लागते. 
यावरून हद्दी लक्षात येईल, की दोन कलाकृतोंमधील 
भाहाय, संघटनतत्त्व, आविष्काराची पद्धती यांच्यांत 
हुबेहूब्र सारखेपणा नसतो, तो अपेक्षित नसतो आणि 
करू म्हटले तरी तो निर्माण करता येत नाही; 
त्यांच्यात मर्यादित सारखेपणा असु शकतो, व अस- 
तोही. त्यामुळेच कोणतीही कळापरंपरा घेतलो तरी 
तिच्यात निभिती आणि आस्वाद या दोन्ही अंगांती 
शिकणे-शिकविणे शक्‍य होते. 

ज्पराची पुनरावृत्ती कोणत्याही रीतीने, कोणत्याही 
प्रमाणात होणे शक्‍यच नाही असे संघटनतत्त्व असले 
तर ते आतापर्यंत निर्माण झालेल्या मानवी कला- 


अनुक्रमणिका 


सोंदर्यश्ञास्न : काही महत्त्वाचे प्रश्न 


कृतींमध्ये किंवा पुढे निर्माण होणाऱ्या कलाकृतींमध्ये 
दिसणे शक्‍य नाही. विद्वर्चैतन्यवाद्यांच्या मते कोण- 
त्याही वस्तूच्या स्वरूपाचे खरेखुरे आकलन व्होयचे 
असेल तर तिचे विश्‍वातील इतर सवं वस्तूशी जे 
संबंध आहेत त्यांचे ज्ञान व्हायला हवे कारण त्या 
वस्तुचे स्वर्पच या संबंधांनी सिद्ध झालेले असते. 
कोणत्याही सांत ज्ञात्याच्या ज्ञानात, तो सांत आहे 
तोपर्यंत, अपूर्णता राहणार; या ज्ञानाच्या विषया- 
तही त्याच्या सांततेमुळे अपूर्णता राहणार, कला- 
कुतोळाही हे लागू आहे. प्रत्येक कलाकृती सांत 
असेतो अपुर्ण राहणार. तिने सवे विश्‍व आत्मसात 
केले तरच ती पूर्ण होणार व तिचे संघटन/आवि- 
ष्कार-तत्त्व खऱया अर्थाने अनन्यसाधारण होणार. 
विशिष्ट कलाकुृतीपुरतेच मर्यादित राहणारे, पुनरा- 
वृत्तीक्षम नसलेले असे संघटन/ आविष्कार तत्त्व 
विद्वरूपी कलाकुतीतच संभवते. पण अश्या कला- 
कुतीचा अनुभव वैडिवक संविद्‌ असलेल्या अनंत 
अशा रसिकाला, म्हणजे ब्रह्माला किंवा ईइवरालाच 
शाक्य आहे. रसिकाच्या अहंचे व त्याच्या अनुभव- 
विषयाचे काही प्रमाणात निविद्दोषीकरण ( डीर्पाटि- 
क्‍्युलरायझेशन ) झाले म्हणजे तेव्हढ्याने ब्रह्या- 
नंदही होत नाही की ब्नह्मास्वादसहोदर आनंदही 
मिळत नाही. आपण रसिक/ ज्ञाते/कते म्हणून सांत 
आहोत व आपले असुभव-विषयही सांतच आहेत. 
म्हणून कोणत्याही एका विशिष्ट कलाकृतीमध्ये 
तिःदोषपणे सामावून जाईल असे संघटनतत्त्व / आाविट 
व्कारतत्त्व मानवाच्या जगात सापडणे ताकिकं 
दृष्ट्यांच अश्यक्य आहे. असे आहे तोपयंत संकल्पना 
व उदाहरणे, वर्ग व सभासद, परंपरा व विशिष्ट 
कलाकुती हे भेद राहणार, व त्यांचे परस्पराव- 
लंबित्वही राहणार. न 

आपण फॉर्मची चर्चा करीत आहोत याचे प्रमुख 
कारण असे, की मराठी समीक्षकांना सेद्षांतिक पात- 


ळीवर फॉर्मचे विक्षेष आकषण आहे; पण वाड्मय- 


कुतींविषयीच्या त्यांच्या पहिल्या उत्स्फूते प्रतिक्रिया 
मात्रं आशयनिष्ठ असतात. उदाहरणादाखल आपण 
दोन कथा घेऊ. दोन्ही एकाच व्यक्‍तीने लिहिलेल्या 
आहेत. दोन्हींत सारखीच सफाई आहे. पहिल्या 
कथेत एका होस्टेलमध्ये चालू असलेल्या विद्यार्थी 
विदद्ध वॉर्डन या झगड्याचे चित्रणं आलेले माहे. 


४२ 


एक विद्यार्थी उपोषणाला बसलेला आहे. वातावरण 
तंग आहे. अद्या परिस्थितीत वार्डनची पत्नी त्या 
विद्यार्थ्याला मायेने गोंजारते व उपोषण सोडायला 
लावते. त्याचबरोबर ती आपल्या पतीला वॉडनचे 
पद सोडायला लावते. दुसऱ्या कथेत एका विचित्र 
जाळ्यात सापडलेल्या स्त्रीची तगमग दाखविली 
आहे. तिचे लग्न होऊन तिला मूल झालेले आहे. 
खरे म्हणजे हा तृप्तीचा व आनंदाचा क्षण; पण 
त्याच वेळी तिला कळते, कौ तिच्या माहेरच्या 
घराण्यात वंशपरंपरेने आलेली एक व्याधी आहे- 
दर पिढीत कोणालातरी एकाला वेड लागते. आपल्या 
स्वतःत चमत्कारिकपणाची बीजे आहेत ही जाणीव 
तिच्या मनात एकदम 'चमकून जाते. ती हादरते 
आणि मपल्या मुलाबद्दल मनापासून एकच चितिते 
- तो मुलगा आपला न ठरता केवळ आपल्या नव- 
ऱ्याचा ठरो, तो आपल्या वंशातला न ठरता केवळ 
नवऱ्याच्या वंशाचा ठरो. हे चिंतिताना तिच्या 
मनाची जी तगमग होते ती कथेत प्रभावीपणे व्यक्‍त 


झालेली आहे. या दोन कथांपैकी पहिली तिच्यातील 
दिवास्वप्नीपणामुळे सामान्य ठरते व दुसरी तिच्या- 


तील मानसिक तगपगीच्या प्रत्ययकारी चित्रणामुळे 
मूल्यदृष्ट्या चांगली ठरते असे आपण उत्स्फू्तंपणे 
म्हणू. दुसऱ्या कथेला आपण जे चांगले म्हटले ते 
प्रामुख्याने तिच्यातील धतस्वरूपी आशयगुणांमुळे, 
आणि पहिलीला सामान्य म्हटले ते तिच्यातील 
हिणकस आहयामुळे. येथे हेही लक्षात ठेवले 
पाहिजे, की आपण दुसऱ्या कथेला चांगले म्ह्टले 
आहे, महान म्हटलेले नाही. सैद्धांतिक झापडे 
लावलेल्या मराठी समीक्षकाला आदयगुणांचा 
संबंध वाझू्मयीन महात्मतेशी लावलेला चालतो, 
वाडूमयीन चांगळेपणाशी नाही. एखादी वाड्मय 
कृती ही वाड्मयकृती आहे की नाही हे ठरविताना 
आपण आदांयाला उत्स्फूतंपणे योग्य ते महत्त्व देतो. 
पण सैद्धांतिक पातळीवर मात्र समीक्षकाला हे 
अवैध वाटते. चित्रकलेविषयी लिहिताना रंगांना कमी 
लेखून आकृतीला सवे महत्त्व देण्यात कांटने जी 
चूक केली, तीच चूक वाडूमयकृतीच्या चांगलेपणाचा/ 
वाडूमयकृतीपणाचा तिच्यातील आक्यगुणांशी जो 
संबंध आहे त्याला पुरेसे महत्त्व न देऊन, आणि रच- 
नेला अतिरिक्‍त महत्त्व देऊन आजचे मराठी सेद्धांतिक 


४४ 


समीक्षक करीत आहेत. वाड्मयकृती जी चांगली 
ठरते ती अन्नेक प्रकारच्या गुणांमुळे; ते गुण आदशय, 
शब्दकळा, शेली, वृत्तमोजना, कथावस्तुची मांडणी 
इत्यादी वाडमयकृतीच्या अनेक अंगांचे गूण असतात; 
याचा आपल्याकडे विसर पडत चाललेला आहे. 
आणि म्हणूनच एखाद्या कथेच्या वरील सवे अंगांचे 
विदलेषण व मूल्यमापन केल्यावरही सेद्धांतिक झापडे 
लावलेले समीक्षक म्हणतात, को 'तुम्ही सांगितलेले 
सवं जरी मान्य केळे तरी ही कथा एक कलाकृती 
कशामुळे ठरते हा प्रश्‍न उरतोच. आता तरी फॉमंचे 
महत्त्व तुम्हाला मान्य करावेच लागेल.' 

यामागचे गृहीतकृत्य असे : कलाकुती नावाचा 
एक आखीव वर्ग असतो ; त्याचे निदचित एक 
व्यवच्छेदक लक्षण असते , ते आशयाच्या अंगाने 
जाऊन मिळत नसते, कारण सवे कलांमध्ये समान 
असा आशय नसतो; खरे पाहता वाडमयकलेत जसा 
शब्दांतून आविष्कृत झालेला अर्थरूपी आहय असतो, 
तसा आशय केवळ पॅटन असलेल्या रंगाकृतीत 
नसतो, तेथे असतात संघटित झालेले घटक, या 
मूलगामी भिन्नतेंमुळे सव कलांना समान असे तत्त्व 
आहायात मिळणे शक्‍य नाही, यातून सुटण्याचा 
एकमेव मार्ग म्हणजे सर्व कलाप्रांतातील सवे कला- 
कृतींचे व्यवच्छेदक लक्षण केवल फॉमंमध्ये शोधायचे. 
सवं कलाकृतींना सामावून घेणारे हे तत्त्व असल्याने 
त्यात पराकोटीची अमूतंता येणे भपरिहायं ठरते, 
५ अनेकतेत एकता', * संवाद-विरोध-समतोल ' अशी 
तत्त्वे उदाहरणादाखल घेता येतील. 

बरील गृद्दीतकृत्य स्वीकारणाऱ्यांची एक अडचण 
समजू दाकते. केवळ आझयाच्या अंगाने गेल्यास 
कलाकृती व अ-कलाकृती यांतील सीमारेषा निर्चित- 
पणे आखता येईल असा विश्‍वास त्यांना वाटत 
नाही. पण नेटाने प्रयत्त केल्यास आवश्यक त्या 
सीमारेषा सापडू शकतील, त्या निरिचित नसल्या 
तरी समीक्षा-व्यापाराला बहुतेक वेळा पुरेशा ठरतात. 
समजा, आपण उपरा हे पुस्तक वाचीत आहोत. पूर्वी 
आपल्याला कैकाडी जमातीबद्दल जवळजवळ काहीच 
माहिती तव्हृती. आता आपल्याला बरेच काही 
कळले. आपले एकूण अनुभवविदव संपन्न झाले, 
नुसते इतकेच नाही; तर आपल्या भावनात्मक-नैतिक 
प्रतिक्रियांची नेहमीची यंत्रणा हादरून गेली. विशेषतः 


नवभारत 


जून, १९८२९ 


दोन जमातींमध्ये लग्नासारखा संबंध निर्माण होत 
असताना किती तीव्र झगडे होतात, आपल्याकडची 
जातिव्यवस्था सवे पातळयांवर किती चिवटपणे 
उभी आहे, हे लक्षात आल्यावर एक प्रकारचा राग, 
न्यायासाठी झगडणे किती जरूर आहे याची तीब्न 
जाणीव, त्याचबरोबर एक प्रकारची उद्विग्तता व 
हताशपणा या सवे प्रतिक्रियांचे जाळे झापल्या 
मनात निर्माण झाले. या सवे प्रतिक्रिया आाशय- 
संबद्ध आहेत. आपल्याला हे पुस्तक चांगले म्हणून 
भावले ते मुख्यतः आज्ञयनिष्ठ कारणामुळेच. येथे 
एक अडचण निर्माण होते. उपरामध्ये समाजजीवताचे 
भापल्याला जे दशन मिळते ते इतरत्र, उदाहरणाथ, 
एखाद्या समाजशास्त्रावरील पुस्तकात मिळणार नाही 
का ? समाजाविषयी माहिती मिळेल, संख्याशास्त्र 
इत्यादींची मदत घेतलेली असेल तर तिच्यात 
निश्‍चितपणा, नेमकेपणा हेही असतील. पण त्यातून 
मिळणारे दशन उपरामधील दशंनासारखे असणार 
नाही. समाजशास्त्रीय पुस्तकातील माहिती अमूतं 
पातळीवर दिलेली असते, तिच्यात व्यक्‍तिदर्नाला 
स्थान नसते; व्यक्तींचा अंतर्भाव झालेला असेल तर 
तो केवळ उदाहरणे म्हणून असतो. उपरा किवा 
बलुतं वाचताना आपण जणू आपल्या समोर घड- 
णाऱ्या घटना, वावरणाऱ्या व्यक्ती बघतो आहोत 
असे वाटते. यातून समाजस्थितीविषयी सामान्य 
नियम सूचित होतात, पण व्यक्तींना उल्लंघून ते 
शास्त्रातल्याप्रमाणे अमूत स्वरूपात मांडले जात 
नाहीत. र्‍ 

दुसरे असे कौ, शास्त्रीय पुस्तकातली माहिती 
मनोवेधकपणे सादर केलेली असतेच असे नाही. 
वाडूमयकृतींमध्ये ती अक्षा रीतीने दिलेली असते, 
की तिच्यात संवेदनाक्षम अश्या सामान्य माणसालाही 
रस वाटावा. आणखी असे, की श्ञास्त्रीय ग्रंथातील 
माहिती ही भावतात्मकता व मूल्यात्मकता यांच्या- 
पासुन शक्‍यतो अलिप्त ठेवण्यात येते. अनेक वाडमय- 
कुतींत हे दोन्ही घटक विपुल प्रमाणात असतात. 
काही आधुनिक लेखक आपल्या कथा-कादंबऱ्यांमध्ये 
हेतुतः तटस्थ शेळीचा उपयोग करतात. पण ते 
घटना, व्यक्‍ती, प्रसंग याची अज्ली जुळवणी करतात 
को वाचकाला एकदम जीवनविषयक एखादी नवी 
ममंदृष्टी मिळते. हे वाड्मयकृतीपणाचे एक लक्षण 


सौंदर्यक्यास्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न 


मानता येईल. सर्वसामान्य गद्यलेखनापासुन वाडूमय- 
कृतींना वेगळे काढण्याचे आझ्ययाधिष्टित मार्गे सापडू 
शकतात हे वरीळ विवेचनावरून लक्षात येईल. 
वाड्मयकृतींमध्येच वाड&ूमयाच्या . सौंदर्याचे । 
चांगलेपणाचे / प्रभावीपणाचे तत्त्व शोधणे हे कठीण 
काम आहे हे मात्र सतत लक्षात ठेवले पाहिंजे. 
कोणत्याच एका मार्गाने जाऊन ते नक्की "सापडेल 
असे नाही; सर्वे वाडमयकृतींमध्ये एकच एक तत्त्व 
असेल असे नाही; आणि कोणतेही तत्त्व सर्वांना 
मान्य होईल असेही नाही. एकदोन उदाहरणांनी हा 
मुह्या थोडा स्पष्ट करता येईल. याआधी उल्लेखि- 
लेल्यांपैकी काही वैक्षिष्ट्ये-उदाहरणाथं, मनोवेधक- 
पणा, व्यक्‍ती व घटना यांना दिलेले प्राघान्या- 
अनेकवेळा वृत्तपत्रीय लिखाणातही आढळतात. 
त्याला वाडूमय म्हणायचे का ? यावर असे म्हणता 
येईल, की बहुतेक वृत्तपत्रीय लिखाणात भडकपणा, 
भाषेचा साचेबंद उपयोग, सुल्भीकरणाकडे झसलेला 
कल, नेटकेपणाचा अभाव, घटनांना विस्तृत मानवी 
संदर्भ देण्याची अक्षमता ही वैशिष्ट्ये आाढळताह' 
त्यामुळे त्याला वाडमयात स्थान देणे योग्य ठरणार 
नाही. म्हणून बहुतेक घटना-घटितवर्णन-पत्रांचा 
वाडूमयात समावेश होणार नाही. पण अनिल अव- 
चटांच्या लिखाणाबाबत मात्र साहित्यिकांची भूमिका 
स्वागताची असेल असे वाटते. कारण काही 
बाबतींत घटना-घटितवर्णनपत्रासारखे असले, तरी 
इतर काही बाबतींत त्यांच्यांत निदिचित भेद आहे. क 
उदाहरणाथ, घटना-घटितांना अवचट विस्तू स्प 
मानवी संदर्भ निश्‍चित देऊ शकतात. अर्थात य 
चटांचे लिखाण सीमारेषेवरील असल्याने त्याविष 
मतभेद होणे स्वाभाविक आहे. 
समजा, वॉरेन-वेलेकप्रमाणे आपण 
वाहूमयातील घटना, घटिते, इत्या 
पातळीवरचे ( फिकूशनल ) असताह. 
विषयी कसलाही सत्ताशास्त्रीय दावा क 
नसतो. याच्या उलट, इतिहास १ विज्ञाने ऱह्ति 
अस्तित्वात असलेल्या घटना-घटितांविषयी म 
देतात. पण हा भेदही सवंत्र टिकेल असा नाही" 
कल्पिताच्या पातळीवरचे नाही, त्याच य करा- 
स्थान द्यायचे नाकारले तर स्मृतिचित्रांचे कुतींमधील 


यचे हा प्रद उभा राहतो. यासारल्या 


४५ 


व्यक्‍ती व घटना जणू काही कल्पिताच्या पातळीवर 
आहेत असे समजून वाचा असा सल्ला काही 
सैद्धांतिकांनी दिला आहे; तो सर्वांना पटेल असे 
चाही; पटावा असा आग्रहही नाही. 
आहायाविष्काराच्या अंगाने गेल्यास अश्ली काही 
लक्षणे सापडू शकतील, की ज्यांच्या साहाय्याने 
वाड्मय हे अ-वाडूमयापासून वेगळे काढता येईल. 
शब्दकळा, प्रसाद, ओज, माध्य, ध्वनी, वक्रोकक्‍ती, 
अलंकार इत्यादी वैशिष्ट्यांचा विचार करू लागल्यास 
बरेच काही मिळण्यासारखे आहे. कादंबरीची 
चिकित्सा करताना कथनांचे विविध प्रकार, कथान- 
काची मांडणी इत्यादींकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. 
परंतु अशी सर्वांगीण समीक्षा आजकाल जवळ- 
जवळ आढळतच नाही. एकाच वेळी अनेक निक- 
षांचा, संकल्पनांचा बापर केला की विशिष्ट व्यक्‍ती, 
घटना, परिस्थिती यांचे व्यवस्थित आकलन होऊ 
शकते, त्यांच्या वैशिष्ट्यांची बूज राखून त्यांच्या- 
विषयी निर्णय घेता येतात, त्यांचे मूल्यन करता 
मेते. हा आपला नित्याचा अनभव आपल्या पाठीशी 
असताना आपण कोठल्यातरी एकच एक अशा 
व्यवच्छेदक लक्षणाचा आग्रह वाडूमयाच्या क्षेत्रात 
घरावा यात काही तरी विपरीत आहे. एखादया तथा- 
कथित व्यवच्छेदक लक्षणावर अवलंबून राहण्याऐवजी 
नवा प्रश्‍न. निर्माण झाला, की आपल्या गाठी अस- 
हेल्या अनुभवाच्या साहाय्याने तो नव्याने सोडवावा 
हे जास्त श्रेयस्कर. नवनव्या साहित्यकृतींना सामोरे 
जाण्याची क्षमता गमवायची नसेल, तर एकसत्त्व- 
तर्काभासाचा, फसव्या _सुलभीकरणाचा निइचय- 
पूर्वक त्याग केला पाहिजे. कमीत कमी एक गोष्ट 
तर केलीच पाहिजे. कलाकृतीपणाचा शोध घेण्याच्या 
नादात वाडूमयकृतीपणाचा विसर होऊ देता उपयोगी 
नाही. सवं कलाकृतींमध्ये एकच एक समान सत्त्व 
असते असे समजण्याची घाई करून चालणार नाही. 
आतापर्यंतच्या विवेचनाचा एकूण रोख लक्षात 
आला तर हेही लक्षात येईल, की कलाकृतींच्या 
विचार करताना एकसत्त्वतर्काभास 
जसा टाळायला हवा, तसा तो कलानूभवांविषयी 
विचार करतानाही टाळायला हुवा. वेगवेगळ्या 
कलाप्रांतांत वेगवेगळ्या कलाकृतींपासून मिळ- 
गारे अनुभव एकमेकांपासून इतके भिन्न अस- 


ल्याचे पदोपदी जाणवत असताना सवं कलानुभव 


४६ 


सारखे असून त्यांच्यांत समान सत्त्व असते असे 
एरवी शहाणेसुरते असलेले लोक कसे मानू शकतात 
हेच कळत नाही. प्रेमा तुझा रंग कसा ? पाहताना 
प्रसत्न वाटेळ, किंग लिअरमुळे क्षुब्धता जाणवेल, 
अँटिगनीमुळे सुत्त झाल्यासारखे होईल, ठेम्पेस्ट- 
मुळे इहलोकीच्या क्षुब्धततेच्या पलीकडील शांती 
जाणवेल, महाभारतामुळे निर्वेद अनुभवायला येईल. 
हे सवे वेध असे वाडमयीन अनुभव आहेत यात शंका 
नाही. त्यांच्यांतली भिन्नता इतकी टळटळीतपणे 
डोळ्यांत भरण्यासारखी आहे, की त्या सर्वांमध्ये 
कोणास एखादे समान तत्त्व दिसले तर तो बोद्धिक 
भासाचा प्रकार म्हणायला हवा. जे कलानुभवां- 
विषयी खरे आहे, ते जास्त मोठ्या प्रमाणात 
सौंदर्यानूभवांविषयी खरे आहे. सुखद चांदण्याचा 
अनुभव, हिमालयाचा अनुभव, फुलावरील दवविदूंचा 
अनृभव व खवळलेल्या समुद्राचा अनुभव या सर्वांना 
एकजिनसी स्वरूपाच्या वर्गात बसविण्याचा प्रयत्न 
करावासा वाटणे हे पक्की संद्धांतिक झापडे लावल्या- 
खेरीज शक्‍यच होणार नाही. 


सर्व कलानुभवांमध्ये ताटस्थ्य, तल्लीनता, आनंद- 
खूपता या समात गोष्टी आहेत असे काही वेळा 
सांगण्यांत येते. त्यांचा थोडा विचार करणे आवश्यक 
आहे. तल्लीनता, विगलितवेद्यांतरवृत्ती हे फक्‍त 
कलानुभवाचे वैशिष्ट्य नव्हे. क्रिकेटचा सामना 
बघताना, बागकाम करताना, पत्ते खेळताना, झोप- 
मोड करणाऱ्या डासाला मारताना आणि अक्षा 
अनंत गोष्टींच्या बाबतीत असा तल्लीनतेचा अनुभव 
येऊ शकतो. सामान्य भावानुभव सुखदुःखरूप 
असतात; पण सवे रस आनंदरूप आहेत, असा दावा 
करण्यात येतो. परंतु निदान आपल्या अनुभवाच्या 
जोरावर तो सिद्ध करणे अशक्य आहे हे बीभत्स व 
भयानक या रसांचा विचार केल्याबरोबर ध्यानात 
येईल. रसानुभवात तमोगुण व रजोगुण क्षीण होऊन 
सत्त्वोद्रेक होतो व त्यामुळे हा अनुभव अपरिहायंपणे 
आनंदरूप होतो या युक्तिवादाला पाठिंबा मिळतो तो 
फक्त एका अतिभौतिकीय सिद्धांताचा; प्रत्यक्ष अनु- 
भवाचा नव्हे. कलानुभव जाणीवेच्या पातळीवर 
प्राप्त होत असल्याने आणि त्यावेळी आपण सवे वेळ 
दक्ष (अटेंटिव्ह) असल्याने, तमोगुण क्षीण होतो 


नवभारत 


असे कदाचित म्हणता येईल. पण याचाही जास्त 
विचार झाला पाहिजे. कारण दिवास्वप्नी कादंबऱ्या 
वाचताना वास्तवाच्या ज्ञानापासुन दूर नेणारा 
तमोगुण प्रभावी होत असावा असे मानायला जागा 
आहे. आणि ज्यावर आपली क्रियाशीलता अवलंबून 
असते तो रजोगुण कमी होतोच असे खात्रीपूर्वक 
सांगता येणार नाही. हा मुद्दा तटस्थतेच्या मुद्द्याशी 
संलग्न असल्याने त्याची चर्चा पुढील परिच्छेदातील 
तटस्थतेच्या चर्चेच्या संदर्भात करू. 


कलाकृतींच्या, सुंदर वस्तूंच्या सत्ताशास्त्रीय स्थाना- 
विषयी याआधी उल्लेख आलेला आहे. त्या प्रत्यक्ष 
अस्तित्वात आहेत असा दावा सौंदर्यानभवाच्या 
संदर्भात करायचा नसतो, हे कांटचे मत त्याच्या- 
नंतरच्या बहुतेक सोंद्यंमीमांसकांनी मान्य केलेले 
दिसते. सुंदर वस्तु एक भोतिक पदार्थ म्हणून अस्ति- 
त्वात नसली व केवळ भासरूप असली, तरी त्यामळे 
सौोंदर्यानुभवात व्यत्यय येत नाही; अशी भमिका 
घेतली की ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, ऐंद्रिय सुखलक्ष्यी 
भूमिका या आपोआपच मागे पडतात; सोंदर्यान 
भवात आपला दृष्टिकोन तटस्थ चितनाचा असतो. 
असा हा एकूण युक्तिवाद आहे. तो काही प्रमाणात 
पटण्यासारखा आहे. कलाकृतीतील जग हे सत्ता- 
शास्त्रदृष्ट्या आपल्या नेहमीच्या जगाशी सलग 
नसल्याने वरीलपैकी दुसर्‍या (म्हणजे नेहमीच्या ) 
जगातले आपण पहिल्या (म्हणजे कलाकृतीतल्या ) 
जगातील कशालाही स्प करू शकत नाही. 
परंतु पहिल्या जगतातील (म्हणजे कलाकृतीतील) 
गोष्टी दुसर्‍या ( म्हणजे नेहमीच्या ) जगातील 
आपल्यावर भावनात्मक व विदिष्ट मर्यादेत क्रिया- 
त्मक परिणाम घडवू झकतात. उदाहरणाथ 
आपण डेस्डेमोनाचा वध करण्यापासून ऑँथेलोला 
परावृत्त करू शकत नाही; पण उलटपक्षी, प्रत्यक्षात 
एखाद्या निष्पाप स्त्रीचा वध झाल्यास आपण जितके 
अस्वस्थ होऊ तितकेच डेस्डेमोनाच्या वधानेही 
अस्वस्थ होतो. म्हणजे नेहमीच्या जगातील आपल्या 
भावना हेलावण्याची क्षमता नाट्याच्या जगातील 
पात्रांना असते. दुसरे असे, की आपली प्रतिक्रिया 
केवळ भावनात्मकतेपुरती मर्यादित नसते. अनेक 


वाडू्मयक्ृतींच्या संदर्भात ती ज्ञानात्मकता 
|) 


सौंदर्यशास्त्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न 


वैचारिकता', क्रियाशीलता, नैतिकता, एकूण 
जीवनमूल्य़ात्मकता या सर्वांना व्यापून टाकते, अनेक- 
वेळा तटस्थतेचा अर्थ * पात्रविषयक प्रत्यक्ष बहिंगेत 
(ओव्हटं) क्रियेचा अभाव? इतकाच संकुचित होतो. 

क्रियाशीलतेचा संबंध इच्छांशी असतो. इच्छांचे 
दोन प्रकार असतात. काहींचे समाधान विशिष्ट 
वर्गातील पदार्थांनीच होते; उदाहरणाघं, तृष्णेचे 
समाधान फक्त पाणी व तत्सम द्रव पदार्थांनीच 
होते. पण इतर काही इच्छांचे समाधान एकमेकां- 
पासून अतिशय भिन्न असलेल्या पदार्थांनी होऊ 
शकते. रतीचे समाधान संभोगाने जसे होते, तसे ते 
विप्रलंभशंगारानेसुद्धा होऊ शकते. प्रियेचे प्रत्यक्ष 
अस्तित्व, तिची आठवण, तिची प्रतिमा, तिने भेट 
म्हणून दिलेला रुमाल,...या सर्वांमुळे कमीअधिक 
प्रमाणात या प्रेरणेचे समाधान होऊ शकते. सर्क्यू- 
छेटिंग लायब्ररीत उपलब्ध असलेल्या लोकप्रिय 
मासिक-पुस्तकांत जे दिवास्वप्नी वाडूमय प्रसिद्ध 
होत असते त्यावरून वरील मुद्दा स्पष्ट होईल. ज्ञाना” 
त्मकता वगैरेंबद्दल जरा निराळ्या रीतीने विचार 
_ करावा लागेल. वाडूमयकृतींमधील घटक व त्यांना 
संश्लेषित करणारी संघटनातत्त्वे जर वास्तवामधील 
घटक व संघटनातत्त्वे यांच्यासारखी अपतील, तर 
वाडमयकृतींमाफंत आपल्याला वास्तवाचेच दशन 
होईल व साहजिकच आपली ज्ञानात्मकता, मूल्य- 
विवेक हे जागृत होतील. 


याच कारणामुळे ' उपरामुळे आपल्याला नवी 
सामाजिक जाण आली ', ' कोसलामुळे सबंध एका 
पिढीच्या अंतरंगात प्रवेश मिळाला ', “ आक्रोश या 
चित्रपटामुळे प्रस्थापित समाजरचनेविरुद्ध झगडा देणे 
किती कठीण आहे, आणि तरीही तो देणे किती 
आव्यक आहे हे आपल्याला मनोमन पटले ', 


: महाभारतातील संव संहार पाहूत मन विषण्णतेने 


४७ 


भरून जाते', या विधानांना आपण वेध. समीक्षा- 
ब्रिघाने (क्रिटिकल जजूमेन्ट्स) मानतो. त्यांच्यांत 
नैतिकता, ज्ञानात्मकता, वैचारिकता यांना उत्स्फूत- 
पणे आणि वैधपणे प्रवेश मिळालेला आहे. परंतु 
केवळ इतकेच म्हणून चालणार नाही. त्यापुढे 
जाऊन असेही म्हणावे लागेल, कौ काही वाडमय- 
कृतींच्या संदर्भात असा प्रवेश मिळणे आवश्यकही 
आहे. मरण स्वस्त होत आहे मधील काहो कथा 
वाचून जर वाचकाची मूल्यव्यवस्था निदान काही 
प्रमाणात हादरली नाही तर त्याची प्रतिक्रिया ही 
त्याच्याकडून अपेक्षित असलेली पूर्ण प्रतिक्रिया नव्हती 
असेच म्हणावे लागेल, समजा एखाद्या माणसाला 
सिनेमात काम द्यायचे कौ नाही हे ठरवायचे आहे; 
डायरेक्टरने त्याला ' मेलो, मेलो, बुडालो? असे 
ओरडायला सांगितले; त्याचे ओरडणे परिणाम- 
कारक झाले तर त्याला काम द्यायचे असे डायरेक्टर 


ठरवील, डायरेक्टरकडून हीच व इतकोच प्रतिक्रिया 
अपेक्षित आहे. पण तोच डायरेक्टर नदीकाठी फिरा- 
यला गेला असताना खरोखरच बुडणाऱ्या माणसाचे 
हेच शब्द त्याने ऐकले आणि तो जर म्हणाला 
* याला सिनेमात काम देऊया तर त्याची ही 
प्रतिक्रिया संदर्भरहित, अप्रस्तुत प्रतिक्रिया म्हणावो 
लागेल. तो जर बुडणाऱ्या माणसाच्या मदतीला 
घावला तर त्याची प्रतिक्रिया या संदर्भात अपेक्षित 
व पूर्ण ठरेल. कोठे कोणती प्रतिक्रिया प्रस्तुत व पूर्ण 
ठरेल हे त्या त्या संदर्भावर अवलंबून आहे. कला- 
नुभव किवा सौंदर्यानुभव यांच्याविषयी विचार कर- 
ताना जर एकसत्त्वतर्काभास टाळला तर हा मुद्दा 
पटण्यात अडचण येणार नाही. बाबूराव बांगूलांची 
एखादी कथा आपल्या मूल्य़चौकटीला हादरा देते. 
या हादरा देण्याच्प़ा क्षमतेत त्या त्या कथेचे, एक 


चांगली कथा म्हणून, सामथ्ये असते, आणि या 


३. येथे ज्ञातात्मकता व वैचारिकता यांच्यांत हेतुतः भेद केला आहे. कांटने दाखविल्याप्रमाणे 
प्रतिभा ही अश्ी नैसगिक देणगी आहे, की जी असंख्य प्रतिभांना-कल्पनेच्या पातळीवरील परिकल्पनांना 


(इस्थेटिक आयडिया ) 
डुंबणे हे मानवी मनाला आवडते, 
अपे म्हटले तरी चालेल. पण काय 
ज्ञानप्राप्ती या मुक्‍त विचारकल्पनांनी होत नाही. 


_-जन्म देते, त्यांच्या माफेत अनंत विचार स्फुरविते. अशा विशाळ विचारसागरात 
मानवाची ती एक जवळजवळ अपरिहाये अशी मूलभूत गरज आहे, 
गंकारणभावासारख्या निश्‍चित संकल्पनांमुळे जशी ज्ञानप्राप्ती होते तशी 


1८ 


संदर्भात आपण असे हादरून जाण्यातच, निदान 
काही प्रमाणात, वाडूमयकृती-अनुभवाचे पूर्णत्व व 
भ्रस्तुतत्ता असते. उलट, पहाटे एंकलेल्या भीमसेन 
जोशींच्या आवाजातील एखाद्या अभंगाचे चांगलेपण 
एऐंकणाऱ्यात विश्रांत मनःस्थिती निर्माण करण्याच्या 
क्षमतेत असते; आणि या अभंगाच्या संदर्भात विश्रांत 
मनःस्थिती निर्माण होण्यात आपल्या प्रतिक्रियेची 
पुर्णेता व प्रस्तुतता असते. काही प्रकारच्या कला- 
कृतींना आपल्या व्यक्‍्तित्वाच्या फक्त एका अंगाने 
सामोरे जाणे योग्य, वेध व प्रस्तुत असेल; तर 
दुसर्‍या प्रकारच्या कलाकृतींना आपल्या व्यक्‍्ति- 
त्वाच्या जास्तीत जास्त अंगांनी सामोरे जाणे योग्य, 
वैध व प्रस्तुत ठरेल. आपली नेहमीची जीवनमूल्ये 
हॉलच्या वाहेर ठेवून आत चाललेला वाद्यसंगीताचा 
कायंक्रम ऐकणे व त्या कार्यक्रमाचा आपल्या जीवन- 
मूल्यांवर कसलाही परिणाम न घडणे शक्य असेल 
व कदाचित अपेक्षितही असेल. पण आपली जीवन- 
मूल्ये खुंटीवर ठेवून कोसला वाचणे शक्य होणार 
नाही व पुरेसेही ठरणार नाही. कोसलाचा आपल्या 
नेहमीच्या जीवनदृष्टीवर व मूल्यव्यूहावर काहीही 
परिणाम झाला नाही, तर आपण केवळ प्रफरीडर 
म्हणून कोसलाचे वाचन केले असे ठरेल. 

कादंबरी, कथा, नाटक इत्यादींबदृल्ची आपली 
पहिली उत्स्फूतं व बहुतांशी पूर्ण अशी प्रतिक्रिया 
आशयनिष्ठ असते, असे वरील विवेचनावरून 
ध्यानात येईल, याचा अर्थ असा मात्र नाही, की 
वाचनाच्या या.प्रक्रियेत फार्मला काहीच स्थान नाही. 
आडायाच्या अंगाने वाडःमयकुतीच्या स्वरूपाचा शोध 
घेताना केव्हांना केव्हा तरी आपल्याला फॉर्मचा 
विचार अपरिहार्यपणे करावा लागतो. येथे दोन 
मुद्दे लक्षात ठेवायला हवेत. एक म्ह्णजे आशयाच्या 
तुलनेने फॉर्मला किती महत्त्व आहे हे प्रत्येक कलेवर, 
कलाप्रकारावर, कलाकृतीवर अवलंबून असते. दुसरे 
असे, की " फॉर्मचा अर्थ केवळ संघटनातत्त्व इतकाच 
नव्हे; वाडूमयप्रकार, अभिव्यक्ती, कथावस्तृची 
मांडणी इत्यादी इतर गोष्टींचाही समावेश 'फॉर्म'च्या 
अर्थात होतो. 

मराठीतील काही तथाकथित फॉमेवाद्यांचा 
दावा असा, को कलाकृतीचे कलाकृतीपण फॉर्मवर, 
म्हणज़े त्यांच्या मते संघटनेवर, आकृतिबंधावर, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


विनाकारण 


जून, १९८२ 


अवलंबून असते. वाडमयाच्या संदर्भात हे मत माऱ्य 
करता येण्यासारखे नाही हे याआधी एक दौनं 
वेळा सूचित क्षाले आहे. या मताचा जंरा सविस्तर 
विचार भापण आता करणार आहोत. वाड्‌मय- 
कृतीवाबतची आपली पहिली उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया 
भशयाधिष्ठित असते हे आपण वर पाहिले. अमू्त 
( नॅंब्स्ट्रॅकट ) संगीतकुतीचा विचार घटक व 
संघटना या दोन संकल्पनांच्या साहाय्याने केला तर 
ते पुरू शकेल, पण वाड्मयकृतीचा विचार करताना 
दोन द्वंद्रांचा विचार करावाच लागतो (अ) अर्था- 
त्मक आशय व अभिव्यक्ती, (आ) प्रसंग, वपक्ति- 
रेखा इत्यादी धटक व त्यांची संघटना. विशिष्ट 
गुणवत्ता असलेला अर्थरूपी आशय नसेल, तर वाडूमय- 
कृती हो वाडःमयकृती म्हणून उभोच राहत नाही. 
वाडममयकृतीच्या फॉमंचा शोधे आज्ञयाला विचारत 
विचारतच घ्यावा लागतो. तो तसा न घेणे हो एक 
घोडचूक ठरेल, आपण वादापुरते असे मानू, 
कौ भावना्थे हे वाड्मयाचे माध्यम आहे; व 
कलावंताचे उद्दिष्ट या माध्यमात सुंदर कलाकृती 
निर्माण करणे, म्हणजे संवाद-विरोध-समतोल 
या नियमत्रयीच्या साहाय्प्राने भावनार्थांची 
रचना करणे हे असते. भावनार्थक वाक्यांमध्ये 
ताक्रिक, ज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक असे संबंध सामान्य- 
पणे असतात. त्यांची आपण सहसा वेगळी दखल 
घेत नाही. ते असतातच असे आपण गृहीत धरतो. 
पण ज्या अर्थी त्यांचे अस्तित्व व संवाद-विरोध- 
समतोल ही संघटनातत्त्वे यांच्यांत कसलाही तार्किक 
संबंध प्रस्थापित करण्यात आलेला नाही, त्या अर्थी 
आपण या इतर संबंधांना बाजूला ठेवन संवाद- 
विरोध-समतोल यांनी सिद्ध झालेल्या 'संघटतेचा 
विचार करू शकतो. तसे करून खा 
या :- ' आणि त्यावेळीं तीं दोघंहि मनमोकळेपणाने 
हसत होतो ...त्या दृश्यामुळे त्यांचे डोळे अंधारले, 
कानावर थपडा बसल्या आणि त्यांना भोवळ येऊं 
लागली... फाजील उत्साह, फाजील जिव्हाळा, 

भोढ, विनाकारण निराज्या आणि दुःख 
“** वाघ पाहा कसा सुखी आहे. त्याला कज्ञाची 
आठवण नाहीं; कशाचं दुःख नाहीं.' यांपैकी पहिल्या 
दोन वाक्यांत विरोध-संबंध आहे; तिसऱ्यात व 
चौथ्या-पाचव्या 


छोल वाक्ये वाचू 


-वाकयांतही विरोध.संबंध आहे. 
॥ ८2 जु” क 
ऱ्प्य वः £2॥ डि 
८22१000 
७.6 ९ व; 


0 


सौंदर्यशास्त्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न 


पहिली दोन वाक्ये एका बाजूला व पुढची तीन 
दुसऱ्या बाजूला अशी घेतली, तर त्यांच्यांत समतोल- 
संबंध आहे असे दिसेल. त्याखेरीज दुसर्‍या वाक्‍्या- 
तील तीन घटकांमध्ये संवाद-संबंध असुन, तिसर्‍या 
वाक्यातील पहिल्या तीन घटकांत एक आणि 
शेवटच्या दोन घटकांत दुसरा असे दोन संवाद-संवंध 
दिसतील. याच वाक्यातील पहिल्या तीन घटकांच्या 
तुकड्यात व शेवटच्या दोन घटकांच्या तुकड्यात 
विरोध-संबंध आढळेल. वर दिलेल्प्रा वाक्यांचा एक 
व्यामिश्र, संपन्न व सुंदर आकृतिबंध झाला आहे 
हेही अपरिहार्यपणे ठरेल. 
पण खरे सांगायचे तर वरील वाक्ये कोणत्याही 
एका एकसंध उताऱर्‍्यातील घटक नाहीत. दोन भिन्न 
कथांमधील सुटी वाक्ये एकत्र करून प्रस्तुत उतारा 
कुत्रिमपणे तयार केलेला आहे. पण ही वाक्ये एकत्र 
वाचली म्हणजे त्यांच्यांत मनोवेज्ञानिक, तार्किक 
क्रिवा सौंदर्यानुभवात प्रस्तुत नसलेले इतर कुठले 
तरी संबंध असल्याचे वाचकास भासू लागेल. 
आपल्याला सौंदर्यनियमांना इतर उपऱ्या नियमां- 
पासुन पुर्णपणे अलग करापचे असेल, तर हे उपरे 
नियम उत्पन्नच होणार नाहीत याची खबरदारी 
पहिल्यापासूनच घ्प़रायला हवी. प्लेटोने सुखवादावरील 
चर्चेत जर सुख व सुखाची जाणीव यांच्यांत, सकृदद- 
शनी कृत्रिम वाटणारा, भेद केला आहे तर 
आपल्याला सौंदर्यंतियमांना इतर नियमांपासून अलग 
ठेवण्यात ताकिक अडचण येऊ नये. प्रयोगादाखल 
खालील वाक्यांचा विचार करूः- 
काकासाहेबांनी कारकुनाकडे दातओठ खाऊन 
बघितले. एलिझ्ाब्रेथने ब्राउनिंगकडे स्मितयुक्‍त 
कटाक्ष टाकला. स्थायमूर्वी रानडे प्रभृतींनी कृपा- 
बंत सरकारकडे विनंतिअ्जे पाठविले. पेशव्यांनी 
निजामाच्या तहाबद्दलच्य़ा निरोपाला वाटा- 
एप्राच्या अक्षता लावल्या. 
पहिल्या दोन वाक्यांत व दुसऱ्या दोन वाक्यांत 
अनक्रमे एक-एक विरोब-संबंध आहेत; वरील चार 
वाक्ये एकत्रितपणे घेतली तर पहिल्या दोन व दुसऱ्या 
दोन वाक्यांच्या जोड्यांत समतोलसंबंध आहे; 
त्याशिवाय पहिल्य़ा व चौथ्या आणि दुसर्‍या व 
तिसऱ्या वाक्यांमध्ये संवाद-संबंध आहेत- हे सर्व 
दाखविता येईल. वरील चार वाक्यांचा एक सुदर 
न. भा. ७ 


४. 


आकृतिवंध तयार झाला आहे, असे मराठीतील 
फॉमवाद्यांना तत्काळ पटेल यात काहीच शंका 
नाही. प्रश्‍न आहे तो तुमच्या-आमच्यासारख्या, 
सैद्धांतिक झापडे न लावलेल्प़ा रसिकांचा. आप- 
ल्याला वरील चार वाक्यांचा समूह म्हणजे एक 
सुंदर आकृतिबंध आहे असे वाटणार नाही; इतकेच 
नव्हे, तर ही वाक्ये अश्या तऱहेने एकत्र आणणे हा 
शुद्ध आचरटपणांचा प्रकार वाटेल. आशयाचे अंग 
म्हणजे सुरुवातीपासून गृहीत धरायची व सोंदर्य- 
श्रिद्धांत बांधताना सोयिस्करपणे विसरून जायची 
गोष्ट नव्हे. वाड्‌मयकृतींच्य़ा अभ्यासकांनी एक गोष्ट 
पक्की ध्यानात ठेवली पाहिजे. इतर कलांमध्ये 
काहीही असो; वाळूमयामध्ये फॉर्म असणे ही कला- 
कृतीची एकमेव पुवे अट नव्हे; त्याहून महत्त्वाची 
पू्वेअट म्हणजे वाडमयकृतीतील आशयाचा कस- 
दारपणा. पुन्हा * फॉर्म ! चा अथे मराठीतील फॉर्मे- 
वादी सांगतात इतका संकुचित नाही, हेही लक्षात 
ठेवायला हवे. ' फॉर्म ! च्या इतर अर्थांकडे याआधी 
वेळोवेळी वाचकाचे लक्ष वेधलेले आहे. वाड्‌मय- 
प्रकारांचा आणि शेलीश्ञास्त्राचा अभ्यास आपल्याकडे 
जसजसा वाढेल तसतसे समीक्षक ' फॉर्म 'च्या इतर 
अर्थांकडे स्वाभाविकपणे जास्त लक्ष द्यायला लाग- 


तील. 
आझायगुणांच्या महत्त्वाचे मोकळेपणाने स्वागत 


करण्याच्या आड एक अडचण निदान सैद्धांतिकतेच्या 
पातळीवर येते. आशयाला महत्त्व दिले, को वाड- 
मयाचे अवमूल्यन होईल असे काहींना वाटते. आशया- 
बरोबर जीवनमूल्ये येतात व साहजिकच कलेला या 
मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी, संवर्धनासाठी वापरलेल्या 
साधनांचे स्थान मिळते. हा विचार नीती, ज्ञान 
इत्यादी विशिष्ट जीवनमूल्यांच्या संदर्भात न मांडता 
एकूण जीवनाच्या मूल्ययुक्‍ततेच्या संदर्भात मांडला 
तर वरील भीती अनाठायी असल्याचे लक्षात येईल. 
मानवी जीवन मूल्ययुक्‍त कशामुळे होते ? याला 
विविध उत्तरे संभवतात. समजा, आपण रिचड्‌सचा/ 
उपयुक्‍ततावाद्यांचा सिद्धांत स्वीकारला आणि असे 
मानले, की मूल्ययुक्‍त जीवन म्हणजे असे जीवन, को 
ज्यात माणसांच्या जास्तीत जास्त प्रेरणांचे समाधान 
होते, कमीत कमी प्रेरणांची कुचंबणा होते. आता 
समजा, आपल्याला असे सिद्ध करता आले, को 


१््ठ 


वाड्मयकृती वाचताना जास्तीत जास्त प्रेरणांचे 
समाधान होते व कमीत कमी प्रेरणांची कुचंबणा 
होते. यावरून असे आपोआपच सिद्ध होते, कौ वाळूमय 
वाचणे हा मूल्ययुक्‍्त जीवनाकडे नेणारा केवळ सागं 
नाही; तर मूल्ययुक्‍त जीवन जगण्याचा तो एक प्रकार 
आहे. हा एका अर्थाने लौकिक जीवनमूल्यवाद झाला 
हे खरे; पण हा बोधवाद मात्र निश्चित नाही. 
समजा, ज्ञानात्मकता हा मूल्ययुक्‍्त जीवनाचा एक 
अविभाज्य घटक आहे असे मानले. जर वाड्‌मयकृतीं- 
मुळे जीवनाच्या विविध बाजूंबद्दल ममंदृष्टी मिळत 
असतील, तर वाड्मय आपोआपच मूल्ययुक्‍त ठरते. 
वाड्मय ज्या प्रकारचे ज्ञान देते, ते विज्ञाना- 
माफेत मिळणाऱ्या ज्ञानापेक्षा वेगळे-कमी किवा 
अधिक प्रतीचे नव्हे-असे असल्यामुळे या ज्ञानाला 
साध्य-मूल्य असते हे उघड आहे. यावरून असे 
लक्षात येईल, को जीवनवादाचा स्वीकार केला तर 
वाडंमयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो असे नाही. 
ज्या कलांचा व जीवनाचा संबंध पूर्णपणे तोडता 
येतो, अशा कलांना जी स्वायत्तता मिळू शकते त्या 
प्रकारची स्वायत्तता वाड्मयकलेला मिळणे शक्‍य 
नाही. जोपर्यंत वाळूमय हे संकल्पनारहित (डीकॉन्से- 
पूच्युअलाइझ्ड ) होऊ शकत नाहो, तोपयेत ही 
परिस्थिती कायमच राहणार. वाडूमय संकल्पना- 
रहित होऊ शकत नाही म्हणून वाळूमयाला कला- 
सोपानावर सर्वांत कनिष्ठ स्थान देण्याचे कारण 
नाही. संकल्पनारहित नसणे हे वाडूमयाचे वैगुण्य 
नसुन फक्त एक वैशिष्ट्य आहे. एकसत्त्वतर्काभास 
टाळल्यास वाड्मयकला इतर कलांपेक्षा काही बाब- 
तींत वेगळी असलेली कला आहे, हे लक्षात येईल. 
ती इतर कलांपेक्षा श्रेष्ठही नव्हे कौ कनिष्ठही नव्हे. 

आतापर्यंतच्या एकूण विवेचनात आपण दुहेरी 
काम करीत होतो. एक तर आपण सौोंदयंश्ास्त्रातील 
काही महत्त्वाच्या प्रश्‍नांचा शोध घेत होतो; आणि 
हा शोध यशस्वी व्हायच्या असेल तर आपण, 
आजच्या मराठी समीक्षकांनी व सोंद्यमी मांस- 
कांनी काय करायला हवे हेही पाहत होतो. 
आपण सुरुवातीलाच असे पाहिले, की सोंद्यशास्त्र 
म्हणजे समीक्षाव्यवहारात उत्स्फूतंपणे अवतीर्ण 
होणाऱ्या संकल्पनांच्या ताकिक वैशिष्ट्यांचा व 
आझय्राचा अभ्यास होय, कलानुभवात संकल्पना 


नवभारत 


जून, १९८२ 


असतात का, असल्यास त्या बंदिस्त असतात को 
खुल्या असतात, त्यांचा व मूल्यनाचा संवंध काय 
असतो इत्यादी आकारिक प्रश्‍नांची चर्चा आपण 
केली. वाडूमयाची चर्चा करताना आपण काही 
संकल्पनांच्या आशयांचीही चिकित्सा केली. वाऊमय 
व इतर कला यांच्यांतील साम्यभेद, वाडू्मयातील 
जीवनाशयाचे महत्त्व, वाड्‌मयकृतींमधील आशय 
व फॉर्म यांच्यांतील संबंध, वाड्मयाच्या स्वायत्ततेचे 
स्वरूप, इत्यादी आशयनिष्ठ ( सब्स्टेंटिव्ह ) 
प्रश्‍नांचा आपण ऊहापोह केला. जीवनार्थाभिमुखता 
हे वाडूमयाचे वैशिष्ट्य असल्याने वाडू्मयातील 
अर्थाशयाच्या अंगाचा आपण विचार केला. 
सोंदर्यश्ास्त्राचे स्वरूप लक्षात आल्यावर आपल्या 
समीक्षकांच्या व सौंदर्येमीमांसकांच्या हातून आता- 
पर्यंत काय झाळे व काय झालेले नाही याचा अंदाज 
येणे कठीण नाही. सौंद्यंसिद्धांत कलापरंपरांच्या 
गर्भात असतात, ते समीक्षाव्यापारात प्रस्फूट होऊ 
लागतात, व वैचारिक परंपरा भक्कम असली, की ते 
ताकिक पक्केपणाने मांडता येतात. स्वप्रेंम बाजूला 
सारून सत्याला सामोरे जायचे तर असे कबूल करावे 
लागेल, कौ आपल्याकडे या तिन्ही क्षेत्रांत महत्त्वाचे 
असे काहीही घडलेले नाही. जोरदार कलापरंपरा, 
समीक्षापरंपरा व वैचारिक परंपरा यांचा अभाव 
अजूनही दिसतो. हा अभाव आजकालचा नाही; 
तर अनेक दशकांपासूनचा, कदाचित काही 
शतकांपासूनचा अभाव आहे. अज्ञा परिस्थितीत 
आपल्याकडे नवा सोंद्यसिद्धांत निर्माण होण्याची 
शक्यता जवळजवळ नाही. एकूण मानव्यविद्याश्ञाखां- 
बद्दलच असे म्हणता येईल. जेव्हा समाजाचे सर्वांगीण 
जीवन जोमदार असते, त्यातील वेगवेगळ्या परंपरा, 
सस्था जामदार असतात तेव्हा नवसिद्धांतनिभितीची 
शक्‍यता उत्पन्न होते. समाजापुढे कसले तरी प्रचंड 
प्रश्‍न उपस्थित होतात व ते सोडविण्यासाठी प्रचंड 
ताकदीचे प्रज्ञावंत परंपरेमधूनच उत्पन्न होतात. 
आपल्याकडे कलापरंपरेमध्ये कसलेही मोठे प्रश्‍न 
उपस्थित झालेले नाहीत व ते सोडवायला प्रचंड 
ताकदीचे प्रज्ञावंतही आपल्याकडे नाहीत. आपल्याकडे 
एका वेगळ्याच क्षेत्रात एक प्रज्ञावंत विसाव्या 
शतकात होऊन गेला - महात्मा गांधी. त्यांच्या 
तोडीची टोलेजंग व्यक्‍ती मराठी साहित्यात, समीक्षेत, 


सौंदर्यशास्त्र : काही महत्त्वाचे प्रश्न 


वैचारिक क्षेत्रात होऊन गेली का हा प्रश्‍न विचार- 
ल्यास वरील मुद्दा स्पष्ट होईल. 


खरे म्हणजे आपल्याला अगदी सुरूवातीपासून 
प्रारंभ करायला हवा. कलावंतांनी आपण काय करीत 
आहोत यावर चिंतन करून ते लोकांपुढे मांडले 
पाहिजेत. समीक्षकांनी सैद्धांतिक झ्ञापडे न लावता 
आपल्या प्रतिक्रिया तपासल्या पाहिजेत, समीक्षक 
नुसते उत्साही असुन चालणार नाही; त्यांच्याजवळ 
सुसंस्कृत संवेदनशीलता, अभ्यास व चिकाटी हे सर्व 
हवेत. त्याचप्रमाणे आपल्या प्रतिक्रिया स्पष्टपणे, 
तार्किक काटेकोरपणे मांडण्याचे बौद्धिक कौश- 
ल्यही त्यांच्याजवळ हवे. समीक्षा ही समीक्षक- 
लक्ष्यी न होता वाडमयकृतीलक्ष्यी व्हायला हवी. 
कलावंत व समीक्षक यांच्या विचारांमधून, प्रति- 
क्रियांमधून जे संकल्पनाव्यूहू आपल्या हाती 
लागतील त्यांची एकसत्त्वतर्काभासाच्या हातो- 
ड्याने मोडतोड न करता व्यवस्थित चिकित्सा करा- 
यला हवी. एका कलेत आढळणाऱ्या संकल्पनांशी 
मिळत्याजळत्या संकल्पना इतर कलांमध्येही आढळ- 
तात का, हे तपासायला हवे; अर्थात हे सर्वं 
दडपेगिरीचा मोह टाळून करावे लागेल. या 
पायरीवर आपल्याला पाइचात्त्य सौंदयंसिद्धांतांची 
बरीच मदत मिळू शकेल. येथे एक काळजी घ्यायला 
हवी. चटकन उपलब्ध झालेल्या एखाद्या क्लाइव्ह 
बेल किवा कॉाँलिंगवुड किवा आओऑईबने यांच्या 
लिखाणापुरते आपले वाचन मर्यादित ठेवून चाल- 
णार नाही. पाइचात्त्य सौंदयंशास्त्रीय व्यूह खूप 
विस्तत, व्यामिश्र, व बर्‍याच पकक्‍्केपणाने बांधलेला 
आहे. त्याला कलापरंपरांबरोवर तत्त्वज्ञानात्मक 
विचारपरंपरेचा भक्‍कम आधार मिळालेला आहे. 
या व्यूह्मातील घटकांचा तपशीलवार अभ्यास करणे, 
त्यांचे मल्यमापन करणे, त्यांच्यांतील परस्परसंबंध 
तपासणे, त्यांचा संकल्पनात्मक नकाशा तयार करणे, 
त्या नकाशावर आजचे आपण कोठे आहोत हे ठर- 
बऱ्याच गोष्टी करणे आवश्‍यक आहे. 


विणे, इत्यादी 
तत्त्वज्ञाना- 


यासाठी बराच अवधी लागेल, व अमूत, 


५१ 


त्मक विचार करण्याची उत्तम क्षमता लागेल. ही 
क्षमता, आपण समजतो तितकौ, सावेत्रिक असलेली 
नैसर्गिक देणगी नाही. ही सर्व कामे एकट्याने 
होण्यासारखी नाहीत; एखाद्या संशोधक-समूहालाच 
ती क्षेपतील. हे सवे संद्धांतिक काये चालू असताना 
आपण सवे वेळ कलाकृतो-समीक्षेचा व्यवहार कटा- 
क्षाने, सचोटीने, पुरेशा तयारीनिशी करीत राहिले 
पाहिजे. आपल्य़ा या सर्वांगीण कामात एका मन:- 
शक्तीची फार मदत होईल. ती म्हणजे उपजत असा 
भक्‍कम ' कॉमन सेन्स . 

कांट-हेगेलच्य़ा प्रचंड वटवृक्षाच्या कोपऱ्यातल्या 
एका क्षीण फांदीभोवती आपल्या लोकांनी तीस वर्षे 
घालविली यातच आपले भावडेपण व सवेस्पर्शी 
अज्ञान दिसुन येते. या ड्‌गड्‌्गत्या फांदीला आपण 
जागतिक महत्त्वाची ठरविले. तिला जरा धक्का 
दिल्याबरोबर आपल्याला वाटते की, आपण एक 
जागतिक विक्रम केला; तिला थोडा टेकू दिला कौ 
तो आणखी एक, अर्थात पहिल्याइतकाच जागतिक 
विक्रम ठरतो. या वाया गेलेल्या तीस वर्षांपैकी 
अर्धा वेळ जरी आपण कांट-हेगेलच्या मूळ वटवृक्षाचा 
अभ्यास करण्यात घालवला असता, तरी आतापयंत 
थोडेसे कसदार लेखन आपल्याकडे निर्माण झाले 
असते. एकूण महाराष्ट्राच्या इतिहासात तीस वर्षे 
म्हणजे फार मोठा काळ नव्हे. वास्तवाच्या जमिनी- 
वर घट्ट पाय रोवून चिकाटीने सर्वांगीण प्रयत्न केले 
तर कदाचित पन्नास-शंभर वर्षांत एखादा आपला 
म्हणता येईल असा- म्हणजे कोणाही एका व्यक्तीचा 
नव्हे, तर आपल्या सर्वे कलापरंपरेचा, सांस्कृतिक 
गटाचा- सोंदर्यसिद्धांत निर्माण होऊ शकेल. याच 
पन्नास-शंभर वर्षांत इतर मानव्यविद्याशाखांमध्ये, 
विज्ञानांमध्ये आपली सारखीच प्रगती झालेली असेल 
या सवे क्षेत्रांना सौंदर्यशास्त्रापेक्षा जास्त महत्त्व 
असल्याचे सवे समंजस लोकांना पटलेले असेल. या 
नव्या व्यवस्थापनात सोंदयंशास्त्राला मिळालेले स्थान 
कितीही खालचे असले, तरी ते खरे स्थान असेल, 
भाभासात्मक नसेल. 


व्य जिक जा 
"करडगघन| घर न्चिछजसज, 
"रव्डटण प्न र 
पॅफनशमटिरठवश 
क 21%) 


भ्रेथ-परीक्षण 


* बाळवण 
कि. १२ रु. 


: (कथासंग्रह) पांड्रंग कुंभार; अजब पुस्तकालय, कोल्हापूर; १९८०; पू. १०८, 


४0 )------..:::.._________. 


पेशाने शिक्षक असलेल्या श्री. पांड्रंग कुभार 
यांचा ' वाळवण हा पहिलाच कथासंग्रह असला, 
तरीही त्याने गेल्या दशकातील मराठी ग्रामीण 
कथेत स्वतःचे असे एक वेगळेपण सांभाळले आहे. 
खरे पाहिले तर ग्रामीण समाजात जगण्याच्या 
धडपडीलाच अधिक महत्त्व असते. इथला माणूस 
स्वत: जगण्यासाठी जे अपार कष्ट करतो, दुःखे 
भोगतो, खूप काही सोसतो, त्यातून तो उभाही 
राहतो. या त्याच्या धडपडीमागे स्वतः जगत जगत 
स्वतःवर अवलंबून असणार्‍या इतरांना जगविणे 
आणि जागविणे हाही त्याचा हेतू असतो. 

* वाळवण ' मधील अकरा कथा ग्रामीण समाज- 
जीवनातील या धघडपडीला प्राधान्य देतात हो 
कथांची एक जमेची बाजू तर आहेच; पण त्याही- 
पेक्षा आणखी एक अथंवत्ता त्यांना व्यापून राहिली 
आहे. ती म्हणजे नागरी मनोवृत्ती मुळे ग्रामीण समाज- 
जीवतावर होणारे आघात. विशाल सामाजिक 
जीवनाच्या पाइवंभूमीवर ग्रामीण जीवन म्हणजे त्या 
सामाजिक जीवनपटावरील “ वाळवण'च होय. या 
वाळवणात चोच खुपसून ते विस्कटणारी नागरी 
मनोवृत्ती म्हणजे कोंबड्याची जात ! लेखकाला 
अभिप्रेत असलेली ग्रामीण वास्तवातोल ही अथवत्ता 
चित्रकार श्री. जयवंत ताडफळे यांच्या मुखपृष्ठाने 
अधिक मुखर केली आहे. 

संग्रहाच्या ' वाळवण ? शीषंकाच्या या अर्थगभ- 
तेची साक्ष आतील सवंच्य़ा सर्व अकराही कथा देत 
असतात. त्यांची शीषंकेही अज्ञीच आश्यगभे आहेत. 
“ वाळवण ही दोन क्रमांकची कथा या संग्रहाचे 
शीषेक बनली आहे. कल्लू पैलवानाच्या बायकोने- 
हौसांने, रामा चोगुल्याज्या बायकोने-पारूने पाळलेली 
कोंबडी, आपल्या नाचणीच्या ' वाळवणा'ची चोचीने 
विस्कटून खराबी करते म्हणून दगडाने ठेचून मारली. 
होसा-पारू यांच्या भांडणांचे रूपांतर कल्लूने रामावर 
हात टाकण्यात होते. दोघांच्या भांडणात स्वतःचा 
स्वाथे साधणारी नागरी मनोवृत्ती, सुशिक्षितपणा, 
सडाफटींग असलेल्या * भाव्या ! च्या रूपाने आपली 
चोच खुपसते. ग्रामपंचायतीचा सरपंच व्हायचं 


त्याचं स्वप्न कल्लू पैलवानामुळे उद्ध्वस्त झालेलं. 
त्याचा वचपा काढण्याची हो संधी धेऊन तो रामा 
चौगुलेस कल्लूवर फिर्याद करावयास भाग पाडतो. 
परिणामी रामा चौगुला पुन्हा पैलवानाच्या 
हातचा प्रसाद खाऊन दवाषान्यात औषधोपचार 
घेतो. ही संधी साधून भाव्या पारूच्या पुढ्यात 
गप्पा मारीत बसतो. दवाखान्यात चौकशीला 
आलेल्या पोलिसांना रामा ज्ञाडावरून पडल्याचे 
खोटेच सांगून घरी येतो, तो भाव्या आपल्याच घरात 
पारूच्या जवळ बसलेला ! आपल्या जीवनाच्या 
'वाळवणा'त भाव्याने चोच खुपसल्याने चिडलेला 
रामा चोगुला त्याच्या पेकटात लाथ घालण्यासाठी, 
त्याच्या अंगावर धावून जातो. : वाळवणा!त चोच 
घालणाऱ्या कोंबडीची जी गत झाली तीच गत 
दोघांच्या भांडणात तोंड खुपसणाऱ्या भाव्याची 
झाली ! रामाने जगण्यासाठी केलेलो ही धडपड 
हा या कथेचा गाभा आहे. 

कथासंग्रहाच्या केंद्रवर्ती असलेल्या या कथेप्रमाणे 
“सुटका ' या कथेतील कॉलेजात शिकणारा यक्षवंता 
आपल्या अशिक्षित, अडाणी चुलत्याच्या-कल्लाच्या 
जीवनरूप ' वाळवणा'त चोच घालून झेतीचा धनी 
बनतो. जगायचं कसं या विवंचनेतून तो स्वत:ची 
* सुटका ' जशी करून घेतो, तसाच चलत्याची 
* छत्तीलशेहे”च्या-तिलिंगच्या कायद्यातून * सुटका न 
झाल्याचे त्यांना समाधान देतो. वेधव्यानंतरही दोन 
मुलांना शिकवून, त्यांना नोकरीस पाठवन देणारी 
जानको, मृत्युशय्येवर असताना धाकट्या मुलाची 
* भट ' होताच सुखाने मरण स्वीकारते, मुलीवर 
चार अक्षता पडाव्यात यासाठी जगणाऱ्या जान- 
कोच्या जीवनाच्या ' वाळवणात!त नियतीनेच चोच 
खुपसली तर कोण काय करणार ? ग्रामीण शेत- 
सजूर वा कारागिरांच्या जगण्याच्या प्रयत्नात साव- 
कारी पाश टाकून बसलेल्या, चंद्राप्पा वाण्याची 
खोड मोडण्याची व सुखाने जगण्यासाठी गणा 
चांभार व गंगी चांभारीण यांनो टाकलेला डाव 
* सावळा * या कथेत पाहूवयास मिळतो. जीवनाच्या 
अखेरीपर्यंत अल्लावर श्रद्धा ठेऊन, त्या श्रद्धेवर जग- 


उक 
: ) क 


"करखखगघड चिन? 


या 


ग्रंथपरीक्षण 


ण्याची धडपड करणाऱ्या अबुखानच्या जीवनात 
त्याची अंधश्रद्धाच धोंड ठरावी यात नवल ते 
कसले ! लिलावातील दलालीवर पोसलेल्या भेरू 
शिष्यास पाटलांनी अहळ घडविल्य़ाचे “ सावल 
कथेत स्पष्ट होते. पावसाने दडी मारून सुखी दोत- 
कऱ्यांच्या जीवनात चोच खुपसली, तर शेतकऱ्यांनी 
देवाला- ' मारुतीरायाला? नाही तर कोणाला 
“ हाक! मारावी? त्याच अंधश्रद्धेचे भक्ष वनून- 
पोट चोळल्याने अपेंडिक्स फुटलेला हरिवा, शहाणी 
माणसेही वेळेवर दवाखान्यात न्यायची टाळाटाळ 
करू लागतात, तेव्हा तो ' कळ ' सोसत गडबडा 
लोळू लागतो. ऐतखाऊ मुरारी तराळावर त्याचेच 
अस्त्र उलटवून, वठणीवर आणणारा व तराळकीचे 
काम भलेपणानं करावयास भाग पाडणारा नाना, 
८ मांड ' कथेत आढळतो. मुलाच्या सुखी संसारात 
तोंड खुपसून सुखी होणारी सासू । छळ ' कथेत 
आजही दिसते; तर शाळेत सतत पहिला नंबर पट- 
काविणाऱ्या मुलाच्या हट्टासाठी नियतीने घणाघात 
घातले, तरी पोलादासारखा विजेलाही दाद न 
देणाऱ्या पोलादाप्रमाणे ताठ मानेने जगत असलेला 
आंबू लोहार 'पोलाद? या कथेत पाहवयास मिळतो. 

अश्शा रीतीने ' कोवाड च्या परिसरात लेख- 
कानं जे पाहिलंय, जे अनुभवलंय त्या वास्तव ग्रामीण 
जीवनातील माणसांचे जगणे आणि जागविणे शब्द- 
बद्ध केलं आहे. या वास्तवाला अंधश्रद्धा, श्रद्धा 
आणि अद्भुताचे पदर असले तरी त्यांच्या आधा- 
रावरील ही वाटचाल लक्षणीय ठरावी. किस्से आणि 
आवकट-विचकट शब्दप्रयोगांनी विठोंहांची कास 
धरणारी ग्रामीणता येथे नाही. गेल्या दशकातील 
ग्रामीण मराठी कथ्चेचा साचा पांडुरंग कुंभारांनी 
नाकारला आहे. या नाकारण्याला ते ज्या सावली त 
वाढले ती “ सावली ' ही कारण असेलही. परतु 
तरीसुद्धा त्या सावलीत राहूनही लेखक आपले 
वेगळेपण जपतो आहे. दक्षिण महाराष्ट्राच्या ग्रामीण 
जीवनाचे एक वेगळे परिणाम धेऊन आलेली ही 
कथा केवळ ग्रामीण शब्दबंबाळ कथेसारखी नाही. 
हे जे नाही तेच या कथेचं आणि लेखकाचंही सामथ्य 


ठरावं असं वाटतं ! 
_ शिवाजीराव चव्हाण 


>>> 


ष्र 
बाहुळे-सुधाकर शंकर देशपांडे; जागर प्रकाशन, 
मुंबई; १९८१; पृ. १०८; कि. १५ रपये. 


द 


सुधाकर देशपांडे यांचा सोळा कथांचा हा संग्रह. 
हा कथासंग्रह संपुर्ण वाचल्यानंतर, प्रामुख्याने लक्षात 
येते कौ, यांच्या सर्वे कथांमध्ये विलक्षण वेगळेपणा 
जाणवतो. अलीकडच्या अनेक कथासंग्रहांत तेच ते 
विषय, त्याच तशाच पद्धतीच्या कोटुंबिक कथा 
आढळतात. पण ह्या कथांत मात्र त्यांतील भाबडे- 
पणा, हळवेपणा व उच्च-मध्य़म वर्गातील लोक्रांच्या- 
तील नाटकीपणा आढळत नाही. चाकोरीवद्ध ताल- 
सुरापासून त्या दूर वाटतात. जे घडते व भावते तशी 
प्रत्येक कथा जन्माला येते. आपल्या अनुभवविदवा- 
तील साध्या, सरळ, पण सूक्ष्म अशा आंदोलित 
कणांवर आपले लक्ष लेखकाने केंद्रित केले आहे. 

कथासंग्रहातील पहिल्या कथेच्या नावावरून 
कथासंग्रहमाला नाव दिले आहे. या कथेबहल प्रस्ता- 
वनेत लेखक म्हणतो, “ जीवन सुसह्य करण्याच्या 
घडपडीत माणसाचे मन त्याच्या दुसऱ्या मनावर 
स्वामित्व मिळवते आणि त्याला एक बाहुले बनवते, 
त्याला नाचविते, मग माणूस सारी शक्‍ती एकवटून 
या भाभासातून स्वतःची सुटका करून घेतो, पण 
क्षणभरातच त्याला जाणवते, नियती माणसाचे एक 
बाहुले करून टाकते. या कथेत प्रश्‍न जुळून विस्कटत 
असलेले दिसतात. सकाळपासून संगतवार घडत गेले 
ते चुकविता आले असते का ? असा कथेच्या शेवटी 
नायकाला प्रश्‍न पडतो. 

“ शब्द ' एका जगावेगळ्या, मित्रासाठी त्याग 
करणाऱ्या आपटेची कथा. * रहाट गाडगे ” पिढ्यान 
पिढ्यांमधील सासु-सुनेचा विसंवाद, नवविवाहित 
तरुणीच्या अपेक्षा, कल्पना व कुटुंबातील इतर माण- 
सांची वाटणारी अडगळ व काही काळातंतर नाहीसा 
होणारा दुरावा लेखकाने राधाबाई, माधव, सुनंदा, 
यांच्या साहाय्याने मांडला. ' इंद्रजाल ' ऑफिसर, 
स्टेनोग्राफर, व ऑफिसरची पत्नी यांची कथा, 
धर्म! एका धनलोभी माणसाचे चित्रण यात केले 
आहे. अशा तर्‍हेने १६ कथा आपल्याला वाचायला 
सापडतात. 

एकूण स्व कथा वाचल्यानंतर असे वाटते को कथा 
चांगल्या आहेत; पण दशोलीबाबत असे म्हणावेसे 


५४8 


वाटते की तालात सर्वे गाणे चालले आहे पण सम 
कुठेच सापडत नाही. 


>< > >< 


तिसरा रस्ता-सुधाकर शंकर देशपांडे, जागर 
प्रकाशन, मुंबई; १९८१; पृ. ५६; किमत सात 
रुपये, 


* तिसरा रस्ता' हा सुधाकर देशपांडे यांचा 
काव्पसंग्रहू. यात जवळ जवळ पन्नास कवितांचा 
समावेश केला आहे. ' तिसरा रस्ता या शेवटच्या 
कवितेच्या नावावरून ह्या काव्यसंग्रहाला नाव दिले 
आहे. 

*स्व च्या माध्यमातून जीवनाचा घेतलेला शोध 
असे या कवितेचे मुख्यतः स्वरूप आहे. या शोधामागे 
मूलतः एक वृत्तिगांभीये आहे. 


नवभारत 


अप 


जून, १९८२ 


ही कविता भावानुभूतीशी तन्मय होत असताना 
कोठे तरी अकस्मात तटस्थ, अलिप्त होऊन आपली 
प्रतीती निष्ठ्रपणे ताजव्यात तोलत आहे असे वाटते. 
ती चिंतनशील प्रवृत्तीची आहे. साहजिकच भाव- 
नांच्या कल्लोळापेक्षा विचारगभभ भावनानुभवातच 
ती रमते. 

ती तृप्त, प्रसन्न इंद्रियसंवेध निसगंरूपे रेखाटते १ 
सफल आणि विफल प्रेमानुभव शब्दांकित करते; 
मानवी अस्तित्वाचे क्षुद्रत्व आणि क्षणभंगुरत्व यामुळे 
ती वारंवार अगतिक होते. आणि अतींद्रिय अनुभूतीं- 
कडेही मोहरा वळवते. प्रतिमांचा सोस तिला नाही. 
कलावंताच्या मार्गावरील सवे प्रलोभने टाळून ती 
एका तिसऱ्या रस्त्याने निघालेली आहे आणि त्याच 


वाटचालीची ही विविध ख्पे म्हणजे 'तिसरा रस्ता? 
होय. 


-वेदवती करमरकर 


मराठी साहित्य परिषद, आंध्र प्रदेश. 
इसामिया बाजार, हैद्राबाद. 


परिषदेचे त्रैमासिक मुखपत्र पंचधारा “के. नरहर कुरुंदकर विश्षेषांक ! 
आहे. या अंकात कुरुंदकरांचे जीवनचरित्र, व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण या व्यर् 
विषय झालेले नामवंत अभ्यासकांचे लेख समाविष्ट केले जाणार आहेत. 
इतिहासमीमांसा, पौर्वात्य तत्त्वज्ञान, हिंदु-मृस्छिम संबंध, दलित साहित्य, 
गोता, संस्क्रत ललित साहित्य, शिक्षण, प्राचीन मराठी साहित्य इ 
कुरुंदकरांच्या लेखनाचा व विचारांचा परामषे असेल. त्याशिवाय 
प्रदीघं भाषण, अठराव्या शतकाच्या इतिहासावरील प्रदीघं टिपण, 
संगीत या विषयांवरील अप्रकाशित लेखन, अनेक महत्त्वाची भाषणे ड्त्या 
आहे. या अंकात कुरुंदकरांची अनेक अप्रकाशित छायाचित्रेही संग्रहित के 
कुरुंदकरांच्या प्रकाशित ग्रंथ व छेखांची संपुर्ण सुची, जीवनपट, कुरुंद 
साहित्य या अंकात समाविष्ट होईल. अंकाचे प्रकाशन जुले-ऑगस्ट ८२ 
पंचधारेच्या वर्गणीदारांना त्यांच्या वर्गेणीतच मिळेल. इतरांना स्वतं 
जिज्ञासूंनी अंकाचे मूल्य उपलब्धीच्या वेळीच द्यावयाचे असले, तरी प्र 
त्यांनी आपली मागणी १५ जून ८२ पर्यंत कार्यालयात नोंदवावी. 


संपर्क .,. | 
मराठी साहित्य परिषद, आंध्र प्रदेश, 
इसासिया बाजार, हेदराबाद-५०००२७ 


प्रकाशित करीत 
त रिक्‍त त्यांच्या व्यासंगाचे 
त्यांत साहित्यसमीक्षा, 
महाभारत, भगवद- 
यादी विषयांवरील 
कुरुंदकरांचे रसविषयक 
मढेकरांचे काव्य, कौटिल्य 


दी साहित्य प्रकाशित होत 


ली जात आहेत. त्याचबरोबर 
इत्यादी 
हा अंक 
२५-०० असेल. 
र्यादित असल्याने 


करांसंबंधी संदर्भ लख 
च्या सुमारास होईल. 
व सूल्य रु. 

तीची संख्या म 


वाचकांचा पत्नव्यवहार 


: मित्रद्वोहे च पातकम्‌ ! च्या निमित्ताने 

“नवभारत! एप्रिल १९८२ च्प़ा अंकातील 
डॉ. म. अ. मेहेंदळे यांचा * मित्रद्रोहे च पातकम्‌ 
हा लेख वाचला. प्रस्तुतच्या लेखात डॉक्टरसाहेवांनी 
* मित्रद्रोह ' शब्दाचा एक अभिनव अथे अनेक 
आधारांसह व अवेस्तामधील पर्यायासह दाखवून 
दिला, याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. 


या संदर्भात मला मराठीतील “ससेमिरा * या 
शब्दाची व्युत्पत्ती देणारी एक कथा ( बहुधा 
* सिंहासनद्वात्रिशिकेतील ) येथे द्यावीशी वाटते. या 
कथेत एक राजपुत्र शिकारीसाठी रानात गेला 
असता रात्र झाल्याने त्याला राजधानीस परतता 
येईना, तेव्हा त्याहा रानातच मुक्काम करण्याची 
पाळी ' "आली. रात्री हिंत्न इवापदांपासून संरक्षण 
मिळावे म्हणून त्याने एका झाडाचा आश्रय घेण्याचे 
ठरविले; पण तेथे आधीच एका अस्वलाने मुक्काम 
ठोकला होता, म्हणून त्या दोघांनी आपसात करार. 
करून आळीपाळीने जागे राहून एकमेकांचे रक्षण 
करण्याचे ठरविले. अस्वलाने करार पाळला; पण 
राजपुत्राने मात्र तो मोडला, याचा परिणाम म्हणून 
तो राजपुत्र वेडा झाळा व त्याच्या तोंडून सतत 
“ ससेमिरा * हीच अक्षरे बाहेर पडू लागली. राजाने 
आपल्या मुलावर खूप उपचार केले; पण व्पथे. पुढे 
एका मांत्रिकाने राजपुत्राने केलेला हा विदवास- 
घात | करारभंग ओळखला व * ससेमिरा ' बंद 
करण्यासाठी 'स', से, “मि. व ५ रा ' हीच 
आद्याक्षरे असलेले चार इलोक म्हटले व अशा रीतीने 
त्या राजपुत्रास बरे केले. या कथेच्या तपशिलात 
कदाचित काही फरकही असू शकेल; पण आरा- 
खडा मात्र हाच आहे. 

“स''से, 'मि' व रा! ही आद्याक्षरे 
असणारे चार इलोक माझ्या स्मरणानुसार पुढील- 
प्रमाणे आहेत :-- 

सद्भावं प्रतिपन्नानां वज्चने का विदग्धता । 
अड्धुमारुह्य सुप्तं हि हत्वा कि नाम पौरुषम्‌ ॥ 
सेतु गत्वा समुद्रस्य गडंगासागरसंगमे । 
ब्रह्महत्या प्रमुच्येत सित्रद्रोही' न मुच्यते ॥। 


मित्रद्रोही कृतघ्नेश्‍च यच विश्‍वासघातक: । 

त्रयस्ते नरकं यन्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ।। 

राजन्‌ भोस्तव पुत्रस्य यदि कल्याणमिच्छसि । 

देहि दानं हिजातिभ्यो वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ।। 

वर उद्धृत केलेल्या इलोकांत ' मित्रद्रोही ' हा 

शब्द दोनदा येतो, तो जाड टाइपात दाखविला 
आहे. या ठिकाणीदेखील ' मित्रद्रोही ' अब्दाचा 
अर्थ डॉक्टरसाहेबांनी सुचविल्याप्रमाणे ' करार मोड- 
णारा! असाच घ्यावा लागतो ; कारण कथेतील 
राजपुत्र व अस्वल हे काही एकमेकांचे मित्र नव्हते, 
तर करारातील पक्षकार - (खा'छ०ी२प०09्ट 
0७५108-होते. 

डॉ. मेहेंदळे यांच्या प्रस्तुतच्या लेखातून आणखी 
एक मुद्दा मला उपस्थित करावासा वाटतो तो 
म्हणजे ' पुल्लिंगी ' या शब्दाचे शुद्धलेखन, डॉक्टर- 
साहेबांच्या या लेखात पू. २७ स्तंभ १ मध्ये 
६ चंलिंगी शब्दाचे लेखन “ पुल्लिंगी ' असे केलेले 
आढळते. अन्यत्रही अनेक विद्वानांच्या लेखनात 
: पुल्लिंग ' असेच लेखन आढळते. ते कितपत व्याक- 
रणशुद्ध आहे, याचा विचार येथे करावयाचा आहे. 


* पुलिंग ) हा सामासिक शब्द ' पुंसून-लिंग * या 
दोन पदांचा बनला आहे. समासात ' पुंस्‌ 'चे ' पुम्‌' 
असे खूप बनते. (पाहा पुमथे, पुंगव,इ. ) ' पुमः 
खय्यम्परे ' ( पा. ८.३.६) या पाणिनिसुत्रानुसार 
« पुम्‌ ' शब्दापुढे जर प्रत्येक वर्गातील पहिली दोन 
व्यंजने (क, खच्‌, छ्‌,,द्‌,त्‌, थ्‌,प॒व फ्‌) येऊन 
त्यांपुढे , ( म्हणजे या व्यंजनांपुढे ) जर प्रत्याहारा- 
तील वणे म्हणजे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क्र, क, 
ति रए, ए, ओ, भौ, ह्‌, य्‌, व्‌, र, ल्‌, न्‌, ड्‌, ण्‌, न्‌ 
हे वर्ण ) आले तर “ पुम्‌ ' मधील अंत्य 'म्‌' चा 
अनस्वार व विसर्ग होतो. ( उदा. पुंस्कामा, 
पंस्कामा, पृंस्पुत्र: , पुंस्पुत्रः इत्यादी ). अर्थात अशी 
परिस्थिती नसेल तर ' पुम्‌ ' मधील “म्‌ १ चा अनु- 
स्वार होणे शक्‍य आणि योग्यही आहे. तेव्हा 
पिंग ! शब्द ' पुल्लिंग ' असा लिहिताना या 'म' 
चावा अतुस्वाराचा लोप कोणत्या नियमाने होतो, 
हे समजत नाही. तसेच ' तोलि ' ( पा. ८४.६० ) 


ष्ट 


या पाणिनिसुत्रानुसार त-वर्गातील व्यंजनापुढे * लू ! 
आल्यास ' ल्‌ चे हित्व होते. उदा. तत्‌ -- लीन: > 
तल्लीन: , विद्वान्‌ -- लिखिति > विद्वांल्लिखति 
इत्यादी ; पण “पुम्‌ -- लिंग" या ठिकाणी 'टू चे 
द्वित्व कोणत्या नियमानुसार होते, हेही स्पष्ट होत 
नाही, ' पुत्‌ -- लिंग अथवा ' पुन्‌ -- लिंग? असा 
संधी झाल्यास “ ल्‌ ' च्या हित्वाची प्राप्ती होते; पण 
तरीही पु” वर अनुस्वार राहतोच. 'पुम्‌' चे 
* पुत्‌ ' अथवा ' पुन्‌! करण्याचा एखादा नियमही 
माझ्या पाहण्यात नाही. तरी यावद्दलचा काही 
खुलासा डॉक्टरसाहेबांनी केला तर बरे होईल. 
 मोनिअर विल्यिम्ससारख्प़ा ख्यातनाम कोश- 
कारांनीदेखोल ' पुंलिंग ' असाच शब्द दिला आहेव 
तेच लेखन बरोबर आहे, अशी माझी धारणा आहे. 
डॉ. मेहेंदळयांच्या लेखातील ' पुल्लिंगी ' हा मुद्रण- 
दोष असावा, असे म्हणण्यास देखील जागा नाही. 
कारण तो शब्द निदान सहा वेळा तरी वापरण्यात 
आला असुन त्याचे लेखन सवंत्र एकसारखे (॥111- 
107॥)) आहे. एखाद्याच ठिकाणी असा प्रकार 


प ेशशशार्॒॒॒॒ा॒आा॒जामााजसआववव.दआा 


आपला संक्षिप्त परिचय आणि संपूर्ण 


आमची अशी विनंती आहे, की आमच्याकडे असलेल्या 
माहितीत काही नव्या तपश्लीलांची भर घालावयाची 
भासल्यास ते तपशील त्यांनी आमच्याकडे लेवावरोबर पाठवावे. 


लेखकांची परिचयपर माहिती वेळेवर उ 
परिचय देणाऱ्या संदर्भात अडचणौ उत्पन्न होतात 
मिळणारी माहिती अत्यंत त्रोटक असल्यामुळे तेव 


हे टाळावे, म्हणूनच हो विनंती. 


नवभारत 


जून, १९८२ 


झाला असता (जसा डॉक्टरसाहेबांच्या लेखाच्या 
मथळ्यात ' मित्रद्रोहे' ऐवजी *मित्रदोहे! ) तर 
तो मुद्रणदोष म्हणता आला असता. * डिक्शनरी 
ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टॉरिकल प्रिन्सिपल्स? 
या बृहत्‌संस्कृतकोशाचे सह-प्रमुख-संपादक जेव्हा 
' पुंलिंगी ' ऐवजी * पुल्लिंगी ' असे लेखन करतात, 
तेव्हा त्यांना तसा काही आधार सापडला असावा, 
असे वाटते. कदाचित तो आधार पाणिनीखेरीज 
इतर व्याकरणकारांचाही असू शकेल. त्यामुळे 
* पुल्लिंगी ' हा शब्द अपाणिनीय असला, तरी 
अशुद्धच असेल, असे नाही. तरी तसा काही आधार 
असल्यास तोही डॉक्टरसाहेबांनी जाहीर केल्यास 
बरे होईल. शुद्धळेखनावहलूचे माझे हे विवेचन केवळ 
जिज्ञासुवृद्धीनेच केलेले आहे. त्यात इतर कोणताही 
अभिनिवेश नाही ; हे लक्षात घेऊन डॉक्टरसाहेब 


माझ्या या अधिकारातिक्रपावहल मला क्षमा कर- 
तीलच. 


- रा. पां. निपाणीकर 


५00. 
* नवभारता कडे प्रथमच लेखन पाठविणा 


ऱ्या लेखकांनी छळेखाबरोबर 


पत्ता पाठविणे अत्यावश्‍यक आहे ; कारण 
लेख प्रसिद्ध झाल्यास, तो ज्या अंकात असेल त्या अंकाच्या आरंभी, 


लेखकाचा संक्षिप्त परिचय व पत्ता देण्याची आमची प्रथा आहे. 
* नवभारता कडे पूर्वी ज्यांनी लेखन केळे आडे 


संबंधित 


हे, अशा लेखकांनाही 
त्यांच्या परिचयपर 
आवश्यकता त्यांना 


पळब्ध न झाल्यास लेखक-- 
आणि अनेकदा लेखकांकडन 
ढीच नाइलाजाने द्यावी लागते. 


-" संपादक 


सार-संकलन 


जमातवादी राजकारणाचे एक उदाहरण 


आज पंजाबमध्ये हिंदू आणि शीख ह्या जमातीं- 
मध्ये तीव्र तणाव निर्माण झाला आहे ह्या वस्तु- 
स्थितीची गंभीर दखल घेतली जाणे आवद्यक आहे. 
ह्या तणावाचे स्वरूप धार्मिक आहे. त्याचा एक 
अतिरेकी आविष्कार म्हणजे स्वतंत्र खलिस्तानची 
मागणी. दुसरे, तितकेच अतिरेकी आणि रासवट 
आविष्कार म्हणजे शिखांच्या धामिक भावना दुखा- 
वण्याचे हिंदू जातीयवाद्यांनी केलेले प्रयत्त (उदा., 
: ग्रंथसाहेब ' ह्या शिखांच्या मूलग्रंथाचा अपमान 
करणे), आणि हिंदूंच्या घामिक भावना दुखावण्याचे 
शीख जातीयवाद्यांनी केलेले प्रयत्न (उदा., गायींची 
मुंडकी कापून देवळांच्या आवारात टाकणे). शिखांनी 
गोहत्या करणे ही विलक्षणच गोष्ट मानली पाहिजे. 
कारण हिंदूंडतकीच शिखांनाही गाय पूज्य आहे. 
उदा., महाराज रणजितसिंग ह्यांनी आपल्या राज्यात 
एकाच गुन्ह्यासाठी देहान्ताची शिक्षा ठेवली होती 
आणि तो म्हणजे गोवध. रणजितसिंगांनी जे युरो- 
पिअन अधिकारी आपल्या सत्याला प्रशिक्षण देण्या- 
साठी नोकरीवर टेवले होते त्यांच्यावर त्यांनी तीन 
अटी लादल्या होत्या. ह्या अधिकाऱ्यांनी गोमांस 
भक्षण करायचे नव्हते, धूम्रपान करायचे नव्हते व 
दाढीमिज्या राखायच्या होत्या. शुजाब्हाळा अफ- 
गाणीस्तानचे सिंहासन दोस्त महंमदाकडून हिसका- 
वून घ्यायला मदत करायची तयारी रणजितसिंगांनी 
जी दाखवली तिच्यासाठी त्यांनी तीन अटी घातल्या 
होत्या. शुजाशहाने शीख सावंभौमत्व जमरोटपर्यंत 
आहे हे मान्य केले पाहिजे, अफगाणिस्तानमध्ये 
गोवधावर संपूर्ण बंदी घातली पाहिजे आणि महंमद 
गझनीने सोमनाथचे जे महाद्वार ८०० वर्षांपुर्वी 
पळविले होते ते परत केले पाहिजे. सोमनाथाच्या 
मंदिराचा महंमदाने केलेला विध्वंस हा राष्ट्रीय 
अपमान म्हणून रणजितसिंगांच्या मनात सलत होता. 
मृत्युकाळ जवळ आला तेव्हा रणजितर्सिगांनी दर 
दिवक्षी गोदान केले, गंगाजलाते स्तान केले, हिंदू 
मंदिरांना देणग्या दिल्या आणि आपला मूल्यवान 


अनुक्रमणिका 


कोहिनूर हिरा पुरीच्या जगन्नाथमंदिराला अपण 
करावा अशी आज्ञा केली. 

तेव्हा शीख स्वतःला हिंदूंहन अलग मानीत 
नसत. १८४७ मध्ये जेव्हा हेन्री लॉरेन्स, त्यावेळचे 
लाहोर येथील रेसिडेंट, यांनी अमृतसरमध्ये 
गोवधाला बंदी केली तेव्हा गोहत्येमुळे शिखांच्या 
घाभिक भावना दुखावल्या जातात हे कारण त्यांनी 
पुढे केले होते. शीख पंथ हा हिंदू समाजातील एक 
पंथ आहे असे विधान आज जर एखाद्या हिंदूने केले 
तर हिंदू समाज शिखांना गिळंकृत करायला निघाला 
आहे असा आरोप त्याच्यावर अनेक शीख करतात. 
ही एवढी अलगपणाची भावना आणि तिच्यावरजोपा- 
सले जाणारे परस्परवितुष्टत्व कसे निर्माण झाले ? 

ह्याची अनेक कारणे आहेत. एक तर ब्रिटिश राज्य- 
कर्त्यांनी शिखांमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण 
होऊन ती दृढ व्हावी यासाठी पद्धतशीरपणे प्रयत्न 
केले. हिंदुस्तानात ब्रिटिश अंमल टिकवून धरण्प्राचे 
एक परिणामकारक साधन म्हणून शीख जमातीचा 
वापर करता येईल असा त्यांचा कयास होता. हे 
साधण्यात जी अडचण होती ती म्हणजे शीख 
स्वतःला हिंदूंहून वेगळे मानीत नसत हेही त्यांना 
दिसत होते. * शीख धर्म आणि (ब्रिटिश) राज्याचे 
त्याच्यापासुन होणारे लाभ” ह्या मथळ्याचे जे 
व्याख्यान ले. गव्हर्नर एन्‌. मेकॉलिफ्‌ यांनी १९०३ 
मध्ये दिले ते ह्या दृष्टीने लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
त्याच्यात पुढील विधाने करण्यात आली आहेत: 
६ पुर्वीच्या खानेसुमारीमध्ये खेडवळ शीख अज्ञानाने 
स्वतःची नोंद हिंदू अशी करीत आणि प्रत्यक्षात ते 
जवळजवळ हिंदू होतेही. पण नंतरच्या काळात 
आलेल्या अनुभवामुळे हिंदू आणि शोख यांना एक- 
भेकांपासून वेगळे करणारी भेंदरेषा आता काटेकोर- 
वणे आखण्यात आली आहे... ५" आरयेसमाजाच्या 
नेत्यांनी शीख गुरूंची आणि त्यांच्या शिकवणीची 
जी अर्वाच्य निदा केली तीही ब्रिटिशांच्या पथ्यावर 


पडली. 


ष्ट 


ह्यामुळे विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात 
शोख पंथामध्ये सुधारणेच्या ज्या चळवणी झाल्या 
त्या सर्वांची दोन समान वैशिष्ट्ये होती. एक तर 
शीख हे हिंदूंपासुन वेगळे आहेत ह्यावर ते 
भर देत आणि ब्रिटिश सरकारशी सहकाय कर- 
ण्याच्या धोरणाचा पुरस्कार करीत. ब्रिटिशही 
शिखांना सरकारी नोकऱ्यांत अग्रस्थान देत. भार- 
तीय लोकसंख्येच्या दोन टक्के एवढ्या असलेल्या 
शीख जमातीचे भारतीय सेन्यात असलेले प्रमाण एक 
तृतीयांश एवढे होते. पंजाबच्या लोकसंख्येत शीख 
तेरा टक्के होते. पण कायदेमंडळात शिखांना एको- 
णीस टक्‍के एवढ्या जागा देण्यात आल्या होत्या. 

ब्रिटिश सरकारची निष्ठेने सेवा केल्यामुळे विशेष 
सवलती मिळण्याचा आपल्याला हक्‍क आहे अशी 
शिखांचीही धारणा झाली होती. १९४२ मध्ये 
क्रिप्स यांनी आणलेल्या प्रस्तावाचा अव्हेर करताना 
सर्वपक्षीय शीख समितीने पुढील उद्‌गार काढले 
आहेत $ “ ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर आमची 
जमात साम्प्राज्याच्या प्रत्येक रणक्षेत्रावर इंग्लंडसाठी 
लढली आहे आणि ह्याचे आम्हाला मिळालेले बक्षीस 
हे आहे को, आमचे पंजाबमध्ये प्रभुत्वाचे जे स्थान 
होते-ज्याचे विश्‍वस्त म्हणून रक्षण करण्याचे ब्रिटिट 
श्ांनी वचन दिले होते-त्याची आज वासलात लाव- 
ण्यात आली आहे... 

स्वातंत्र्यानंतर जे पक्षीय राजकारण देशात 
सुरू झाले त्याच्यात स्वतःला मिळणारा पाठिंबा 
टिकवून धरण्यासाठी किवा अधिक पाठिंबा मिळ- 
विण्यासाठी जातिजमातींत फूट पाडणे आणि अधिक 
सवलती देऊ करून वेगवेगळ्या जमातींचा पाठिंबा 
विकत घेणे ह्या मार्गाचा अवलंब मोठ्या प्रमाणावर 
करण्यात आला. शीख राजकारण हे प्रारंभापासूनच 
जमातवादी राजकारण आहे. १९२०-२५ ह्या 
काळात गृरुद्वारांचे नियंत्रण पारंपरिक महंतांपासून 
काढून घेण्यासाठी जी अकाली चळवळ झाली, तिचे 
फलित म्हणजे १९२५ चा शीख गुरुद्दार कायदा. ह्या 
कायद्यानुसार शिरोमणिगुरुद्दार प्रबंधक समिती नेम- 
ण्यात आली आणि तिच्याकडे सवे शीख गुरुद्वारांचे 
नियंत्रण सोपविण्यात आले. हे अर्थात धामिक कार्य 
आहे; पण ह्या समितीत बहुमत मिळाले तर गुरु- 
ह्वारांकडे असलेल्या प्रचंड संपत्तीचा, मनुष्यबळाचा 


नवभारत 


जून, १९८२ 


वापर करता येतो, गुरुद्वारांशी निगडित असलेल्या 
धाभिक निष्ठा स्वतःकडे आकर्षून घेता येतात म्हणून 
राजकोय पक्ष आणि गट समितीचा ताबा घेण्याचा 
प्रयत्न करतात, या कारणामुळे धर्म आणि राजकारण 
यांचे एक चमत्कारिक मिश्रण श्लीख राजकारणात 
झाले आहे. ह्या प्रकारच्या धाभिक जमातवादी राज- 
कारणामुळे अलगपणाची आणि फुटीरपणाची भावना 
अपरिहायेपणे बळावते. राजकीय पक्षांची उदिष्टे 
किवा मागण्या आथिक लाभ, सामाजिक न्याय 
यांच्याविषयी नसतात. त्या नेहमी धामिक स्वरूपाच्या 
असतात, खालसा पंथ धोक्यात आहे ह्या आरोळीच्या 
पाशवेसंगीतावर हे राजकारण चालते. अधिकाधिक 
अतिरेकी मागण्या करण्यात राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा 
चालते. पंधरा वर्षांपुर्वी अकाली पक्ष अतिरेकी 
मानण्यात येत असे. आज दल खालसा आणि भिद्रन- 
वाळे यांचा गट यांनी त्याच्यावर कडी केल्यामुळे 
तो मवाळ ठरला आहे. अकाली पक्ष सत्तेवर होता 
तेव्हा त्याने ह्रयाना सरकारशी रावी-विआस 
कालव्याविषयी करार केला. ह्या कराराप्रमाणे 
ह्रयानाने पंजावला एक कोट रुपये द्यावे असे ठरले. 
कालवा खोदण्याला शुभारंभ करण्यासाठी एक समा- 
रंभ आयोजित करावा असेही ठरले. पुढे सरकार 
बदलले आणि काँग्रेस पक्ष सत्तेवर भाला, अकालींनी 
स्वतःच जो करार केला होता त्याची अंमलबजावणी 
जेव्हा काँग्रेस पक्षाने सुरू केली तेव्हा अकालींनी 
सरकारविरुद्ध मोर्च संघटित केळे व चळवळ उभी 
केली. 
अतिरेकी संघटनांना स्वतःच्या उद्दिष्टांसाठी 
हाताशी धरणे हे सवच ' मवाळ ! पक्षांच्या सोयीचे 
पा पा अकाली-जनता युती सत्तेवर होती 
व्हा तिल णीत अ पोसने 
गड कना १; कण्या मडल 
क नब दल. जव्हा काँग्रेस सत्तेवर 
भाली तेव्हा अकालींनी भिद्रनवाले गटाचा असाच 
उपयोग करून घेतला, अतिरेकी गटांज्ञी हे जे सोयीचे 
संबंध जोडले जातात त्यांच्यामुळे सत्तेवर असलेल्या 
पक्षाला कायद्यांचे साधे पालनही करता येत नाही. 
अतिरेकी गट व जातीयवादी संघटना गर्मीने आणि 
उत्डसचड कायदा, दोतोते घेतात आण तरकारला 
दुसरीकडे पाहूण्याशिवाय काही करता येत नाही. 
एक अगदी साधी गोष्ट घ्या. आज गरुद्दार, देवळे 


र >. (रय इ” 


सारसंकलन 


आणि मशिदी यांच्यातून ध्वनिक्षेपकांच्या साहाय्याने 
आवाहन, प्रार्थना, सदुपदेश यांचा कल्लोळ माज- 
विला जातो. हे म्युनिसिपल कायद्याच्या विरुद्ध आहे; 
पण कुणी काही करू शकत नाही. ज्ञात गुन्हेगार 
गुरुद्वारामध्ये आसरा घेतात. हे सर्वांना माहीत 
असते. कुणी काही करू शकत नाही. गुरुद्धार 
भारतीय भूमीवर असले तरी ते भारतीय कायद्यांच्या 
कक्षेप्ीकडे असते हे एक नवीन तत्त्व मान्य केल्या- 
सारखे होते. ह्याच्या पुढचे तत्त्व असे की, गुरुद्वाराच्या 
आश्रयाने जर कुणी गुन्हा केला तर त्याची दखल 
घेतली जात नाही. अमृतसरला एकदा गुरुद्वाराच्या 
बाहेरून चाललेल्या मिरवणुकीवर गुरुद्टारामधून 
गोळीबार करण्यात आला. पण ह्या संबंधी कुणी 
काही केले नाही. 

निरंकारी पंथ हा एक शिखांमधील पंथ आहे. 
कर्मकांडाचे महत्त्व कमी करावे आणि नीतीला 
अधिक महत्त्व द्यावे अशी त्याची शिकवण आहे. 
शिखांमधील फुटीर पंथ म्हणून भिद्रनवाले गटाचा 
त्याच्यावर राग आहे. निरंकाऱ्यांच्या ' समागमा'वर 
भिद्रनवाले यांनी अनेकदा हल्ले चढविले आहेत. 
घटनेप्रमाणे निरंकाऱ्यांना, जर ते कायद्याचे उल्लंघन 
करीत नसतील तर, एकत्र येऊन शांततेने आपला 
धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण ह्या हक्काचे 
संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार स्वीकारीत 
नाही; एप्रिल १३, १९७८ रोजी अमृतसर यथ 
वैशाखी समारंभासाठी निरंकारी जमले असता 
भिद्रनवाले यांच्या अनयायांनी त्यांच्यावर सदास्त्र 
हल्ला केला. त्यावेळी करण्यात आलेल्या गोळीबारा- 
मुळे १८ माणसे मरण पावली आणि बरीच गंभीर 
रीतीने जखमी झाली. सरकारने हल्लेखोरांना 
पकडण्याऐवजी ६१ निरंकाऱ्यांना पकडले. त्यांच्पा- 
मध्ये पंथाचे प्रमुख श्री. गुरुबचनसिंग हेही होते. 
खून करण्याच्या उद्देशाने कट करण्याचा आरोप 
त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. जिल्हा न्यायाधीशाने 
सर्वांना सोडन दिले आणि उलट सरकाखर 
ताझेरे झाडले. ' प्रत्यक्षात जे घडले आणि ज्या 
कारणांमुळे ते घडत गेले ते सवे उरफाटे करण्या- 
साठी म्हणून पोलिस अधिकाऱ्यांनी एकत्र यऊन 
आणि खूप विचारविनिमय करून रचलेली कीक 
बनावट केस आहे ! असा निष्कर्ष न्यायाधी 


५९ 


काढला. पुढे एप्रिल २४, १९८० रोजी श्री. गुर- 
बचनसिंग आणि त्यांचा एक सेवक यांची हत्या 
करण्यात आली. ही प्रत्यक्ष दिल्लीत, म्हणजे भार- 
ताच्या राजधानीत करण्यात आली. ही हत्या कोणी 
केली याचा पुरावा सी. बी. आय्‌. ने गोळा केला. 
वीस माणसांना नोटिसा देण्यात आल्या आणि 
तिघांविरुद्ध वॉरंट काढण्यात आले. हो कारवाई 
दिल्लीच्या शासनाने केलो. ही सवं माणसे संत 
भिद्रनवाले यांच्या जथ्यात होती किवा त्यांचे ते 
सहचर किंवा नातेवाईक होते. पण दिल्ली शास- 
नाने काढलेल्या ह्या नोटिसा व वॉरंटे पंजाब 
पोलिसांनी बजाविली नाहोत. दिल्लीच्या ले. गव्ह- 
नरांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना अनेकदा विनंती 
केली; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. हा 
गुन्हा घडून दोन वर्षे झालो, गुन्हा कुणी केला हे 
सी. बी. आय्‌. ने शोधून काढले आहे. ते गृन्हेगार 
असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे; पण त्यांना 
काही करण्यात आलेले नाही. 

पुढे घडले ते एवढेच, की ज्या संपादकाने गुन्हे- 
गारांचा शोध लावून त्यांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा 
करावी असा आग्रह धरला त्याचाच खून करण्यात 
आला. 

ह्या सवे प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारांची 
जी मानहानी झाली तिच्या बाबतीत काही तरी करणे 
आवश्यक झाले. तेव्हा १३ सप्टेंबर १९८६ ह्या 
दिवशी पंजाब सरकारने आपण संत भिद्रनवाले 
यांना पकडणार असे जाहीर केले. म्हणजे पकडले 
नाही; तर पकडण्याचा उद्देश प्रकट केला. संत 
भिद्रनवाले यांचा मुक्काम तेव्हा ह्रयानात होता. 
तेथन ३०० किं. मी. दूर असलेल्या मेहता चौक 
येथील आपल्या गुरुद्धाराकडे संत भिद्रनवाळे जायला 
निघाले. ही एक मिरवणूक होती. ती वाटेत थांबत 
थांबत पुढे चालली हीती. हेकडो लोकांनी संत 
भिद्रनवाळे यांना आदरांजली वाहिली. मिरवणुकी- 
पुढे पोलिसांच्या मोटारी होत्या आणि त्या मिरव- 
णकीचा मार्ग मोकळा करीत होत्या. संत भिद्रन- 
वाले यांनी गुरुद्धाराचा आश्रय घेतल्यानंतर वरिष्ठ 
सरकारी अधिकार्‍यांनी त्यांना विनंती केली कौ, 
त्यांनी चौकझ्ीसाठी पोलिसांच्या स्वाधीन व्हावे. 
मख्यमंत्र्यांनीही अशीच विनंती केली. संत भिद्रन- 


६० 


वाले यांनी आपण कोणत्या वेळी आणि कोणत्या 
ठिकाणी स्वाधीन होऊ हे जाहीर केले. त्यांनी भक्‍त- 
गणांचा मोठा जमाव गोळा केला आणि समारंभ- 
पू्वेक ते पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. 

संत भिद्रनवाले यांना ' पकडल्यानंतर लोकांचा 
मोठा जमाव जमला. अनेंक वक्त्यांनी भडक भाषणे 
केली. सर्वांत भडक भाषण जथेदार संतोख सिंग 
यांनी केले. ते दिल्लीच्या गुरुद्वार प्रबंधक समितीचे 
अध्यक्ष होते. जमाव हाताबाहेर गेला. पोलिसांनी 
गोळीबार केला. बारा माणसे मेली. 

डिसेंबर २१ रोजी जथेदार संतोख सिंग यांचा, 
ते गुरुद्वारातूुत बाहेर पडत असताना, गोळी झाडून 
खून करण्यात आला. त्यांच्यावर हल्ला करणारा हा 
दिल्लीच्या गुरुद्वार प्रबंधक समितीचा सदस्य होता 
आणि त्यालाही ठार करण्यात आले. 

शीख पंथ हा अतिशय उदार आणि प्रगत अशा 
शिकवणीवर आधारलेला आहे. पंथाने मृतिपूजेला 
फाटा दिला, कर्मकांडाचा फाफटपसारा नाहीसा केला 
आणि माणसांच्या आणि समाजाच्या सेवेतून मोक्षाचा 
लाभ होतो ह्यावर भर दिला. पण ह्या शिकवणीचा 
प्रभाव हळूहळू क्षीण होताना दिसत आहे. पंथात 
मूतिपूजा नाही पण गुरू ग्रंथसाहेब हा पवित्र ग्रंथच 
जणू काही मूर्ती आहे अज्ञा रीतीने त्याला नैवेद्य 
दाखविण्यात येतो, त्याला काकडञआ!रती आणि शेजा- 
रती दाखविण्यात येते, हिवाळ्यात लोकरी कापडाचे 
व उन्हाळयात मलमलीचे वेष्टन देण्यात येते इत्यादी. 
हिंदू आपल्या देवदेवतांच्या मूतींना ज्याप्रमाणे पूज्य 
मानतात त्याप्रमाणे शीख गुरूंची चित्रे पुज्य मानण्यात 
येतात. दिल्लीच्या बंगलासाहेब गुरुद्वाराच्या कळसाला 
सोन्याचा मुलामा देण्यासाठी २५ किलो सोने खर्ची 
पडले. एका भाविक शिखाने हा संवत्तीचा दुरुपयोग 
ठरेल हे लोकांना पटवून देण्यासाठी गुरूंच्या मूळ 
शिकवणीचा निदेश केला, जेथे जथे ग्रंथसाहेबाचे 
वाचन होते त्या सर्व जागा पवित्र असतात अज्ली 
ग॒रूंची शिकवण आहे. कळसाला सोन्याने मढवून 
आपण धर्मस्थान अधिक पवित्र करतो का? माण- 
सांचे कल्याण साधण्यासाठी संपत्तीचा वापर करणे 
हा तिचा खरा सदुपयोग नाहो का? पण ह्या विनव- 
णीचा काही उपयोग क्षाला नाही. बंगलासाहेब 


व ििव* 


अनुक्रमणिका 


नंवंभारत 


जून, १९८२ 


गुरुद्धारानंतर इतरही गुरुद्वारांच्या कळसांना सोन्याचा 
मुलामा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, 


धर्माचा अशा जमातवादी राजकारणासाठी उप- 
योग केल्यामुळे मूळची धार्मिक प्रेरणा तर अशुद्ध 
होतेच; पण धामिक भेदांवर भर देण्याची प्रवृत्ती 
बळावते. देशातल्या सर्वे तरुणांचे पूज्य आणि आवडते 
शहीद भगतसिंग ह्यांचे चित्र पूर्वी तिरपी हॅट आणि 
स्वच्छ दाढी या थाटात रंगविण्यात येत असे. आता 
फेटा आणि हनुवटीवर दाढी अक्या शीख थाटात ते 
पंजाबमध्ये चितारण्यात येते. 


जेव्हा भोरंगजेब बादशहाने कारमीरातील हिंदूंचा 
घाभिक छळ सुरू केला आणि त्यांना सक्तीने बाट- 
विण्याचो मोहीम सुरू केली, तेव्हा या अन्यायापासून 
श्याला परावृत्त करण्यासाठी शीख गुरू तेग बहाद्दूर 
भाई मतिदास, भाई दयाल व भाई सतिदास ह्या 
आपल्या तीन हिंदू सहचरांवरोबर दिल्लीला आले. 
त्या सर्वांना पकडण्यात आले. जेव्हा प्रलोभनांचा 
आणि धमक्यांचा त्यांच्यावर काही परिणाम होईना, 
तेव्हा गुरूला वठणीवर आणण्यासाठी त्यांच्या 
डोळ्यांसमोर त्यांच्या सोबत्यांना ठार मारण्याचे 
भोरंगजेबाने ठरविले. भाई मतिलाल ह्यांना करवतीने 
मधोमध कापण्यात आले, भाई दयाल यांना उक- 
ळत्या तेलाच्या कढईत टाकण्यात आले, भाई 
सतिलाल यांना कापसात गुंडाळून आग लावण्यात 
आली. गुरू झ्यांतचित्त होते. त्यां 


त्यांचा शिरच्छेद कर- 
ण्यात आला. 


हिंदू आणि शीख यांचे हे सामाइक स्मृतिधन 


आहे. पण आज काय परि 

यांनी ज्या ठिकाणी कशान वी णी आ वित 
जेव्हा तीन वर्षांपूर्वी दिली शासनाने 
शिला बसविली, तेव्हा काही माथेफिरू 
उद्ध्वस्त केली. कारण तिच्यावर मति 
गोत काढले ऱ्य ते आखूड केस, वाढी 
हात. जव्हा मतिदास यांच्या जय च्य 1 
तिथीच्या दिवश्ली त्यांचे स्मरण कीड या 


जमतात, तेव्हा शेजारच्या ग्रुद्धारातील काही शीख 
भक्त त्यांना मारहाण करतात 


आपण कुठे आलो आहोत ? 


त्या ठिकाणी 
एक स्मृति- 
शिखांनी ती 
दास यांचे जे 
केलेली असे 


तवभारत । जून १९८२ 81701). 0. 5५ 9 
९६*€9€>€>€>€>€>€3€>€3€>€>€>€-€>€> €> & &> €>€>€>€>€3€3 ६3५४ 


मी आलेय्‌ “मिंटी', अक खारोटी 


स्य 
पन्ना 


38 &€७&&6€6€36365€5€७९७ ९७९७८७६9७७ ७७९७८०> ४9६७९७ 


स्वभाव माक्षा जागरूक, 
| वृत्ती माझी संचयी, 
चालणे माझे चपळ, 
वागणूक माझी निगर्बी. 


सेतू बंधनात आपला वाटा उचलून 
रामाचा आश्षीर्वाद मिळवलेली, 


आजही थोरामोठ्यांचे 
आशीर्वाद असेच आहेत पाठीशी. 


माझं घर होतं दूर रानात 
झाडांच्या ढोलीत- 

नाता मात्र माझं घर खेड्यांत, 
दष्ठ्रांत,महाबॅकेच्या शेकडो द्याखांत. 


मी आलेय ' मिंटी' 
मी म्हणजे महाबँक 


बँक ऑप पशशाए 


(भारत सरकारचा उपक्रम ) 


मुख्य कचेरी : 

'होकमंगळ' शिबाजीनगर 

पुणे-४१ १ ००५ 

६>६>६9७ 8969९98989 88988-&9863889868688 89669 


हे मासिक श्री. ग. दिक्षीत यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे. पुं. रेगे यांनी प्राज्ञषपाठशाळा संडळ,-बाई यांचेकरिंता तेथन प्रसिद्ध केके. 


४०७ & & ९93६9९७ & ७९ ६9 €> ९७ €७€>€ €>€9€5€>€9€&9 €&9 9 €>€5€5€3€ ९ €& ७ ७ €>€>९७€9€9६>€९> 


&७€>€3€€७€>€ €&>€9€>€६>€>€>€>€>€& 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


